मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


॥॥॥)॥॥ 


वर्ष रवे ] जून १९६७ [ अंक ९ 


 थपशणणणाय 
रर शशश शी2श/2. दट “टटी222”2222222222/222222 (/८/”/””/0 “7/४४ 


मानवाचा स्वभाव ः ढु ले. भाई मानवेन्द्रनाथ रॉय 

भ ः अनुवादक - श्री, बा, रं. सुंठणकर 

डॉ. अ. ना. देशपांडे यांची-- : 
प्राचीन मराठी बाड्ययावरील प्रवचने : : प्रा. द. भि. कुलकर्णी 


केशवसुतांची देवकल्पना : डु : : श्री. कृ. बा. मराठे 
जर्मन तत्त्वज्ञ फिख्ट : ; ; » श्री. भा. पं. बहिरट 
अर्वाचीन मराठीतील प्रारंभीचे शास्त्रीय वाड्य़य-- 

पहिली पन्नास बर्षे ( पूर्वाधेि ) : : : डॉ. सौ. गार्गी सरदेसाई 
वारल्यांचे उखाणे :  : आ: : श्री. सु. बा. कुलकर्णी 


बाचकांचा-पत्रव्यवद्दार 
पुस्तक-परामशे 
सारसंकलन-- लालचीनमध्ये शेतीविषयक क्रांतिकारक बदल, परंतु उत्पादनात घट; 


चीनची सांस्कृतिक क्रांती-माओत्से तुंग विरुद्ध लिंउ शाओ ची; चीनच्या 
नेतृत्वाचा प्रश्न, 


वार्षिक वगणी ९ रु. ] [ किरकोळ अंक २ रु, 


उड 
ज्र र दट. ल 


"करखगघरचिघनचज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


ग्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


५ क 8 
वषे विसावे ज्‌न 
अंक नववा १९६७ 
(महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
प्रा, वि. म. बेडेकर-- प्रा. गोवधेत्त पारीख का. संपादक 
मानवाचा स्वभाव ले. भाई मानवेन्द्रनाथ रॉय 
अनुवादक--- श्री. बा.रं. सुंठणकर र-्ऱ्र 
डॉ. अ. ना. देशपांडे यांची--- न 
प्राचीन मराठी वाड्ययावरील प्रवचने प्रा. द. भि. कुलकर्णी १३-१७ 
केशवसुतांची देवकल्पना | श्री. कृ. वा. मराठे १८-२९ 
जर्मन तत्त्वज्ञ फिख्ट श्री. भा. पं. बहिरट ३०-३५ 
अबीचीन मराठीतील प्रारंभीचे शास्त्रीय वाडय़य - 
पहिली पन्नास वर्षे ( पूर्वार्ध ) डॉ, सौ. गार्गी सरदेसाई ३६-४७ 
वारल्यांचे उखाणे श्री. सु. बा. कुलकर्णी ४८-६० 
बाचकांचा-पत्रव्यबहार ६१ 
पुस्तक-परामशे ६२ 


सारसंकळन--- लालचीनमध्ये शेतीविषयक क्रांतिकारक बदल, परंतु उत्पादनात घट; चीनची ६३-६५ 
सांस्कृतिक क्रांती-माओत्से तुंग विरुद्ध लिंड शाओ ची; चीनच्या नेतृत्वाचा प्रश्न. 


बार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ ऱ्या वा अकास र! 
हे मासिक श्री. म. शं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, बाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 
वत्नव्यवह्वाराचा पत्ता: ९ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत मासिक, 
“ गणेश भुवन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
€/० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चोकशी : श्री. वा. वि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराववाडी, मुंबई २ 
फोन नं. ३५४८५४ 


भाई मानवेन्द्रनाथ रॉय 
अनुवादक-श्री..बा. रं. सुंठणकर 


मानवाचा स्वभाव 


[भाई मानवेन्द्रनाथ रॉय यांच्या “1१७9801 ०प४8ीपिंळांडा) 901१ 1२७४०० या ग्रंथाचा 
भाग १ याचा मराठी अनुवाद बेळगाव श्री. बा. रं. सुंठणकर यांनी केला असून तो महाराष्ट्र राज्य साहित्य 


आणि संस्कृति मंडळाच्या वतीने प्रसिद्ध व्हावयाचा 
नवभारताच्या वाचकांकरिता येथे उद्‌घृत केळे आहे ] 

मानव जातीची उत्पत्ती झाल्याला ढोबळपणे अडीच 
लाखाहून अधिक वर्षे होऊन गेली आहेत. ढोबळपणे 
म्हणण्याचे कारण असे की, मानवजातीच्या एकमूलकते'चे 
गृहीतकृत्य मानवशास्त्राने, आता टाकून दिळे भाहे. 
मानवजातीने या पृथ्वीतलावर जितका काळ प्रपंच केला 
त्यांपैकी फारच थोडा भाग इतिहास म्हणून नोंदला 
गेला आहे. यांपैकी काही काळ आख्यायिका, दंतकथा, 
पुराणे आणि महाकाव्ये यांनी व्यापला आहे. या 
काल्पनिक भोळ्याभाबड्या काव्यमय आणि करणापकर्णी 
वाळत आलेल्या इतिहासपूब वृत्तान्वाला अलीकडे 
अधिकाधिक महत्त्व येत चाळछे आहे. कारण त्यामुळे 
प्राचीन इतिहासावर अधिक प्रकाश पडत असून इति- 
हासाची व्याप्ती मागे दूरपर्यत पोहचू लागली आहे. 
मानवाच्या उतपत्तिकालापासूनचा फार मोठा भाग 
प्रगेतिहासिक ( 1118 168111 01 1९1158077४ ) 
म्हणूनच राहणार आहे. तथापि माणसांच्या स्वभावा- 
मध्ये जे नित्यस्वरूपी आहे त्याची घडण या प्राचीन 
काळातच झाटी. मानवजातीच्या मानसिक विकासाला 
कोणत्या सुप्त शक्ती कारणीभूत झाल्या त्या शोधून 
काढण्यासाठी, मानवशास्त्राला फार खोलवर जाऊन 
अवगाहन केले पाहिजे. 


मानवजातीच्या ब्राल्य आणि कोमार्य या अवस्थांचा 
इतिहास आणि जेविक उत्कञांतीची प्रक्रिया या दोन्ही 
गोष्टी एकात्मक होत म्हणून यानंतरचा इतिहास 


आहे. या ग्रंथातील दुसरे प्रकरण “ मानवाचा स्वभाव. ? 


- कार्यकारी संपादक. 
मानवी संस्कृतीचा इतिहास. सुसंघटित विकासा'ची 
प्रक्रिया मानली पाहिजे. असे मानण्यानेच इतिहासा'ची 
बुद्धिप्रमाण संगती लावता येते. मानवजातीच्या बाल्या- 
वस्थेचा इतिहास जीवशास्त्राच्या दृष्टीने नव्याने रचावा 


. लागेल. हा इतिहास मानवजातीच्या जैविक उत्क्ञांतीच्या 


प्रक्रियेतील विविध अवस्था लक्षात घेऊनच रचावा 
लागेल, प्रागितिहासाकडे, ( 010118101४ ) मानव- 
जातीच्या प्र|रंभीच्या रानटी अवस्थेकडे जीवशास्त्राच्या 
दृष्टिकोणातून पाहिले म्हणजे मानवी स्वभावाच्या प्राचीन 
प्रश्नावर नवीन प्रकाश टाकता येतो. 


मानव प्राण्याच्या विकासजन्यंतेचे ज्ञान झाल्यासुळे 
: सृष्टि कतृनार्मत? हा सिद्धान्त मागे पडला. प्रथ्वीवरील 
मानवा'चा अवतार म्हणजे एका नव्या सजीव जातीची 
उत्पत्ती याशिवाय दुसेरे कोणतेही कारण त्यामागे नाही, 
म्हणून मानवजातीच्या विकासाचे नियम हे प्राणि- 
सृष्टीच्या विकासाच्या सर्वसाधारण नियमाहून मूळतः 
वेगळे नाहीत. मानवाचा स्वभाव हा त्याच नियमांनी 
नियत होतो. उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत बंदिस्त झाल्याने तो 
अपरिवर्तनीय प्रकार राहू शकत नाही, माणसाचा 
स्वमाव बदलत नाही, ही म्हण आता. जुनी अतएव 
त्याज्य झाली आहे. बदलणे, परिवतन होणे, हा 
माणसा'चा स्वभाव भाहे. असे नसते तर, संस्कृतीचा 
इतिहास ही विकासा'ची प्रक्रिया आहे, या म्हणण्याला 
अर्थच राहिला नसता.' प्राणिसृष्टीच्या विकासाच्या 


_ १, मानवशास्त्र ( 4111'01)01027 ) हे व्यापक अर्थाने मानवजाती विषय्रींचे शास्त्र आहे. 
मानवजातीच्या नैसर्गिक इतिहासाचे ते शास्त्र आहे. त्यात मानवांचे शारीरिक गुणविशेष, त्याची भौगोलिक आणि 
ऐतिहासिक विभागणी, मानववंश्या'ची उत्पत्ती, वर्गीकरण, त्याच्या भोवतालच्या परिस्थितीशी असणारे संबंध, 
सामाजिक संबेध आणि सांस्कृतिक इतिहास या सवाचा विचार येतो. 


| २. “ स्थितिशील पूर्णत्व समर्थनीय नाही ही कल्पना समाजशास्त्रीय ज्ञानाचा म्हणजेच मानबी 
जीवनाच्या द्तानाचा पाया आहे. या स्वयेसिद्ध तत्त्वांचे मूळ वस्तूंच्या प्रतीत भाहे. मानवजातीला निवड 


करावया'ची असते ती फक्त प्रगती आणि परागती यांचीच. ... .. . 


न, भा. १ 


वास्तवतेंचे म्हणजे जे पूणीशाने वास्तव 


१ 


2: 


या ळच 
मराठीचा विका 
| 
ह” 


नवभारत 


एकंदर प्रक्रियेत सजीवता हे जसे मुख्य सूत्र आहे 
तसेच माणसाच्या अगदी प्रारंभापासूनच्या उत्क्रांतीत 
“ मानुषता > हा अंतस्थ धागा आहे. हा धागा माणूस 
आणि प्यु यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट होण्यापूर्वीच्या 
काळापासूनच 'चालत आला आहे. याचाच अर्थ असा 
की, मानुषतेचा उगम हा मानवजातीच्या जन्मापूर्वीचाच 
आहे. मानवजातीच्या विकासजन्यतेच्या सिद्धान्तापासून 
निघणारा हा तर्कसिद्ध भनुषेजक (1०४1081 
००/०॥४॥५ आहे. .नव्या. जातीची उत्पत्ती ही 
विकासाच्या प्रक्रियेतील एंक उत्परिवर्तन आहे. 
या क्रियेत गुणात्मक बदळ हा बाह्मतः कार्यात्मक 
असतो. मूळच्या शरीरस्वनेत किंबा इंद्रियांच्या घडणीत 
मूलतः बदल होत नाही. स्चना आणि आकार पहाता 
अगदी प्राथमिक अवस्थेतील माणसाचा मेंदू हा मानव- 
सदृश मर्कटाच्या मेंटू हून फार्च थोडा भिन्न असतो. या 
प्राथमिक मानवाला जो मानसिक आणि भावनिक 
सामग्रीचा वारसा मर्कटजातीच्या पूर्वजाकडून मिळाला 
तोच त्याच्या “ मानुषते'चा पाया होय. म्हणून या 
पृथ्वीतलावर सजीव द्रव्याची उत्पत्ती झाल्यापासून 
उत्क्रांतीची जी महान क्रिया सुरू झाली, तिची प्रत्यक्ष 
फलनिष्पत्ती म्हणजेच मानुषता होय. 

- विज्ञानाने अचेतन सृष्टी आणि सचेतन सृष्टी यांच्या- 
तीळ खिंडार आता बुजवून टाकले आहे. त्याविषयीच्या 
संशयाचे दुराग्रह आता बाजूला सारण्यात आले 
आहित. अचेतन सृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर जीवाची उत्पत्ती 
आणि विकास झाला, या दोहोमध्ये कार्यकारणसंवध 
आहे. एतत्सबरधी सर्व संदायाचे निराकरण करणे हे 
या ग्रंथाच्या मर्यादेबाहेर आहे. सृष्टी ही ( इंश्ररानेच ) 


आहे त्याचा गामा प्रक्रिया हे आहे. म्हणून प्रत्येक खऱ्या वस्तूचे शान, भवत्‌ ( 13९001111) 
(भाट) या पदांनी होते. प्रत्यक्ष अस्तित्व स्थितिबद्ध असते आणि परिस्थितीच्या 
विदोषामुळे आकस्मिकपणे बदळ घडून येतो असे . नाही, असा गतिरोध होत नसतो, सत्य 
असते. पुराणमतवाद्याला विश्वाच्या मूळ सत्त्वाशी झगडावे लागते. 


- ए. एन्‌, व्हाइट्हेड "विचारांचे साहस” (4. प, ॥॥11७1७त-॥तए्ााा ०३ 0 
१. जे. बी. एसू. हाल्डेन,  सत्यगोष्टी आणि श्रद्धा ? -॥७०8 81१ 1७४], 
२. ' प्रकटीकृत धर्म ? ( 1१७५४७७1७१ 1261121011 ) म्हणजे ईश्वराच्या 
संवादाने मानबाला प्रकट होतो तो धर्म. ईश्वर आपण होऊन धर्म प्रकट करतो या भ्रदेवर 
विशेषेकरून जुन्या आणि नव्या करारावर आधारलेल्या धर्माला प्रकटीकृत धर्म 


'घर्म मिज्ञ आहे. उदा० यहुदी, खिश्चन, 


र 


इस्लाम हे धर्म भ्रेषितांचे प्रकटीकृत धर्म होत 


निर्माण केळी ही ग्रहीतकल्पना शास्त्रीय दृष्टीकोणातून 
त्याज्य ठरली आहे. येथूनच जुन्या कल्पनेशी फारकत 
सुरू होते. भोतिकसृष्टी ही एक नियमबद्ध विश्वपद्धती 
आहे; सचेतन जग या पद्धतीचाच एक भाग आहे, 
याचाच त्कतः अथे असा की, सजीवाच्या विकासाच्या 
प्रक्रिया सुद्धा नियत आहेत. अनुभबवादी पद्धतीने 
डाविंन आणि वाळेस यांनी जे शोध लावले त्यामुळे 
या गृहीततत्त्वाळा बळकटी आढी. विकासवादाच्या 
सिद्धान्तात या गृहीततत्त्वाळा स्थान मिळाळे आणि 
सजीव सृष्टीत बुद्धी असते हा शोध लागला. वास्तव 
आणि रसायन या शास्त्रांनी दिग्दर्शित केलेल्या 
निसर्गाच्या व्यवस्थत बाह्य हस्तक्षेपाळा स्थान नाही हे 
इंद्रियविश्ञानाच्या अभ्यासाने दिसून येते. तसेच 
सामान्य जीवनात ज्याचा अनुभव येत नाही आणि 
बुद्धीच्या कसाला जे उतरू शकत नाही, असे कोणतेही 
तत्त्व विकासबादात; प्रत्ययास येत नाही, हे त्या वादाच्या 
अभ्यासाने उजेडात आणले आहे. !” 


नियमवद्ध भौतिक विश्वाच्या पादबंभूमीवर झालेला 
जीवनाचा विकासही एक बुद्धिप्रमाणप्रक्रिया आहे. 
जीवन हे अंतर्जञान या नावाने ओळखली जाणारी 
अगम्य वस्तू नव्हे, किंवा एखादी गूट॒ अशी सहेतुक 
प्रेरणा नव्हे, ती नियत अशी भौतिक प्रक्रिया आहे. 
अध्यात्म शासत्राच्या परिभाषेत बोलावयाचे झाले तर 
जीवन हे निसर्गातील बुद्धीचा आविष्कार आहे. निसर्गा- 
तील बुद्धी ही स्वतः आध्यात्मिक वस्तू नव्हे. अगदी 
प्रारंभी तशी कल्पनाही कोणी केली नव्हती. पण ज्या वेळी 
प्रकटीकृत धर्माची ( 16१७816 फेभा्लाला 9१ 


8 ) आणि नइयत्‌ 
बदळातून उद्भवणाऱ्या 
स्थिती याच्या उलळर्‌ 


॥ 1१08 8) 


इच्छशी होणाऱ्या प्रत्यक्ष 
वर तो आधारलेला असतो. 
मजञतात, निसगंधर्माहून हा 


क 


ऐओर्या जोडा य की 
"कखगघरचघछजसज, 
-रटटण य 


र॑ठवश्य 


मानवाचा स्वभाव 


स्थापना झाली आणि बुद्धीविरोधाला बुद्धिप्रमाण कर- 
ण्याची गरज भासू लागली, त्यावेळी बुद्धी आध्या त्मिक 
कल्पिली गेली. मानवाकारी देवाची कल्पना वेडंगळ आहे, 
याची जाणीव झाल्यानंतर त्यातील असमंजसपणा कमी 
करण्यासाठी देवाची कल्पना आणि देवसंकेता'े तत्त्व 
ही दोन्ही ईश्वरविज्ञानाच्या तत्त्वप्रणालीत बसविण्यासाठी 
बुद्धींचा एतदर्थ देवसंकेताच्या तत्त्वाशी मेळ घालण्यात 
आला. प्राणिसृष्टीतून प्राथमिक स्वरूपाच्या सहज 
प्रव्रत्तींचा जो बारसा मानव जातीने आपल्या जन्मा- 
बरोबर घेतला, तो बुद्धीच्या रूपाने मानवामध्ये 
युगायुगातून विकसित होत गेला. तिच्याच प्रभावाने 
तत्त्वज्ञान जन्मळे आणि वाढले. बुद्धी म्हणज अनु- 
भवाच्या प्रत्यक विषयाचा दुसऱ्या एक किंबा अनेक 
विषयांशी संबंध जोडणारा सांधा सहजप्रवृत्त भाव 


होय, मग ते विषय, पूर्वी अनुभंवळेळे असोत किंवा 
नसोत; विषयांविषयांतीळ या संबघांसुळे अनुभवा'चे 
जग सांधळे जाते आणि त्या संबंधांवरील विश्वासामुळे 
त्यांचे अस्तित्त्व गृहीत धरले जाते. येथे विश्वास या'चा 
अर्थ प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीवरील श्रद्धा असा घ्यावया'चा 
आहे. मूळच्या सहजप्रवृत्त भावामुळे प्राथमिक 
मानवाच्या विचाराला आकार आला . आणि त्यातून 
यातुविद्या', जडपूजन'', मूतजीववाद* आणि निसर्ग धर्म" 
हे प्रकार जन्माला आले. 

प्राणिशास्त्राच्या जगात संज्ञा किंवा जाणीव हा 
जीवना'चाच एक गुणधम आहे. सजीव वस्तूंना भोवता- 
लच्या परिस्थितीची जाण येते असा जाणीवेचा . अर्थ 
आहे. बाह्य परिस्थितीच्या . प्रतिक्रिया सजीव वस्तूवर 
होत असतात आणि या प्रतिक्रियांना सजीव वस्तूतून 


१. यातुविद्या- ( ॥1॥४10 ) म्हणज जादूचा धर्म. प्राथमिक अवस्थेत कल्पित अद्‌भुत शक्तीच्या 
साहाय्याने मानव वस्तूंवर किंवा घटनांवर प्रभाव पाडून त्या आपल्या स्वाधीन करून धण्याकरता मंत्र-तंत्र, 
अभिचार, जारणमारण, इत्यादी ज्या क्रिया करतो त्या संबंधीची विद्या ती यातुविद्या किंवा जादू. या विद्वत अद्या 
क्रियांच्या योगाने अट्भुत शक्तीवर गढ रीतीने ताबा चालविता येतो आणि त्या शक्तींना आपल्या इष्ट 
सिद्धीकरता काम करण्यास भाग पाडता येते, अशी समजूत असते 


२, जडपूजन (1701811151) ) , या अर्थी उपयोजिला आहे. गिनीमधीळ निग्रो मोहिनी घालण्यासाठी 
मंतरलेली वस्तु वापरतांत त्यां वरून 1७1811 'हा राब्द रूढ झाला. मानवशास्त्रात वन्य मानव अदूभुतशक्ती 
कल्पून ज्या अचेतन वस्तूंची पूजा करतात त्या वस्तूच्या अर्थी तो शब्द प्रचलित झाला. अशा वस्तूंच्या पूजनाला 

जडपूजन ? ग्हणतात. 

३. मृतंजीववाद (1111111811). ही संज्ञा. प्रसिद्ध मानवशास्त्रज्ञ इ. बी. टायलर याने प्रचारात 
आणली. प्राथमिक अवस्थेतील मानवात अशी समजूत प्रचलित असते की सृष्टीतील प्रत्येक वस्तूत किंवा मूर्त 
पदार्थात निसर्गतःच एक शक्ती, एक आत्मा वसत असतो. या समजूतीवरून मूर्तजीवबाद ही संज्ञा अस्तित्वात 
आली. धर्माची प्राथमिक आणि भ्रामक समजुती'ची रूपे या वादाच्या रूपाने प्रगट होतात.. यापैकी जडपूजन हे 
एक रूप आहे. कधीकधी या कल्पनेला तत्त्वज्ञानात्मक अर्थ देण्यात येतो आणि सर्वच निसर्गात जीव किंवा आत्मा 
असतो असे कल्पिण्यात येते, मूर्तजीववादाचे दुसरे रूप म्हणजे सर्व वस्तूत स्थूल किंबा सूक्ष्म स्वरूपात आत्मे 
वसत असतात, हे आत्मे स्वतंत्रपणे अशरीरी अवस्थेत राहतात, आणि ते केवळ माणसातचच असतात असे नव्हे 
तर इतर प्राणी, वनस्पती, हत्यारे, दगडधोंडे इत्यादी वस्तूतही असतात. हे आत्मेच त्या वस्तूंना हालचाल 
करण्याला प्रेरणा देतात भशी समजूत असते. 


४, निसर्ग घम. (४॥पा'8] ]ेशाट्ा0), निसर्गापासून प्राप्त झालेल्या आणि. निसर्गातचे 
असणाऱ्या धर्माला निसगंध्म म्हणतात. या धर्माची निर्मिती मानवी बुद्धी आणि मानवी अनुभंब यांच्यातून 
होते. हा धर्म प्रकटीकरण, मंग ते दैवी असो, निसर्गातीत शक्तींचे असो व चमत्कारांने होणारे असो, मान्य करीत 
नाही. या धर्मात निसर्गशक्तीवर देवंत्वाचा आरोप करण्यात येतो. धर्मांचे उगमस्थान निसर्गबोह्य किंबा 
निसर्गातीत असते हें तो मानीत नोही. “निसर्गाच्या प्रकाशात देंव आणि आपली कतंव्ये यासंबंधीचे ज्ञान करून 
देणारा धर्म ” अशी त्याची व्याख्या बॅट्स याने केली आहे 


३ै 


नवभारत 


प्रतिसांद मिळत असतो. त्याची जोड या जाणीवेला मिळते. 
संबीबांच्या उत्क्ांतीच्या क्रमात ही अवस्था ज्यावेळी 
प्राप्त होते त्यांबेळी मज्जातंतूंच्या रचनेची हळू हळू वाढ 
होऊं लागत. या मज्जातंतूच्या साह्याने सजीव वस्तू 
आणि बाह्य परिस्थिती यांचे क्रिया-प्रतिक्रियात्मक संबध 
सुरू होतात. मज्जाततूंची रचना वाढता वाढता 
उत्कांतीच्या क्रमात त्यांची परिणती अखेरीस मेंदूत 
होते. इंद्रियविज्ञानात यालाच मन असे म्हणतात. 
संज्ञा म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या जीवनाच्या गुणा'ची 
सवोच्च अभिव्यक्ती म्हणज भंदू होय. आणि साधी जाण 
येण्याची जी प्रतिक्रिया होते तिची सवोच्च अभिव्यक्ती 
म्हणजे बिचार होय. मनाला बाह्य परिस्थितीची जाणीव 
होते, या . जाणीवेची. कक्षा वाढता बाढता ती सर्व 
सृष्टी व्यापून टाकते. सृष्टींची ही जाणीव म्हणजे नियम- 
बद्ध पद्धतीची जाणीव असते. त्यामुळे मानवी मन हे 
मूलतः अनिवार्यपणे बुद्धिप्रमाण असते. 

हेच दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास प्राथमिक 
मानवाचे बौद्दिक आणि. आध्यात्मिक जीवन बुद्धीच्या 
प्राथमिक स्वरूपाच्या सहजप्रवृत्तींनी घडावैळेळे असते. 
या सहजप्रवृत्ती म्हणजे मानवपूवे जीवशास्त्रीय 
उत्क्रांतीची फलिते असंतात. “ पझुसुद्धा एकासारख्या 
एक दिसणाऱ्या किंबा एकत्र येणाऱ्या गोष्टींच्या कल्पना 
अनुभवाने धारण करीत असतात. तशा त्या धारण 
करण्याचे बंद झाल्यास त्यांना एक दिवसही जगणे 
कठीण होऊन बसेल, *”' डार्बिनने आपल्या नंतरच्या 
ग्रंथात असे दाखवून दिळे आहे की माणसाच्या 
'मानांसेक रचनेतील कोणताही भाग हा त्याच्या प्राणि- 
पूर्वजांच्या मनोरचनेत शोधता येतो. डार्विनच्या या 
प्रमेयाळा मूत स्वरूप देणारी मानवशास्त्रज्ञाची आणि 
इतिहासकारांःची एक परंपराच पुढे निर्माण झाली. रॉबर्ट 
श्री फॉ याने इ. स. १९२७ मध्ये असे लिहिल आहे 
की, “ मानवी मन हे जीवनाच्या सवे अवस्थांना 
सामान्य असणाऱ्या मूल्प्रेरणा आणि प्राण्याच्या वाग- 


१, जेम्स फ्रेझर, ' सुवर्ण शाखा ' ( 00]तछया. फउगाठ्टा. ), 


२, प्राण्याच्या विद्वेषतः मांजराच्या वर्तनाबिषयी मी स्वतः दीर्घकाळ आणि 
सांकल्पनिक विः्वार करायला प्राणी असमर्थ असतात या मताशी जुळणारे 
बीजे त्यांच्यात स्पष्टपणे आढळून येतात, त्यांच्या दृष्टिक्षेपाच्या बाहेर असलेल्या गोष्टींच्या 
“ण ग्रेथकर्ता. 


त्यांच वतन वारंबार निश्चित होत असते, 


]-। 


णुकीला आकार देणाऱ्या सहजप्रवृत्ती यांच्या पाथावर 
उभारले आहे; याचे ज्ञान झाल्यामुळे शास्त्रशुद्ध मानस- 
शास्त्र र्वणे हे शक्य कोटीत आले आहे. ” 

वन्यमानव आणि मानवसहदा मर्कट यांच्यात भद 
आहे तो हा की, मानवामध्ये सांकल्पनिक विचार 
( ००५०७81] 110४8 ) करण्याची शक्ती 
असते आणि मकटात ती नसते. यातही शरीरर्चनेच्या 
दृष्टीने किंबा अवयबांची कार्ये या दृष्टीने फरक असतो, 
असे म्हणता येणार नाही.. सांकल्पनिक विचार हा 
भाषेवर अवलंबून असतो, ज्यावेळी मानव आपले 
विचार आणि भावना प्रकट करण्यासाठी शब्द तयार 
केरू लागला त्यावेळी आपल्या प्राणिपूर्वजापासून तो 
पूर्णपणे वेगळा पडू लागला. याचा अर्थ असा नव्हे की 
मागे घडलेल्या गोष्टींची संगती लावण्याची शक्ती 
म्हणजेच स्मरणशक्ती आणि हाबभावाच्या द्वारे भाव 
सगट करण्याची मवृत्ती ही दोन्ही कनिष्ठ" श्रेणीतीळ 
प्राण्यात नसतात. स्पष्ट आवाज काढून ते आपल्या 
भावना व्यक्त करीत असतात. चिंपँझी या प्राण्यावर 
कोएहलर्‌ या शास्त्रशाने केलेळे प्रयोग फार उद्बोधक 
आहेत. आपल्या प्रयोगांच्या साहाय्याने त्याने असा 
निष्कर्ष काढला की, प्राण्याला वरच्या दर्जाची बुद्धिमत्ता 
असते. आपल्या तात्पुरत्या व्यबहाराच्या काही गोष्टी 
तो करू शकतो. पणं त्याच्या मनात येणारा विचार 
आणि त्यानुसार होणारी कृती ही त्याच्या दृष्टिपथात 
येणाऱ्या वस्तूकडून मिळणाऱ्या चेतकावरच भव- 
डून असतात, ' चिंपैझीची ही मानसिक अवस्था 
आणि सांकल्पनिक विचार करण्याची पात्रता 
असलेले मानवी मन यात फार मोठे अंतर आहे. 
येथे हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, मनाच्या 
विकासाची सांखळी ही अखंड आहे. सांकल्पनिक विःचार 
करण्याच्या शक्तींचा पाया म्हणजे स्मरणशक्ती होय. 
याण्याजवळ स्मरणशक्ती असते हे त्यांच्या व्तेनावरूने 
स्पष्टपणे दिसून येते. आपल्या प्राणिपूर्वजाकडून लामं- 


० 


पद्धतशीर केलेले निरीक्षण 
नाही. मानवी मनाच्या धारणाशक्तीची 
1 स्मरणाच्या भाधाराने 


मानवाचा स्वभाव 


लेल्या स्मरंगशाक्तीच्या या मानसिक सामय़रीला वन्य 
मोनव शाब्दाची विरुदे लावतो. त्यामुळे आपले 
गतानुभव साठवून ठेवणे आणि अनुभवा-भनुभवातील 
“फरक समंजणे माणसाला सुलभ होते. याचाच परिणाम 
म्हणेज सांकल्पनिक विचारा'चा उगम होय. मंनांने तयार 
केलेल्या प्रतिमा माणसाच्या विचार करण्याच्या शक्तीला 
चेतावणी देतात. 


जीवशास्त्राच्या दृष्टीने ज्या पातळीवर मानव जातीचे 
मानसिक आणि ' मनोभावात्मक जीवन उभे आहे, 
त्याचे सूक्ष्म अवलोकन केळे म्हंणजे मानवी स्वभाव 
हा श्रद्धाशील आहे, ही काल्मान्य उक्ती मान्य 
करता येत नाही. 'बुद्धीला फाटा. देऊन प्रकटीकृत 
'घर्मातील बुद्धिविरोधवादालळा आधार देण्यासाठी 
'संहेतुक स्वीकारलेले हे तत्त्व.उपयोगी पडले; त्याने वन्य- 
मानवाच्या. भोळसर समजूतींचा छाननी न करताच 
झांघळेंपणाने आधार म्हणून स्वीकार केला, मानवाच्या 
बाल्य आणि कोमारं या. अवस्थात टिकून राहिलेल्या 
या ' भोळ्या 'समजूंती अद्यापही सुसंस्कृत समजल्या 
जाणाऱ्या 'समाजातही . दृष्टीस पडतात. मानवी 
स्वभावाच्या स्थायीभांवाची जुनी मान्यकल्पना. पुढील- 
प्रमाणे मांडता यईल; माणूस हा स्वमावतः भोळसर 
आहे, अंधश्रद्ध आहे. ही अंधश्रद्धा त्याच्या झज्ञानाचा 
परिणाम आहें. याचाच अनुषंजक असा की अज्ञानीपणा 
'ही मानवाची स्वाभाविक अवस्था आहे. . निराळ्या 
शब्दात “ अज्ञान हे परमसुख आहे” ही म्हण 
यथाथ ठरते ! 
“वन्य मानंवाच्या मूढ विश्वासांचा उगमसुद्धा 
त्यांच्या 'सहंजप्रद्रत्त बुद्धिवादित्वात असतो, असे 
मानवशास्त्र आणि संस्कृतीचा चिकित्सक इतिहास 
सांगतो; नसत्यातून-झभावातून-काहीही निर्माण होऊ 
शकत नाही; प्रत्येक गोष्टीला कारण अस काहीतरी 
असतेच अशी संमजूत मूळाशी असते हा तो बुद्धिवाद, 
अर्थात्‌ वन्य मानवाच्या मनात इतका स्पष्टपणे हा 
विचार येतं नाही; .म्हणून त्याला सहजप्रवृत्त म्हणणे 


टपपफ'पकप्प्ॅकँिकिसा 


२, कित्ता, 


१, जेन लुंबॉक आणि लोंड॑ अव्हिबरी- * संस्कृतीचा उगम ? - उणा 1.00000 
हैए०पणा'ए, "06 पाण 0 (९1880, 


भाग आहे. तो बुद्धिवाद जीवशास्त्रीय यांत्रिकतेमुळे 
घडून येतो. या यांत्रिकतेचा कारणसंवेध भौतिक विश्व- 
व्यवस्थेशी आहे. हेच दुसऱ्या. शब्दात असे सांगता 
येइल की प्राथमिक मानवातील सहज प्रवृत्त बुद्धिवादित्त्व 
हे अस्पष्ट, संदिग्ध असा भाव असते हे मोलिकि भाव 
म्हणजे स्वयंचलित शारीरिक प्रतिक्रिया होत. सहज- 
प्रवृत्त बुद्धिवादित्व निसर्गातीत गोष्टीवरील श्रंद्धस 


अग्राह्य ठरविते. माणूस हा निसर्गाचाच एक भाग 


आहे, त्यामुळे जोपर्यत हे अजाण बालक सवेस्वी निसर्ग- 
मातेच्या स्तनावर अवलंबून असते तोपर्यंत निसर्गा- 
बाहेरच्या गोष्टींची कल्पनाही त्याच्या मनाला शिवत 
नाही. वन्य मानवाच्या मनात इंध्रर वा काहीही 
निसर्गातीत अद्या गोष्टींच्या कल्पनांना थारा नसतो. 
मानवी संस्कृतीच्या उत्पत्तीविषयी टर्बोक या शास्त्रज्ञाने 
दिलेल्या संशोधनावरून असा निष्कषे निघाला की, 
* नास्तिकपणा ” हा वन्य मानवाच्या मनोवृत्तीचे 
विशेष लक्षण आहे. येथे “ नास्तिकपणा म्हणज देव- 
तेच्या कल्पनेला विरोध नव्हे तर देवतेविषयीच्या स्पष्ट 
कल्पनचा अभाव असा अथं ध्यावयाचा. ** हीच गोष्ट 
छुबौकने दुसऱ्या ठिकाणी अधिक स्पष्ट केली आहे. तो 
म्हणतो, “ खालच्या श्रीच्या मानवसमूहांना 'धर्म 
नसतो. ज्याला आपण धम समजतो तो ज्यावेळी प्रथम 
अवतीणे होतो त्यावेळी त्या धर्माची कल्पना आमच्या 
कल्पनेहून अगदी मिन्न असते; त्यांचा धर्म त्यांच्या 
ऐहिक जगाचा'च एक व्यवहार असतो; त्यांत पर- 
लोका'चा संबंध नसतो; त्याच्या देवता अमर नसून 
मर्त्य असतात; त्या सृष्टीच्या उत्पन्नकर्त्या नंसतात. तरं 
सृष्टींचाच एक भाग असतात. ” तसेच “ उच्च 
अवस्थेतील लोकसमूहात सुद्धा निसर्गातीत अद्या गोष्टी 
व्यक्त करणारे ज शब्द आहेत ते सवेच जरी नसले 
तरी बहुतेक सर्व मूळचे भौतिक अथ व्यक्त करतात. ?* 
हे मत टायलळर आणि फ्रेझर अश्या अधिकारी माणसां- 
नाही मान्य आहे. जगाच्या निरनिराळ्या भागांमध्ये 
बास करणाऱ्या रानटी टोळ्यांमध्ये अत्यंत परिश्रम 


1,0०0" 


नवभारत 


घेऊन केलेल्या सखोल संद्योधनाच्या आधारानेच हे 
मत बनले आहे. 


मानुषतेचा ठेवा हा बुद्धीचा जैबिक वारसा आहे. 
हेच निराळ्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास श्रद्धा न 
ठेवणे पण. मुक्त होण्यासाठी झगडत राहणे आणि 
सत्याचा शोध घेणे हा मानवी स्वभाव आहे. मानव- 
जातीत मुक्तीसंग्राम आणि सत्यशोधन या दोन 
विशेषांचा आविष्कार आहे. हे वैशिष्ट्य मूलभूत आहे. 
निसर्गातीत गोष्टीवर किंवा गूढ आध्यात्मिक शक्तीवर 
श्रद्धा ठेवणे याचा अर्थ ज्यावर आपण श्रद्धा ठेवतो 
त्याला हरण जाणे हे मानवी स्वभावाचे सार आहे 
'असा होतो. हे जर खरे असते, तर मानव हा बन्या- 
वस्थेतून कधीही बाहेर पडला नसता. कारण ज्या 
घटकेला माणसाच्या रूपांन विचार करणारा सजीव देह 
उत्पन्न झाला, त्या घटकेला मन आणि विचार यांचा 
जीवविकासाच्या प्रक्रियेत प्रवेश झाला, आणि 
पुढचा विकास नियत करणारे घटक म्हणून त्यांना 


स्थान प्राप्त झाले. नियमबद्ध भौतिक विश्वाच्या पाश्वै- 


भूमीवर जन्माला आल्यामुळे हे दोन्ही घटक बुद्धि- 
प्रमाण बा युक्त आहेत. त्यामुळेच नंतरच माणसाचा 
सव बौद्धिक आणि मनोभावात्मक विकास ही सुद्धा 
बुद्धिप्रमाण प्रक्रिया ठरते. 

मानवी कल्पकतेने निसर्गात देवते वसविली आणि 
प्राथना व यज्ञ यांच्या द्वोर त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी 
आराधना करण्याची पद्धती सुरू केली ही काहीशी 
नंतरची अवस्था आहे; तत्पूर्वी वन्य मानवाची अशी 
श्रद्धा होती की जादूच्या द्वारे तीच गोष्ट तो साध्य 
करू शकतो. “धर्माचा उदय होण्यापूर्वी मानव- 
जातीच्या उत्कांतीत मानवाने जादूची विद्या निर्माण 
करून ठेवली होती; मानवाने सौम्य, लहरी किंवा 
शीघ्रकोपी देवांची प्राथनेच्या आणि यज्ञाच्या साहाय्याने 
मनधरणी करून त्यांना प्रसन्न करून घेण्याचा प्रयत्न 
सुरू करण्यापूर्वी केवळ मंत्रतंत्रांच्या जोरावर निसर्गाला 
वश करून घेण्याची धडपड करून पाहिली होती. 
फ्रेझरने तर असे दाखवून दिळे आहे की, जादूच्या 
भाणि विज्ञानाच्या जगत्संबंधी कल्पनांमध्ये खूपच 


१, जेम्स फ्रेझर- ' सुवणशाखा ? ०81105 एवडा, 


२, कित्ता, 


सारखेपणा झाहे. कारण जादू आणि विज्ञान असे 
गृहीत धरतात की निसर्गात घडणाऱ्या घटना अपरि- 
वर्तनीय अक्या नियमामुळे एकामागून एक भरा घडत 
असतात. या घटना घडणार आहेत याची अटकळ 
भागाऊ बांधता येते. त्यामुळे घटनांचे भाकित वर्तविता 
येत. ” जादूची विद्या असे गृहीत धरते की निसर्गातील 
घटना एका मागोमाग अनिवार्यपणे घडतात. त्या घडत 
असताना मानुष अथवा अमानुष अश्या बाह्य शक्तींचा 
हस्तक्षेप न होताच त्या घडतात. म्हणून जादूची 
मूड्भूत कल्पना ही आधुनिक विज्ञानाशी जुळणारी 
आहे. जादूच्या मुळाशी जी श्रद्धा असते ती निसर्गा- 
मध्ये. वास करणारी एकवबिधता आणि सुव्यवस्था 
यांच्यावस्ची असते. ही श्रद्धा गर्मित पण पक्की 
असते. जादू करणाऱ्याच्या मनात त्याच कारणामुळे 
नेहमी तेच परिणाम घडून येतात, या. विषयी किमिपि 
शका नसते. ”' म्हणून जांदू ही श्रद्धेला बिरोधी 
आहे इतकेच नव्हे तर निसगेधर्मांच्या श्रद्धेलाही ती 
विरोधी आहे. कारण तो धर्म शरण जाणाऱ्या भक्तांच्या 
इच्छा पूर्ण करण्यासाठी देवाला निसर्गाच्या व्यापारांत 
हस्तक्षेप करण्याचे स्वातंत्रय देतो. तथापि एक काळ 
असा होऊन गेला की जाट आणि 'धम यांचे संबंध 


निकटचे होते. यावरून हेच सिद्ध होते की धर्म हा 
वास करीत असलेल्या 


सुद्धा मानवी स्वमावात मूलतः 


बुंद्धिवादित्वाची अभिव्यक्ती आहे - “ मानवी द्धौने 
उपयोजिळेळे साधन भंहे. ” “र 


जादू स्पष्टाथाने आणि निसर्गधम गार्भितार्थाने 
असे गृहीत धरतो की.निधेण निसर्गशक्तीच्या वचेस्वा- 


होते. जादू मंत्र- 
"हयात आणू पहात होती. तर घम देवांना आळवून 
अमत्यक्षरीत्या निसगीला वळव . पहात होता. देव- 
हा सचेड सामर्थ्यशाली मानव अशी कल्सना 
होती. दीर्घ काळाच्या भनुभबाने ज्यावेळी पार्थेब 
आटूगाराच्या मर्यादा येऊ लागल्या त्यावेळी 
वन्य, मानन आकाशातील शक्‍ततीकडे, निसर्गधर्मांच्या 


गर दात 5०0. 


मानवाचा 


देवताकडे वळला, या देवताकडें तो. अतिमानुष आणि 
अमरशकक्‍ती म्हणून पहात नव्हता. त्याच्या लेखी या 
देवता निसगांचेच भाग. होत्या; देवता म्हणजे नैसर्गिक 
घटनांची निर्माती आणि नियंत्रक शक्ती असते अशी 
त्याची समजूत होती. मानवाच्या ध्येयाचे प्रतीक शक्ती 
आणि मुक्ती यांचे पुरुषरूप, म्हणून तो देवतांकडे पहात 
होता; मुक्त होण्याचे साधन म्हणून त्याला शक्तीची 
गरज वाटत होती. 


मूर्त॑जीववांद ( 8111111181) ) असे गृहीत धरतो 
की प्राथमिक मानव सहज प्रवृत्तीने निसर्गातीत शक्तींवर 
विश्वास ठेवतो. या वादा'े पुरस्कते. तो जादूच्याही 
पूर्वीचा आहे असे प्रातपादन करतात. आणि त्यातून 
पुढे धर्मांचा उगम झाला असे सांगतात. त्यांचा सर्व 
युक्तिवाद  प्राणतत्वी॒ ( 8111018 ) या पदावर. 
आधारलेला आहे, कारण वन्य मानव हे प्राणतत्त्व 
काहीतरी अव्यक्त आणि आध्यात्मिक आहे असे 
समजत होता. अशरीर आत्म्याची कल्पना मूर्तजीव- 
बादातूनच . उत्पन्न झाली असा समज आहे. हीच 
कल्पना पुठे धर्माचे मध्यवती श्रद्धेयसूत्र झाली. या 
पैकी आधी कोणते £ मूर्तजीववाद का जादू ! मानव- 
शास्त्राच्या दृष्टीने हा प्रभ महत्वाचा आहे. तत्त्व- 
ज्ञानाच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा नाही. केवळ श्रद्धाच 
ठेवणे हा मानवी स्वभाव आहे असे. मानणाऱ्यांची 
बाजू मूर्तजीवबादाने बळकट होते असे म्हणता येत 
नाही. 9 ईं 

आत्म्याच्या तत्त्वाचा उगम मूर्तजीवबादात झाला; 
या अर्थी धर्मांचे मूळ वन्य मानवाच्या तत्त्वज्ञानात 
शोधता येते. कारण सृष्टीतील सवे क्रिया-प्रतिक्रिया या 
सहेतुके घडतात, अशी श्रद्धा वन्य मानव बाळगीत 
असे. पण प्राणतत्त्व हे देहापासून वेगळे नव्हते. 
माणसाच्या श्वासाशी तादाम्य. असलेले ते बाष्पमय 
द्रव्य होते अशी समजूत होती. यांठा भकम असा 
भाषाशास्रीय पुरावा उपलब्ध आहे. हिब्रू , संस्कृत, 
ग्रीक, रोमन, स्लाव्ह, अरबी या सर्व प्राचीन भाषांत 
: श्वास ? अर्थाच्या शब्दांपासून आत्मा किंबा चित्‌ 


१. कार्वेथ रीड-मानब आणि त्यांचे लोकभ्रम, 
डि लाड, 


स्वभाव 


वाचक शब्दांची उत्पत्ती झाली आहे. श्वास हो देहाचा 
एक गुणधर्म असल्याने मूर्तजीवबादाने आत्म्याला 
शरीरात स्थान दिले. “ एखाद्या वस्तूत मानवसमान 
जाणीव आहे असे मानणे हे वेगळे आणि त्या वस्तूत 
असणारी जाणीव ही त्या वस्तूहून वेगळी असून तिला 
सोडून जाऊ शकते किंबा तिच्या विनाश्यानंतर मागे 
राहू राकते, किंवा तिला स्वतंत्र अस्तित्व असते असे 
समजणे हे वेगळे. माणसातील 'चेतना मरणानंतर दुसऱ्या 
जीवात प्रवेशा करते यावर विश्वास ठेवला'च पाहिजे असे 
नाही; मग प्राण्यांच्या चतनेबद्दळ बोळावयास'च नको. !* 
प्राणतचत्व (1111118) या शाब्दाचा मूळ अर्थ जीव 
असा आहे. मूर्तजीववादातीळ आत्मा ही स्पष्टपणे 
जीवशास्त्रीय कल्पना आहे. शरीरस्थ आत्म्याची कल्पना 
केवळ श्रद्धेची बाब नव्हती, तर अनुभवा'ची निष्पत्ती 
होती. “जीवशास्त्रीय मूलतत्त्वांना अनुसरून विवरिलेल्या 
इंद्रियजन्य अनुभवांच्या आधारावर मानव मृ्तंजीव- 
वादाला चिकटून राहतो. तेच त्याला सर्वात अधिक 
समंजसपणाचे वाटते. ”" म्हणून टायलळर “ रानटी 
मानवाचे तर्कशास्त्र ” असा दाब्द प्रयोग करतो. या 
क्षेत्रातील सवे अधिकारी व्यक्तींच्या मते मूतंजीववाद हा 
प्राथमिक मांनवाच्या बुद्धिवादित्त्वाची अभिव्यक्ती होता. 
या वाढातच 'धमांचीही बीजे होती. या वरून धर्म हा 
मूलतः बुद्धिप्रमाण आहे हे सिद्ध होते. 


मूतजीववादाच्या भ्रांतकल्पनांचे आधार निसगोच्या 
बाहेरचे मानळे गेळे नाहीत; यावरून सिद्ध होते 
की निसगंधर्म हा असंस्कृत अवस्थेतील मानवाने, 
नैसर्गिक घटना आणि त्यांचे येणारे अनुभव यांचा 
उलगडा करण्यासाठी, चालविलेला बुद्धिप्रमाण प्रयत्न 
होता. मानवी संस्कृतीच्या प्रभातकाळी जगनिर्माता 
सर्वे शक्तिमान्‌ परमेश्वर किंवा विश्वशक्ती अश्यासारखी 
कल्पना प्रचलित असती तर असंस्कृत मानवाला 
पर्जन्य, बादळ, तारकांचे भ्रमण वगेरे निसगघटनांची 
कारणे इतरत्र शोधण्याची आवश्यकता भासली नसती. 
तशी ती भासल्यामुळे निसगंधर्मातील बिविध देवतांचा 
शोध त्याने लावला. हा शोध म्हणज त्याच्या उपजत 


छळ्या'एग] 1१680, ॥६॥1 810 पांड 8णूहा- 


२. एडवर्ड बी. टायळर-प्राथमिक संस्कृती, 11१787१ 3. ''७ळ', ४० ९पाएपा 6, 


छि 


नवभारत 


बुद्दिप्रवादित्वाचा आविष्कार होता. प्रत्येक गोष्टीला 
कारण असले.पाहिजे या विचारातून निसर्गधर्म निर्माण 
झाला. देव- हे दुसरे कोणी नसून महान जादूगार 
आहेत आणि आपल्या इच्छेने निसर्गाला ते कह्यात 
आणू शकतात अक्षी त्यांची कल्पना होती, जादूगार 
म्हणज निसर्गाचे नियम माहीत असलेली माणसे आणि 
त्यामुळे भविष्य ठरविण्याची शक्ती त्याला प्राप्त होते, 
अशी त्यांची समजूत होती. 

*“ निसगांतीत शक्ती किंवा प्रकटीकरण यांच्या 
साह्याशिंवाय मानवी बुद्धीने उपयोजिलेल्या?”' सैद्धांतिक 


पद्धती म्हणज निसर्गधर्म होय. याच स्वरूपाचे मत 
थॉमस ऑक्विनास या पंडिताने काही शतकांपूर्वी 
व्यक्त केळे होते. “ काही धर्मसत्ये मानवी घुद्धीला 
बाह्य साहाय्याशिवाय प्रास होतात, तर काही सत्ये 
त्यांचे ज्ञान होण्यापूर्वी निसगांतीत प्रकटीकरणानेच. प्राप्त 
होतात.” पेगनांच्या* निसर्ग धर्मांचा खिस्तीधर्माशी मेळ 
घालण्याच्या हेतूने काही मध्ययुंगीन ईश्वरविज्ञानवाद्यांनी 
अशा मता'चा पुरस्कार सुरू केला होता. या मंतामुळे 
प्रकटीकृत धर्मीय गूटुवादाच्या उलट साधा देववाद 
(19811 )' हा घुद्धिपरमाणपंथ आहे, हे मान्य झाले, 


१. एडवड वी. टायलर, प्राथमिक संस्कृती -- 11१७७1१ उ. गोण, सागयणिए० 0010७, 


२, पेगन या शब्दाचा मूळ अर्थ खेड्यात रहाणारा असा आहे. प्रारंभी जी खिस्ती 


'वचै स्थापन झाली 


ती शहरात स्थापन झाली. ग्रामीण भागातील जनता त्याकाळी अनेक देवतांची मूर्तिपूजा करणारी होती. खिस्त- 


धमी तिला खोट्या देवांची पूजा करणारी म्हणून संबोधत असत, त्यावरून खिस्ती देवव ध 
पेगन असा अर्थ रूढ झाला, ज्यू आणि इस्लामधर्म न मानणाऱ्यांनाही पेगन म्हण लागले, पेंगन 
कालीन चालीरीती, श्रद्धा, कल्पना, भावना किंबा या सबोचे मागे राहिळेळे अवशेष या अर्था 
लागला. त्या शब्दाने काहीशी आल्सितेची भावना-निरपेक्षदृष्टी ही सूचित होतात. पेगन आ 
सामान्यतः खिस्तीपूव संस्कृतीच्या संदभात वापरण्यात येतात. विशेषतः खिस्तधमायांच्या 


मिन्नता दर्शविण्यासाठी त उपयोजिळे जातात, 


३, देववाद (126811) - यूरोपीय तत्त्वज्ञानात आस्तिक्यबुद्धीचे 
आणि देववाद (1)01811 ) हे दोन प्रकार आहेत. हे दोन्ही नास्तिकवादाळा विरे 
अर्थ आहेत. देववाद हा इंश्रराळा व्यक्तिरूप मानून जगाचा तो निर्माता आहे 
अखेरचा निर्णय देणारा न्यायाधीरा आहे, असे समजतो. तो संपूर्णतः 


मे न मानणारे ते 
न॒हा खिस्तपूर्व- 
ही वापरण्यात येऊ 
णि 'पेगनवाद हें 

पोथीनिष्ठेपासून 
आस्तिकवाद ( ५७81 ) 
रोधी आहेत, या दोहोंना विशिष्ट 


आणि माणसांच्या क्त्याचा 
सर्वातीत असतो. तो नि. 


द सग ञं थं 
नसतो किंवा इतिहासात आविष्कृत होणारा बा आत्मानुभूतीच्या योगांने प्रकट होणाराही तो त अंतर 


मध्ये देववादाचा जनक लॉड हर्बर्ट (१५८२-१६४८ ) हा होऊन 
* इंग्लिश देववाद ? या नावाचे बुद्धिवादी आंदोलन सुरू झाले. ते १८ व्या 
या देववाद्यांपैकी काही बुद्धिप्रामाण्याचे संस्कार झालेल्या खिस्ती धर्माळा 
झुकलेले होते. बुद्धीच्या साह्याने निसर्गधर्मांची रचना करण्याच्या बाबतीत त्या 
शतकात फ्रान्समध्ये देववाद प्रभावी होता. फ्रान्सच्या या देववादाप्रमाणे 
दिळेळे यंत्र असून तो स्वतः या यंत्रापासून अलिप्त असतो. आपल्या 

अंतंभूंत नाही, जगाचे नियंत्रण ईश्वर करीत नाही. पण त्यांने सर्व वस्तूत अपरिवरतनी 
आहेत त्यांना अनुसरून त्या चालत असतात. हेच निसर्गाचे-कायदे, घड्याळ जें 


रामा नसतो. इंग्लंड- 
* त्याच्यानंतर १७ व्या शतकात 
यतकाच्या अखेरीपयेत चालू होते. 
अनुकूळ, तर काही जडवांदाच्या बाजूला 
“१ एकमत होते. १८ व्या 

जगंहे इश्वराने निर्मिले आणि चालना 
भक्ताशी तो संबंध ठेवतो ही कल्पना त्यात 
य असे नियम अंतर्भूत केलें 


९ य निसर्ग त्यांच्या. निर्मा नियंत्रंणा- 
शिंबाय चालते तक्षी सृष्टी इंश्वराच्या नियेत्रणाशिवाय निसर्ग-कायद्याने चाल्ते. देववाद ५. निर्मात्याच्या नियंत्रणा 


असतो; पण ज्ञान आणि क्रिया यांच्याद्वारे तो त्यात अंतर्भूत असतो. सर्वसृष्टी ई "रन त्यातील 


किंबा 
शक्ती किंवा चितूशक्ती याच्यावर'ची 


हा एकेश्वरवादी ह 
ळे इंश्वर बिश्वातीत 


नियंत्रण तोच करतो, अंसे आस्तिकवाद मानतो. आस्तिकवाद धर्माचे न्यडचांतीभाअती क केली झाणि तिःचे 


८ 


अनुक्रमणिका 


उड 


"कखगघनचि्नसज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास सरस्थद्ध द्वारे | 
संगणकीकृत 


मानवाचा 


धर्माचे युग सुरू होण्यापूर्वी जादूचे युग होऊन 
गेल, या. निर्णयाप्रत आल्यानंतर. फ्रेझरने मानवजात 
धर्माकडे का वळली याचा शोध सुरूं केला. त्याला 
असे आढळून आळे: की निसर्गाच्या. सत्यतत्त्वसरणी 
विषयीच्या जिज्ञासेमुळे भाणि निसर्गाची साधने आपल्या 
कामी : उपयोगात आणण्यास अधिक उपयुक्त पद्धती 
सापडावी म्हणून माणसाने दिशा बदलली. . “मानव- 
जातीला प्रथमच हे जाणवले की, ज्या निसर्गशक्ती 
आप्रण पूर्णपणे आपल्या कह्यात आणू असा . विश्वास 
वाटत होता .त्या शक्ती झापल्या इच्छेप्रमाणे हाताळ- 
ण्याला भापण असमर्थ आहोत. ... ... या प्रमागे 
जुन्याःभावनांच्या पाद्यातून सुट्टून वेगळा पडलेला, सराय 
कझाणि अनिश्चितता यांच्या लाटांवर हेलकावे खाणारा 
हा आमचा . प्राथमिक. तत्त्वत विषण्णपणे गोंधळात 
पडला असला 'प्राहिजे. ... ... माणूस किंबा त्याचे 
सहकारी यांच्या साहाय्याशिवाय हे. महान जगत्‌ 
वाटचाल करू शकते यांच कारण शोधताना त्याला 
असेःबाटू लागळे'की आपल्या सारखेच पण आपल्या- 
पेक्षा फार शक्तीमान्‌ असे प्राणी. अस्तित्वात अंसले 
पाहिजेत आणि'ते स्वतः अदृद्य राहून सर्व सृष्टीचे 
नियंत्रण करीत असले पाहिजेत. पूर्वी ज्या विविध 
घटनांचा क्रम आपल्या जादूच्या क्रियेवर अवलंबून 
आहे असी त्यांचा विश्वास होता ते.'सव प्रकार या 
अहऱ्य प्रांण्यामुळे घडून येतः असले पाहिजेत असे 
त्याला वाहू. लागले, ?? 


'माणसाची नीतीविषयक जाणीव त्याच्या धर्ममावनेशी 
निगाडित असते, हा समज अद्याप रंगाळत राहिला आहे. 
पण त्याला 'ऐतिहासिंक संशोधनाची पुष्टी मिळत नाही. 
कारण ज्या वन्य मानवाला देवाची कल्पनासुद्धा आली 
नव्हती त्याला चांगळे कोणते आणि बाईट कोणते याची 
तीव्र जाणीव होती. ही त्याची जाणीव सहज-प्रवृत्त 
होती. याचाच अर्थ भसा की माणसाची नीौतिविषयक 
जाणीव एकाद्या' आतल्या आवाजाच्या प्रेरणेने किंवा 
देवाच्या भीतीतून निर्माण होत नाही. म्हणन नीतीच्या 
मुळाशी माणसा'ची बुद्धी असते हे सिद्ध. होते. * जंगली 
कायदा ? हा शिष्टसंमत शब्दप्रयोग म्हणजे निव्वळ 
मानवी अहंकार आहे. उच्च अवस्थेतील प्राण्यात सुद्धा 


स्वभाव 


वागणुकीचे नियम असंतात झआाणि ते काटेकोरपणे 
पाळले जातात. हे-नियम प्राणिसृष्टींचा वारसा प्रास्त 
झालेल्या मानवाच्या सहजप्रवृत्तींया घडणीत उतरतात. 


.माणसाच्या जीवशास्त्रीय अनुवशाःचा तो एक भाग 
-बनतो. तोच .मानवी-स्वभावाचा स्थायीभाव होय. 


त्यालाच भापण . माणसातील नीतिभाव म्हणून 
ओळखतो; प्रत्यकाला आपल्या अनुभवावरून चांगले 
कोणते आणि वाईट कोणते या'चे ज्ञान होते.. त्यावरून 
त्याला स्वतःला जे 'चांगळे किंवा बाईंट दिसते तसे त 
इतरांनाही दिसत असले पाहिजे असे सामान्यीकरण 
तो करतो. ' येथेच नीतीचा उगम होतो. 


, अलीकडच्या. ऐतिहासिक संशोधनाने एक गोष्ट स्पष्ट 
केली आहे ती म्हणजे म्हणजे तत्त्वज्ञानाची उत्पत्ती ही 
धर्माच्याही पूर्वीची आहे, यथ हे लक्षात ठेवळे पाहिजे 
की जादू, जडपूजन,. मूतजीववाद इत्यादी. बन्य 
मानवाच्या भ्रामक समजुती आणि स्वार्थी . हेतूने 
निसर्गदेवतांना. आळवणाऱ्या असंस्कृत मानवाची 
जुजबी भक्ती या दोहोचीही गणना धर्मात केली नाही 
तर तत्त्वत्तानाची. उत्पत्ती प्रथम झाली असे दिसून येते. 
ही. गोष्ट मानबी स्वभावात बुद्धी मूलभूत असते हे 
सिद्ध करते. कारण बडद्धिवाद हा तत्त्वज्ञानात्मक विचाराचे 
मार्गदर्शक तत्त्व भाहे. मानवाने अगदी प्रारंभी निर्माण 
केलेली तत्वज्ञाने म्हणजे झलोकिक शक्तींच्या साह्याशिवाय 
निसर्गातील घडामोडी भौतिक कारणांनी घडतात 'हे 
समजून घेण्याचे मानवी बुद्धीचे अगदी पहिले प्रयत्न 
होते. निसर्ग ही . बुद्धिप्रमाण आणि नियमबद्ध पद्धती 
आहे हा या प्रयत्नाचा प्रयाणबिंदु होता असा विश्वास 
बाळगणे त्यावेळी. मानवाला शक्‍य झाले. कारण 
त्याकाळी माणसाचे मन भाध्यातमिक गूढ गोष्टींनी 
अद्याप भ्रांतचित्त झाळे नव्हते किंबा धार्मिक 
मायाजालाने मोहमुग्ध झाले नव्हते. आपल्या 
स्वाभाविक अवस्थेत निसर्गाच्या संवादित्त्वाने त्यावेळी 
माणूस कार्य करू शकत होता, तत्त्वज्ञान आणि धर्म, 
बुद्धी आणि श्रद्धा, यांच्यातील अन्योन्य संजंघ पश्चिमी 
जगाच्या इतिहासात स्पष्टपणे शोधता येतात, निसर्ग- 
व्यापारांची मोकळी चिकित्सा करणारे विज्ञान आणिं 
“ र्‍वांगळे जीवन ” हे उद्दिष्ट ठरवून ते गाठण्यासाठी 


१, जेम्स फ्रेझर, ' सुवर्ण शाखा ? - प॥6 ७01वभा. 30पष्टा- 


न, भा. २ ९ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


'बुद्धिगंमाण योजना आखणारे तत्त्वज्ञान ही खिस्ती 
धर्माचा उद्य होण्यापूर्वी कित्येक शतके प्राचीन ग्रीस 
देशामंघ. प्रगल्म देला पोहोचली होतौ. वैज्ञानिक 
चिकित्सा: आंणि तत्त्वज्ञानात्मक विचार यांचा प्रारंभ 
होण्यापूर्वीच' निसर्गधम जन्माला झाला होता. निसर्ग- 
घमः ही अधवट इंश्वरविज्ञानाची पद्धती होती. पण अश्या 
पंद्धंतीसुद्धा, मानवी बुद्धीनेच निर्माण केल्या होत्या. 
त्यातील इंश्वंरंविज्ञानसुद्धा जुजबी होते. कारण निसर्ग- 
घंर्माचे देव,साणसाने स्वतःच्या प्रतिमेबरहुकूम निर्माण 
केळे -होते.आणि ते निसर्गातच वास करीत होते. 

इतर देशांच्या प्राचीन संस्कृतींचे . इतिहास अद्याप 
रचले जावयाचे आहेत. सध्या उपलब्ध असलेल्या 
सांमग्रीब॑रून असा विश्वसनीय पुरावा मिळतो की खऱ्या 
अर्थाने “धर्मांचा - उगम मागाहूनच झालळेळा आहे. 
'मारेनामध्ये वेदांच्या निसगंधर्माच्या मागाहून बुद्धि- 
श्ेमाण चिकित्सा सुरू झाली. त्याची नोंद अंशतः उप- 
निषंदात सापंडते. या चिकित्सेतून पुढच्या काळातील 
तच्वज्ञानांच्या पद्धती जन्माला. आल्या. वेदान्त आणि 
गोता यामध्ये उपदेरिलेला हिंदू धर्म हा बऱ्याच नंत- 
रच्या काळातील धर्माची वाढ आहे. भारताच्या इति- 
'हासातं हा क्रम स्पष्टपणे दाखवून देता येत नाही. 
कारण येथल्या इतिहासात मधून मधून मोठमोठे खंड 
पडले आहेत. अतिव्यासी, पुनस्संस्करण वगेरे प्रकारही 
घडलें ओहेत, त्यामुळे स्पष्ट अनुक्रम 'ळावता येत नाही. 
हिंदूधर्म हां काही कोण्या देवाने प्रगट केलेला धर्म नाही. 
"चीनमध्ये सुद्धा हिंदुस्थानातून भ्रष्ट स्वरूपाचा बौद्धधर्म 
तेथें जाऊंने पोहोचेपर्यंत ज्याला धर्म म्हणता. येईल 
भेसां तथे नंव्हता'च.. प्राचीन चीनमध्ये प्रामुख्याने दोन 
विगयारप्रवाह. वाहात होते. त्यापैकी कान्फ्यूशियन'भ 
मंत हे' बुद्धीवादी होते; आणि तांओ-मत * ह निसर्ग- 
वादी होते. 


२. कॉनसयूशिअस्‌ या चीनी तत्त्वेतत्याच्या विचारपणाळीला कॉन्प्यूशियन मत 
परोपकार, न्याय, प्रयोजकता, प्रशा आणि निष्टा या पद्धतीची मूलतत्वे आहेत. चीनचे 
राज्यपद्धती आणि धम यांचा मुख्य भाधार कॉन्फ्यूशियन मत होता, 


जागतिक इतिहासाच्या आजच्या अवस्थेत विश्वेति- 
हास रचला जाईपर्यंत पाश्चात्य. जगातील विचारांच्या 
उत्क्रांतीचा इतिहास हा सामान्य नमुना मानावयास 
हरकत नाही. ख्रिस्ती धर्माचा उद्य होण्याच्या ६०० 
षे पूर्वी ग्रीस देशात बौद्धिक जीवनाची जी वाढ झाली 
तिने आधुनिक मानवी संस्कृतीचा आध्यात्मिक पाया 
घातला, ग्रीसच्या बोद्धिक जीवनाचा जोम इतका प्रभावी 
होता की, एक हजार वर्षांपेक्षाही अधिक काळपर्यंत 
यूरोपीय मानवाच्या मनावर वर्चस्व . गाजविणाऱ्या 
संघटित ख्रिस्ती धमांच्या आघाताळाही न जुमानता ते 
टिकून राहिले, प्राचीन ग्रीक विःचार-संप्रदा . बुद्धिवादी 
होती. त्यामुळे तिने निर्माण केळेळे आद्य तत्त्वज्ञान 
जडवादी होते. “ महान  तत्त्वेत्त जन्माला येण्य़ाच्या 
कितीतरी आधी विश्वाबद्दळच्या. अधिक स्वैर आणि 
अधिक प्रबुद्ध कर्पना तेथे. समाजाच्या वरच्या थरात 
पसरल्या होत्या, ?.* 


थेलिस या आद्य तत्त्ववेत्त्यापासून सुरू झालेले 
धाडसी बिन्चारवंतांचे एक महान तारामंडल तेथ 
निर्माण झाले. तिने निसगांच्या बाहेर न. जाता विश्वाची 
कोडी उलगडण्या'चा प्रयत्न आरंभिला. “कारणाशिवाय 
काहीही घडत नसते, ? हा या प्रयत्नाचा प्रयाणबिंदु 
होता. अनॅक्‍्सेगोरसने “ जग घडविणाऱ्या बुद्धि- 
तत्त्वाचा ” विचार मांडला. 
वर्षांनी 


रोबॅस्पी अरकडून 
अपोलोनियाच्या डायोजीनिसत या तत्त्ववेत्याने उद्‌्घोषित 


केळे की, जगाचे नियंत्रण बुद्धीमुळे चालते भाणि वदी 
आणि वायू ही एकल्प आहेत; ल्यूकीपॉस याने असे 


म्हणतात. पितृभाक्ति, 
नीतिशास्त्र, शिक्षणपद्धती, 


२. ताओ यांचा. अथे निसर्गाचेच तत्त्व असा आहे, या तत्त्वाच्या साह्याने चि किड. 
हे.मत सांगते, हें. मत' कमीतकमी संस्थारूप आणि निसर्गतत्त्वाशी जुळणारे सदाचचरण य! "व्यवस्था प्रपंच करते असे 


मतःहे उदांरधर्मी आहे..ळाओत्से ( इ. स. पू. ६वे शतक ) हा याचा पहिला प्रवतैक 
३, लँंगे- ' जडवादाचा इतिहास ', 1.9180, पाळेठाए 0! ७७1151 


पुरकार करते. ताओ 
मानला जातो, 


झपा 0 


१० 


मानवाचा स्वभाव 


प्रतिपादन केळे की, लोगोस' ( बुद्धीतत्व ) हे दुसरे- 
तिसरे काही नसून अणूच्या व्यापाराचे नियंत्रण करणारे 
यांत्रिक नियम आहेत. वास्तवशास्त्राचा आद्य जनक 
डिमोक्रेटस याने आपल्या पूवसूरींचे विचार साररूपाने 
ग्रथित केले होते. त्याच्या मंते निसर्गातील घडामोडी 
अनिवार्यैतेमुळे घडतात . हे ' गृहीततत्त्व निसगांच्या 
अभ्यासाला आवडयक आहे. तसेच निसगोच्या कोण- 
त्याही बुद्धिप्रमाण ज्ञानालाही ते आवदयक कारण 
आहे» ” एम्पीडोक्लिसने बुद्धी ही मूलद्रव्याचा नित्यधम 
आंहे असे मानळे होते. इलियाटिक पंथाऱचा संस्थापक 
झेनोफेनिस हा सुद्धा वद्धिवादीच होता 

साक्रेटिस काही एकटाच विषाचा प्याला पिणारा 
तत्त्ववेत्ता झाला नाही. खिस्ती ईश्वर बिज्ञानाचां पुढे 
आधारस्तंभ झालेल्या अरिस्टॉटलला आपला जीव 
बचावण्यासाठी अथेन्स सोडून पळून ' जावे लागले. 
प्रोटेंगोरसचे सारे ग्रंथ जाळण्यात आले होते. त्यालाही 
निसगंधर्माच्या पुरोहितशाहीच्या क्रोधाच्या कचाट्यातून 
निसटण्यासाठी पलायन करणे भाग पडले. अनॅक्‍्सॅ- 
गोरसला कैद करण्यात आले होते; पण कसेबसे निसटून 
त्याने आपला जीव .ब्रचावला. डायोजेनिस'चा नास्तिक 
महणून अनन्वित छळ झाला, इतंके होऊनही या 
आद्य तत्ववेत्त्यांची ज्ञानसंपदा अधःपतित. . निसर्ग- 
धमाच्या छळातून बचावून राहिली, इतकेच नव्हे तर 
पुढे खिस्ती धमोच्या जबरदस्त हल्यालाही दाद न 
देता ती तगून राहिली. खिस्ती इंश्वरविज्ञानाला 
६ नास्तिक ' ऑसिस्टाटल्चे प्रामाण्य मान्य करावे 
लागले. इतिहासाने उगविळेला हा सूडच नव्हे का १ 

अनेक प्रकारच्या व्याख्यांसुळे म्हणा किंवा बुद्धि- 
प्रमाण व्याख्येच्या अभावामुळे म्हणा 'स्वातंतर्य' आणि 


१, ळोगोस या ग्रीक शब्दाचा मूळ अर्थ राब्द, 


८ सत्य ? या दोन कल्पना व्यवहारी माणसांनी केवळ 
तात्विक चिंतन म्हणून बाजूला, सारल्या होत्या. तथापि 


. स्वातंत्र्याचे अन्वेषण हे मानवजातीचे तिच्या जीवशास्त्रीय 


पाश्चभूमीपासून मिन्नत्व दर्शविणारी प्रेरक शक्ती. आहे. 
बहुधा सर्वकाळ -ही शाक्ती जाणीवेच्या | आवरणात 
खोलवर लहून राहिलेली असली तरी ती अत्यंत 
मूलभूत अशी मानवी प्रेरणा आहे, खरे पहाता प्राणि- 
जीवनापासून वारसा हक्काने मानवजातीला मिळालेला 
तो ठेवा आहे. अर्थात्‌ मानवप्राणी : जन्माला, येण्या- 
पूर्वीच्या जैविक-उत्क्तांतीच्या . प्रक्रीयेच्या संदर्भात,मुक्त 
होण्याच्या मरणा सुद्धा शारीरिक, गुणा्थ आहेः:ही 
प्रेरणा जीवना्थ .कल्हाच्या रूपाने अमिव्यक्त :: होतें. 
जगण्यासाठी माणसाला निसरगशक्तीच्या भयानक 
समाघातातून पार पडावे लागते, जगण्यासाठी सचेत- 
नांनी अचेतन सृष्टीच्या गळफासातून सुक्तता करून 
घेतली पाहिज इतकेच नव्हे तर खुद्द जीवनाच्या इतर 
भाविष्काराशी . सुद्धा त्यांना झगडा द्यावा लागतो 
म्हणन जीवनाथे कळहात मानवाला मिळणारा प्रत्येक 
विजय म्हणजे स्वातंत्र्याचा विजय होय 


मानवी स्वभावा'चे जे जीवशास्त्रीय सार आहे त्यात 
सत्याच्या तत्त्वज्ञानाममक आणि नैतिक कल्पने'चा 
मागोवा घेण हे अधिक बिकट काम आहि. सत्य हे केवळ 
आध्यात्मशास्त्रीय वस्तू नाही का ? तशी ती असती तर 
मानवाच्या स्वभावाशी, तिचा काहीही संबंध राहिला 
नसता. जीवनाची उत्क्कांती वस्तुरूप विश्वात गुंतली 
गली असल्यामुळे मानवी स्वभाव भौतिकरीत्या 
नियत होतो. मानव तत्त्वज्ञानात्मक विचार मांडू 
शकला, निसर्गात अलौकिक शक्ती कल्पू शकला, 
अध्यात्मिक विश्वशक्ती भावू शकला आणि नैतिक 


वाणी, बुद्धी असा आहे. हेळेनवादी आणि नवप्छेटोवादी 


तत्ववेत्त्यांनी लोगोस या शब्दापासून एक विशिष्ट गूढतत्त्व कल्पिले, हे तत्त्व सृष्टीत वसत असते आणि ते सृष्टी 
नियत करणारे क्रियाशील तत्त्व असते अशी त्यानी कल्पना केली. ख्रिस्ती इंश्वरविज्ञानात पुरुषत्रयीतीळ दुसरा 


पुरुष येश्रू ख्रिस्त याला लोगोस मानण्यात येते, 


२. जीवनदेवता ( 11'03 ) आणि मृत्युदेवता ( 1)09111 ), जीवनप्रश्रती आणि बिनाशप्रश्त्ती 
यांच्या संघर्षांत सांस्कृतिक प्रगतीचा अर्थ साठलेला आहे. हा संघर्ष जीवनाचा महत्त्वाचा गार्मिताथ आहे. 
म्हणून सांस्कृतिक प्रगती'चे वर्णन मानवजातीचा जीवनार्थ कल्ह या शब्दात केळे पाहिजे. 


-“* सिभ्मन फ्रॉइंड-संस्कृति भाणि तदुट्भूत झसंतोष 


डि्टणाप्पात पपल, - ण्यास वे 8 1015०00108, 


११ 


नवभारत 


मूल्यांची जाणीव त्यांला झाली, हे तंगळे खरे असले 
तरी मानव जात अवतीण होण्यापूर्वी सगळोच काही 
आध्यात्मिक पोकळी नव्हती. मानवपूर्व काळातील 
अवशेषांचा साठा माणसाला ' मनस्‌' (759०1० )' 
च्या रूपाने प्रास झांला होता. हे - : मनस्‌ म्हणजे 
मर्त्य मानव आणि अमर जगच्छक्ती यांना साधणारी 
गूढु वस्तू नव्हे. तो मनाचाच सुसावस्थत असलेला 
भागं होता. मानवांचा तो जैविक वारसा होता; 
प्राथमिक मानव तसेच्च त्यांचे प्राणिपूर्वज यांच्या एकंदर 
अशुभवांचे ते कोठार होते. 'मनस्‌ ही गूढ शक्ती नव्हे. 
क!रण आता मानसशास्त्राचा विघय या दृष्टीने मनस्‌ 
हे वास्तव रासायनिक ( 711/5160-6०0]6101108] ) 
द्रव्य घटक समुदाय म्हणून दाखविता येणे शक्‍य 
झाले आहे. यां घटकांच्या साह्याने तत्त्वज्ञानाला 
वास्तवशास्त्र आणि मानसशास्त्र या. दोहोंना सांधणारा 
सेतु बांधणे शक्‍य झाले आहें. दुसऱ्या शब्दात सांगाव- 
यांचे झांल्यांस मनंस्‌ हे. माणसाला त्याच्या सर्व 
आध्यात्मिक लक्षणांसह निसगमातेशी वस्तुरूप जगाशी 
जोडणारी नाळ आंहे. मनुष्यजातीने कल्पिलेली आणि 
निमिळेली नैतिक . मूल्ये आणि अध्यात्मशास्त्रीय 
कल्पना ही भोतिकरीत्या नियत, होतात. कारण 
“मनस्‌ ? ही भमातेचीच कन्यका आहे. 


_ म्हणून सत्य ही केवळ तत्वचितनांत्मक कल्सना 
नव्हे. मानवाच्या अनुभूतीचा तो एक विषय आहे. ती 
एक वस्तुस्थिती आहे. सत्य म्हणज वस्तुनिष्ठ अस्ति- 
तत्वाशी जमणारा मेळ होय- अनुमबाच्या ' दोन 
विषयांतील परस्परसंबंध होय, म्हणून सत्य- हे 
स्ानाचा गाभा आहे. “ शान ही शक्ती आहे ” ही 
कुनी म्हण निरथंक नाही. अखिल मानव जातीच्या 
अनुभवांचे ते.सार आहे. जीबनार्थ कल्ह ही 
प्राणिसृटीत आंघळी प्रेरणा. होती. पण मुक्त 
होण्यासाठी मानवाची जी धडपड चाळू असते 
ती निसर्गशक्तीच्या जुलूमातून मुक्त होण्यासाठी असते 
आणि तिची प्रेरणा मानवाच्या . निसर्ग्शानात 
असते. मानवांचे निसर्गाचे ज्ञान जसजसे वाढत गेले 
तसतसा मुक्तिसंग्रामात तो अधिकाधिक विजयी होत 
गेला. स्वातंत्र्याची अन्वेषणा जीवशास्त्रीय , वारसा 
म्हशून मानवजातीला प्रास्त झाला त्या. अन्वेषणेनेंच 
वन्य मानवात श्ञानलाल्सा निर्माण केली. त्यामुळे 
निसगंशक्तीशी झगडण्याचे सामथ्य त्याला प्रास झाले. 
मानवजातीच्या जीवनात सत्यशोधन आणि स्वातंत्र्याची 


अन्वेषणा यांचा घनिष्ट संबंध असून त्यांतच मानवी 
स्वभावाचे सार आहे. री 


१, 37०0 या शब्दाचा धात्वथ ' श्वास घेणे असा 
र भाहे, टे त 
हेड अये ज्याच माव ळे, निया झजवही "१ हे, त्यावरून पुढे जीव, आत्मा, चित्‌ 


१२ 


क 


प्रा. द. मि. कुलकणी 


डॉ. अ. ना. देशपांडे यांची - 
प्राचीन मराठी वाड्मयावरील प्रवचने 


मोठ्या विघयाशी झुंज. घेतली म्हणजे माणसाचे 
व्यक्तित्व आपोआपच मोठे होते असे म्हणतात. गेली 
कित्येक वर्षे डॉ. अ. ना. देशपांडे अश्याच एका 
मोठ्या विषयाशी मोठया प्रेमाने झुज घेत आहेत. तो 
विषघ्रय म्हणजे समग्र मराठी वाड्याच्या इतिहासाचे 
लेखन.. “ आधुनिक मराठी वाड्मयाचा इतिहास ? 
या डॉ. देशपांडे यांच्या ग्रंथाचा पहिला भाग १९५४ 
साली 'प्रसिद्ध झाला, त्याच ग्रंथांचा दुसरा भाग 

१९५८ साली अवतरला. हे दोन खंड म्हणज सुमार 
दीड हजार पृष्ठांचा प्रपंच आहे. या दीड हजार 
पृष्ठांमध्ये लेखकाने अन्बळ इंग्रजीतील साहित्यापासून 
तो स्वातंत्र्योत्तर काळातील नवसाहित्यापर्यंत म्हणजे 
सुमारे सव्वाशे वर्षातील मराठी साहित्याचा इतिहास 
केथन केला आहे. 

' आणि आता १९६६ साली डॉ. देशपांडे यांचा 
“ प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इतिहास, भाग १ 
पूर्वाध” हा ५२२ एष्ठांचा ग्रंथ वाचकांसमोर आला आहे. 
याचा अर्थ असा की किमान गेले एक तप १९५४ 
पासून १९६६ पर्यंत- डॉ. देशपांडे इतिहासलखना- 
मध्ये गढून गेळे आहेत. ही दुर्मिळ गोष्ट आहे; एखाद्या 
विषयात असे देहभान. विसरून रंगून जाणे ही दुर्मिळ 
गोष्ट आहें. त्यासाठी नुसती चिकाटी पुरी पडत नाही. 
अशा वेळी अंमुक एका माणसापाशी चिकाटी होती 
म्हृणून त्यानें तमुक एक काम केळे असे म्हणणे म्हणजे 
पं १हा-३७80111611. करणे होय, त्याचा अब- 
मान करणे ' होय, अंशी दीधे तपस्येची कामे केबळ 
चिकाटीने होत नसतात, त्याला हवी असते निष्ठा, 
डोळस निष्ठा. सर्व मोह आणि सवे स्पर्धा दूर सारून 


सवे प्रकारच्या सवगतेचा त्याग करून एखाद्या क्षेत्रात 
चिरस्थायी कतृत्व दाखबाबयांच असल तर हवी असते 
सुजाण जीवनदृष्टी, गंमीर आत्मविश्वास, * अ. नां? 
पाशी हे सारे आहे आणि म्हणूनच आज वाड्मये- 
तिहास लेखनाचे एक तप त्यांनी परिपूण केले, 
यासाठीच, त्यांच्या वाटेवर कडेकडेन उभे असलेल्यांनी 
आणि त्यांचा मागोवा घेणाऱ्यांनी त्यांचे मनःपूवेक 
अभिनंदन केळे पाहिजे 
लेखकाची जीवनदृष्टी 

अ. नांची ही निष्ठा किंवा ही जीवनदृष्टी कोणती १ 
“ जीवननिष्ठा ” हीच त्यांची निष्ठा आहे, या मानवी 
जीवनावर अ. नांचे विलक्षण प्रेम आहे. हे आपल्या- 
भोवती पसरलेळे मानवी जीवन कुठे उभम पावले, 
त्याने कोणकोणती वळणे घेतली, आणि त्याची कारणे 
कोणती इत्यादी प्रश्नांनी त्यांना अस्वस्थ केळे आहे. 
असे प्रश्न प्रत्येक अंतमुखख व्यक्तीला पडत असतात 
आणि प्रत्येक व्यक्ती मग आपापल्या वृत्तीप्रमाणे आपा- 
पले माध्यम शोधत असते. एखादा तत्त्ववेत्ता आत्म- 
चिंतनातून या प्रश्नांचा वेध घेतो, एखादा समाज- 
शास्त्रज्ञ समाजाच्या स्थितिगतीहून आपल्या समस्या 
उकळू पाहतो तर एखादा कलावंत रंगरेषादिकांच्या 
माध्यमातून स्वतःला आविष्कृत करतो. 

अ. नांची मूलप्रक्षती तत्त्ववेत्ता आणि समाजशास्त्रज्ञ 
च्या सीमेवरील आहे. त्याना केवळ अमूत चिंतन 
नको, त्याना केवळ सामाजिक उलाढालीही नकोत, या 
दोहोंचेही मिश्रण त्याना हवे आहे. म्हणनच की काय 
जीवनाच्या अंतिम तत्त्वाचे स्फुरण ज्यातून स्थलकाल- 
सापेक्षतेने होते अश्या वाडू्मयकलेकडे त्यांचे लक्ष जाते 


1. _ % प्राचौन मराठी वाडूमयांचा इतिहास, भाग १ पूर्वाध; १९६६; व्हीनस प्रकारान, पुणे; 'एष्ठसंख्या 


५२९२, मूल्य र. २०-०० 


१३ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विका 


राज्य मराठी 


नवभारत 


व्यक्तिप्रधान, तंत्रप्रधान, तत्त्वप्रधान अशा अनेक दृष्टीनी 
वाड्मयेतिहास लिहिता येतो आणि या अनेक दृष्टींचा 
समन्वय करून आपण वाडूमयेतिहासलेखन करणार 
'आहोत असे, अ. नांनी ( आ. म. वा. इ., भा. १, 
प. क्र. १२ ) म्हटलेच आहे. त्यामागेही त्यांची .ही 
समाजचिंतकाचीच वृत्ती असावी, न 


या त्यांच्या समाजचिंतकाच्या भूमिकेमुळेच. त्यांना 
वाड्मयेतिहासलेखनात वाडूमयत्राह्य मुल्ये अधिक 
मोलाची वाटतात. वाड्मयाचा इतिहास लिहिताना 
सर्वात प्रथम वाडूमयीन मूल्यांचा विचार करावयाचा 
असतो अशी जर त्यांची धारया असती तर त्यांच्या 
या संवे लेखनाचे स्वरूपच जदळून गेले. असते, डन्ल्ू 
पौ. केर आणि टी, एस. इलियट यांना जीवनमृल्यांइत- 
क्रेच वाडूमयीन मूल्यांचेही भान होते आणि म्हणूनच 
“वाड्मयाचा इतिहास ”? हे शब्द या उभयतांना वदतो- 
व्यांधातासारखे वाटत. त्यांच्यामते वाड्मयाला . असतो 
तो फक्त वतमानकाळ. एखादा ग्रंथ १३व्या शतकात 
लिहिला.गेळा तरी आज, या क्षणी तो वतमानकाळात 
उपस्थित असतो; प्रत्येक वाड्ययीन कृतीची ही वर्तमान- 
सापेक्षता लक्षात घेतली म्हणजे “ गतकालीन वाड्य़य 
हे देखील वतमानकाळीन वाड्मयच असते याची जाणीव 
होऊ लागते. म्हणूनच एका लेखकाने प्रश्न. विचारला 
आहे, “18 10 0881010 ४0 फ(6 प्या 
1७०7 008115, 10 पण ७0181 0५४५१, 
छा 561000 पला छात 8 शाहा? 
०४; 1180068 0 [लाळ पा6, 11 
18) छवाणा७8त, ७5 सांगाल 500181 
180088, ०ण' 1180011658 01 ा0पट्टाा 88 
एड%्िछा6त ग लाछपा९, ठा 11110688- 
लि, छावे ]णव्टुभाा8. खा ४0९७06 
शा] 9१1120१ उग. गाठा 07 1658 
ठ०1००७०8] तेह » अ. नांच्या इतिहास- 
लेवनाचे स्वरूप खूपसे असेच आहे, म्हणजे संमिश्र 
आहे. वाड्यय ही एक कला आहे, “ संस्था ” आहे 
हे.लक्षात घेऊन तिच्या परंपरा, तिचे संप्रदाय, तिचे 
माध्यम, तिच्या समस्या यांच्या विचारापेक्षा लेखकांचा 
आणि त्यांच्या ठेखनकृतींचा कालानुक्रमी परामदी 
आणिऱत्यामांगील विचारसरणी यांचा शोध असे 11 
इतिहासलेखनाचे स्वरूप आहे, म्हणजे हा बाड्यये- 


तिहास ” आहे असे म्हणण्यापेक्षा “ मराठी लेखनातून 
आविष्कृत झालेल्या विचारसृष्टींचा इतिहास ” आहे 
असे म्हटले पाहिजे. 

अर्वाचीन काळात वाड्मयप्रकारातील भेद सुस्पष्ट 
असल्यामुळे बाड्मयाचे प्रयोजन मूलतः कलात्मक 
असल्यामुळे अ. नांची ही बांड्मयबाह्य भूमिका त्यांच्या 
अर्वाचीन खंडामध्ये जाणवली नाही, परंतु आता ते 
प्राचीन वाड्मयाकडे वळल्याबरोबर त्यांची ही विशिष्ट 
भूमिका अगदी स्पष्ट झाली आहे. या ग्रंथातही 'लीळा- 
चरित्राचे वाड्मयीन मूल्यमापन ? अशासारखे परिच्छेद 
आढळतील; परंतु ते अपवाद होत. ( या दृष्टीने जाण- 
कारांनी मराठी वाड्मयाभिरूचीचे विहंगमावळोकन ? 
हा य़ा. रा, श्री, जोग यांचा ग्रंथ एकवार अवइय 
बाचावा. ) । - | 

अर्थात एखाद्या संस्कृतीचा वैचारिक विकास पाहणे 
यापरती दुसरी, मोलाची गोष्ट कोणती ? प्रस्तुत. ग्रेथा- 
तील * पाश्वेभूमी * यां पहिल्या प्रकरणाचा या संदर्भात 
आवजून ' निदेश करावयास. हवा. व 
प्रवचनकाराची भूंमिका 


परंतु अ. नांची अर्बाचीन वाडूमयखंडातील वैचा- 
रिक प्रकरण आणि प्राचीन वाडूमयखंडातील त्रैचारिक 
प्रकरेण यांच्यात फार फरक आहे. * लोकहितवादींपेक्षा 
माठाकार भ्रेष्ठ होते ? असा विचार जेव्हा अर्वाचीन 
दांत अ. ना. मांडतात. तेव्हा त्यात केवळ आंभि- 


निवेश नसतो तर खंडनमंडनाच्या प्रक्रियेतून जे हाती 


इतात त्यामागे अशी तर्कशुद्ध प्रक्रिया 


1पढी आवडती गृहीतकृत्ये असतात. 
हसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर, अर्वाचीन मंरांठी 


वाड्मयाचा इतिहास लिहितेवेळी अ, नांच्यापाशी 
“महे कमी आणि चिकित्सकदृष्टी अधिक होती. 
आता त्यांचे बय आणि व्यासंग या दोन्ही गोष्टी 


वाढल्या आहेत. त्यामुळे असेल, पण अभ्यासकाच्या 


येथे भाविकाची निट, 
आणि बहुश्चतांचे पांडित्य 


चिकित्सक वृत्तीऐवजी 
सवचनकाराचा आवेश 
यांचेच विशेष दशन घडते 

“ म्यासकाची च्वि 


डॉ. अ. ना. देशपांडे यांची,प्राचीन मराठी वाड्य़यावरील प्रवचने 


ग्रंथाच्या अखेरीस जोडलेली ७१ संदर्भग्रंथांची यादी, 
प्रत्यक्ष ग्रंथात पानोपानी विखुरलेली, अवतरणे, . स्वमत- 
सिद्धीसाठी लेखकाने केलेला बकिली युक्तिवाद आणि 
त्याचा आत्मविश्वास यां साऱ्यांतून लेखकाचा दीघ 
व्यासंगच जाणवतो. रांका येते ती एवढीच की. या 
सार्‍या प्रतिपादनामागे शास्त्रज्ञाची, तत्वज्ञानाची, 
अभ्यासकाची अथवा शोधकाची भूमिका आहे की 
प्रेषितांची, प्रवचनकाराची आणि 'प्रचाराची भूमिका 
आहे १ प्रेषिताची आणि प्रचारकाची नव्हे . परंतु 
प्रवचनकाराची भूमिका लेखकाने खचित पत्करली आहे, 


प्रवचनकाराजवळ काही सिद्धांत आणि काही निष्ठा 
असतात, त्याबद्दल त्याच्या मनात बिलकुल संदेह 
नसतो. फक्त त्यांचे यशस्वी आणि प्रभावी प्रतिपादन 
कसे करावयाचे एवढाच त्याच्यापुढे प्रश्न असतो. 
डॉ. अ. ना. देशपांडे यांनी आपल्या निष्ठांचे आणि 
सिद्धांतांचे मोठे, प्रभावी प्रतिपादन केळे आहे. या 
दृष्टीने विवेकाचा- विरक्तियुक्त भक्तीचा- जयजयकार, 
(पृ. क्र १) ' संस्कृतचा जयजयकार म्हणजे 
लोकद्रोह ' ( पृ. क्र. ३५) ' यांदुवादी राजे लोका- 
भिमुख होते काय? ( पृ. क्र. १७८) इत्यादी भाग 
वाचण्यासारखा आहे. 


सद्र ग्रंथाची शैलीही या दृष्टीने पाहण्यासारखी 
आहे. उदाहरणार्थ, “ स्त्रियांच्याही वाट्यास असेच 
लाचारीचे, परावलंबनाचे जिणे आले. त्यांच्या आयु- 
ष्यरूपी आकाशातील स्वातंत्र्यरूपी सूर्यास पारतंत्र्याचे 
कायमचे खग्रास ग्रहण लागलेले, ” (पृ. क्र. 
१८० ) किंवा तात्पर्याथ॑ हा की, “ हे कर, ते करू 
नको, असा वाग, तसा वागू नको अशा घमैशास्त्रा- 
तल्या आज्ञारूपी माजोरांनी योंदवकाळातल्या व्यक्ति- 
ज्ञीवनरूंपी पांत्रातील स्वातंत्र्याचे दूध जवळजवळ 
सगळेच पिऊन टाकले होते. ( पृ. क्र. १८१) अशा 
घर्तींची वाक्ये ग्रेथमर आओंढळतात, हा प्रवचनकाराच्या 
भूमिकेचांच एक आविष्कार नव्हे काय ? 


लेखकाच्या वाणीला असा आलंकारिक. फुलोर 
यावा, त्याने हिरिरीने विरोधकांवर तुटून पडावे अशी 
ळेख्काची भूमिका आहे तरी कोणती £ तिचे स्वरूप 


काय? 


वैचारिक भूमिकेचे सार 

तिचे स्वरूप थोडक्यात असे : 

वैदिक आणि अवेदिक अश्या दोन विभिन्न विचार 
धारा प्राचीन काळापासून या देशात चालत आलेल्या 
आहेत. त्यापैकी वैदिक ही आयांची विचारधारा असून 
तिचे स्वरूप आक्रमक, प्रव्रत्तीर आणि बहुजन- 
विमुख. आहे. या विचारधारेचे दरोन वेदांपासून 
चतुवर्गचिंतामणि या ग्रेंथापयन्त अनेक 'ग्रेथात' घडते! 
संस्कृत भाषा व ब्राह्मणवणे ही या विचारसरणीची 
आश्रयस्थाने. या उलट अवेदिक विचारसरणी, ही 
अवैदिक विचारसरणी वैदिक विचारसरणीपेक्षा अधिक 
प्राचीन आणि अधिक भ्रष्ठ. वेदपूर्वकालीन सिंधुसंस्कृती- 


पासून महानुभाव पंथापयत पसरलेली निदृत्तिपर भक्ती 
आणि बहुजननिष्ठा हे तिचे आद्य रूप, बहुजनसमाज 


आणि प्राकृत भाषा ही तिची . आश्रयस्थाने, वैदिक 
संस्कृतीने या अन्रेदिक संस्कृतीचा नाश करावयाचा 
अखंड प्रयत्न केला, परंतु वैदिकांना त्यांच्या याः संहार. 
कार्यात यहा आले नाही. उल्ट अवेदिकांशी त्यांना 
वेळोवेळी . नमते ध्यावे लागळे, या वैदिक-अंवैदिक 
संस्कृतीच्या संघर्षातन आणि समन्वयातून ,प्राचीनन 
मराठी. संस्कृती साकार झाली. अथात प्राचीन मराठी 
संस्कृतीत अवेदिक विचारसरणीचे प्रमाण अधिक, नव्हे 
सनातन अवैदिक संस्कृतीचा एक स्थलकालसापेक्ष 
आविष्कार म्हणजेच प्राचीन मराठी संस्कृती. ' प्रार- 
भीच्या काळात तिचा सर्वात ममतेने आणि जाणिवेने 
कुणी विकास केला असेल तर तो महानुभाव पंथाने, 
महानुभाव पंथाची अवैदिकता, संन्यासप्रवणता, निवृति- 
पर भक्ती, . द्वेतवाद हे मराठी संस्कृतीचे, अवैदिक 
संस्कृतीचे वैभव होय 

डॉ. अ. ना. देशपांडे यांच्या ग्रेयामागील भूमिका 
थोडक्यात.ही अशी आहे. लेखकाने ही आपली: 
भूमिका मोठ्या कळवळ्याने, पोटतिडिकेने .आणिः 
बहुश्रततेने मांडळी आहे. पुष्कळदा इतिहासलेखन हे 
इतिवृत्तळेखन होते, डॉ. देरापांडे यांचे इतिहासलेखन 
हे इतिवृत्तलेखन झालेले नाही. याचे कारण त्यांच्यापाशी 
असलेली ही निश्चित वैचारिक भूमिका. या विशिष्ट 
वैचारिक भूमिकेमुळेच, भावे-मिंडे-पांगारकर आदींचे 
याच काळखडावरील ग्रंथ उपलब्ध असतानाही, सदर 
ग्रंथास स्वतःजे असे निर्मितिप्रयोज्नन लाभले, 


१५ 


हि लय ओंडका 


-वकरखगधघ 23 न्चिळरजच्ञ” 


नव भारत 


डॉ. देशपांडे यांची ही 'अवेदिक' भूमिका वादातीत 
आहे का ? तसे म्हणणे कठीण आहे. सनातनी विचार- 
वंतांना ती पटणे, अशक्यच. पुरोगामी विचारवंतांना 
त्यातील बहुजननिष्ठा, प्राकृतनिष्ठा इत्यादी पेलू पटळे 
तरी आत्यंतिक निवृत्तिवाद पटणे अवघड. लेखकाची 
भूमिका कोणास पटो न पटो इथे प्रश्न असा आहे कौ 
लेखकाने आपली भूमिका शास्त्रशुद्ध, विवेकयुक्त 
पद्धतीने मांडली आहे का १ ग्रंथ वाचत असताना 
असे वाटत राहते की लेखकाच्या मनात वैदिक संस्कृती- 
बद्दल तीब्रः. आकस आहे, तसा तो असावयासही 
हरकत नाही. पण त्याचीही तर्कसंगत मीमांसा झाली 
पाहिज: परंतु शोध धेण्यापूर्वीच एखाद्याने दोन 
संस्कृतींबद्दल मनात पूवग्रहा बाळगले तर तर्कशुद्ध 
प्रतिपादन व्हावे तरी कसे १ (खरे तर मी स्वतः 
अनोंच्या अधिकांश मताशी तत्त्वतः सहमत आहे, 
परंतु त्यांची विचार करण्याची आणि विचार मांडण्याची 
पद्धती मळा स्वीकरणीय वाटत नाही, ) 
इस्लामसापेक्षतेकडे दुलेक्ष 

आणखी. महत्वाचा प्रश्न असा की इ. स. च्या 
१० व्या शतकापासून इ. स. च्या १३ व्या शतकापर्यंत 
जी मराठी संस्कृती साकार होत होती तिला ही तत्त्व- 
सरणी कशी आणि किती प्रमाणात लागू पडते ? या 
प्रश्नाचे यथार्थ उत्तर हवे असेळ तर मध्ययुगीन 
भारंतीय संस्कृती आणि इस्लामी संस्कृती यांचा परस्पर- 
संबध फार बारकाईने तपासावा लागेल, दुददेंबाने 
लेखकाने या मूलगामी समस्येचा फारच त्रोटक विचार 
केला आहे. (प्रा. म. वा. इ. भा. १: पू.» पृ. क्र, 
७९-८४ ) इस्लामी आक्रमण यशस्वी होण्याचे प्रधान 
कारण कोणते १ लेखकाच्या मते “ तत्कालीन हिंदु 
समाजाच्या राजकीय, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रातील 
जीवनाची विस्कळित व असंघटित अवस्था ” ( प्रा, 
म. वा, इ. भा. १: पू, प्र.क्र, ८२) आणिया 
बिस्कळितपणाल] जबाबदार कोण ? तर अ. नांच्या 
मते. अर्थातच उच्चवर्ग, उच्चवर्ण, डॉ. देशपांडे 
योंनी जर संशोधकाच्या दृष्टीने या प्रश्नाकडे पाहिले 
असंते तर त्यांना असे दिसले असते की जगा- 
तीळ अनेक सुसंघटित राष्ट्रेदेखील मध्ययुगात 
इस्लामी झेझाबातापुढे कोलमडून पडली. का १ 
कारण समता, . बंधुता, .सामूहिक उपासना आणि 


१६ 


इहलोक यांची उचित जाणीबं ठेवणारी इस्लामी धर्म- 
तत्त्वे; या तत्त्वानीच इस्लामी संस्कृतीला एक 'ऐति- 
हासिक ताकद दिली. होती. . इस्लामधर्माचा.तो ऐति- 
हासिक आणि अपरिहार्य बिजय होता. .त्यांच्या 
विजयास ओणि आपल्या पराभवास जसे केवळ 
निवृत्तिवादी पंथ जबाबदार नव्हते तसेच , केवळ 'कग- 
कांडात रंगलेले क्मठही जबाबदार नव्हते; एका 
अर्थाने आपली सारी संस्कृतीच जबाबदार होती. 
आणि . चक्रघरस्वामींपासून रामदासस्वामींपर्यंतच्या 
मराठी संतांचे वैशिष्ट्य हे की त्यांनी आपापल्यापरीने 
आत्मतुधार, पुनरुज्जीवन आणि समन्वय या मार्गांनी 
हे सांस्कृतिक आक्रमण आत्मसात करण्याचे साम्ये 
आपल्या समाजास मिळवून दिले, आक्रमणाची समाप्ती 
झाल्यांबरोबर म्हणजे शिवकालानंतर_ महाराष्ट्रातील 
संतआंदोळन एकदम मागे का पडले, याचेही रहस्य 
या आंदोलनाच्या इस्लांमसापेक्षतेतंच आहे. . इस्लाम 
संस्कृती आणि. मराठी भंक्तिआांदोलन यांचा इतका 
निकटवर्ती संबंध असल्यामुळेच, इस्लाम, त्याची धम 
तत्त्वे, त्यांचा ऐतिहासिक आविष्कार, इतरं देशात आणि 
प्रांतात त्यांचा झालेला परिणाम यांचा महाराष्ट्रांच्या 
संदर्भात विचार व्हावयास हवा होता. तसे काही नं 
करता जर आपण एलाद्या विशिष्ट सास्कृतिक 'प्रवत्ती- 
डाच जबाबदार धरू लागलो तर येथील प्रत्येक सांस्कू- 
तिक अरिष्टला बौद्ध किंवा महानुभाव किंवा वारकरी 
हे तथाकथित निवृत्तिवादी पंथच जबाबदार. आहेत 


असे म्हणणाऱ्या एकांगी प्रचारात आणि आपल्यांत 
फरक काय राहिला. ? 


याच संदर्भात आणखी एक गोष्ट सांगावयास हवी, 
ती म्हणजे, निश्चित मते असणे ही. गोष्ट निराळी 
आणि आपल्या निश्चित मतांना, साधकबाधक पुरावे 
लक्षात धऊन, सिद्ध करणे ही गोष्ट वेगळी. तळटीपा 
न देणे ही ळेखकाची सवय लक्षात घेतली. म्हणजे त्याचा 
कल कोणत्या बाजूा आहे हे. सहज लक्षात यावे महानु- 
भाव पंथाचे विवरण करीत असताना येशू खिस्त 


% आणि 
जे, कृष्ण ं हौ 
जे. कृष्णमूर्ती यांची वचने उद्धृत | करण्यात का 
वेचारिक अनोचित्य आहे अशी शंकासुद्धा, . लेख- 


काच्या मनात येऊ नये, यावरूनही त्यांची द्त्ती 
अभ्यासकाची . किंवा संद्योधकाची नसून .प्रवचन- 
काराचीच आहे याविषयी संदेह . उरत नाही, 


डॉ. अ. ना. देशपांडे यांची-- प्राचीन मराठी वाड्ययावरील प्रवचने 


डॉ. देशपांडे यांच्या या विवेचन-पद्धतीचे एक उदा- 
हरण नमूद करण्यासरखे आहे. अपभ्रंश ही स्वतंत्र भाषा 
नसून तो मराठीचाच राष्ट्रकूटकालीन आविष्कार 
आहे, असा एक मोठा क्रांतिकारक विचार डॉ. ग. वा. 
तगारे यांनी मांडला आहे. तो जर मान्य़ झाला 
तर मुकुंदराज-चक्रघरस्वामी हे मराठीचे आद्य 
साहित्यिक न ठरता पुष्पदंत-कनक्रामर इत्यादी अपभ्रेश 
कवी हे आद्य मराठी कबी ठरतील. आता एकतर 
आपल्याला डॉ. तगारे यांचा सिद्धांत मान्य करून 
पुष्पदृंत-कनकामरांपासून मराठी वाड्मयाचा इतिहास 
लिहिला पाहिजे किंवा डॉ. तगारे यांचा सिद्धांत 
चुकीचा आहे ( आणि का.चुकीचा आहे) ते तरी 
आपण सांगितले पाहिजे, पण डॉ. देशपांडे तिसराच 
पंथ स्वीकारतात, ते डॉ. तगारे यांचा सिद्धांत 
एकीकडे मान्यही करतात (प्रा, म. वा. इ. भा. १: 
पू, पृ. क्र. २०८ ) आणि दुसरीकडे पुष्पदंत-कनकामर 
यांच्याकडे दुलेक्ष करून मुकंदराजास आद्य कविकीती 
संगोधतात. ( कित्ता प. क्र. १, २५० इ. ) याला 
काय म्हणावे ? 


न. भा. ३ 


गंमत अशी आहे की डॉ. अ, ना. देशपांडे यांच्या- 
समोर अलीकडे असे भाषिक, वाडूमयीन, सांस्कृतिक 
इत्यादी लौकिक प्रश्न नाहीतच. त्यांच्यासमोर प्रश्न 
आहेत ते अंतिम स्वरूपाचे, मूलभूत. त्या दृष्टीने या 
ग्रेथाला त्यांनी. जोडलेले निवेदन वाचनीय आहे. आर्त 
जीवाची सारी व्याकुळता त्यात आहे. त्यांच्याच 
शब्दात सांगावयाचे तर “' मरणाच्या स्मरणात ” 
(पु. क्र. ५.) निरंतर राहून त्यांनी “ एका स्वतंत्र 
दृष्टिकोणातून ” (पृ. क्र, ६) “ प्राचीन मराठी 
वाड्मयाचा इतिहास भाग १ : पूर्वाध ” हा आपला 
प्रवचनग्रेंथ लिहिला आहे, _ 
मोठ्या विषयाशी झुंज घेतली की माणसाचे 
व्यक्तित्व मोठे होते असे म्हणतात. मोठे होणे म्हणज 
विकास, यापुढे डॉ. देशपांडे यांना ज्ञानंदेव-नामंदेव 
आंदी महान संतांचा परामर्श ध्यावयाचा :आहे त्या 
प्रवचनात त्यांच्या लेखनाचे व्यक्तित्व अधिकाधिक 
महान होईल असा विश्वास व्यक्त करून भी माज्ञे 
बोलणे संपवितो. 
-- (आकारावाणीच्या सोजन्याने ) 


[०७५१४८० ७"७५%८२७"३५%८/२५७"७%८/२०"२%८/०२०"९५%८”२५८३/%८/०७"३७५/७८/०,०७ ७५४५७ ०५००७ ५४५०” ०2) 

८२ 
र चाकोक : इतिहास आणि तत्वज्ञान १ 
ढं - लेखक - ; 
प्रा, सदाशिव आठवले 

कि. ३ रु. 

ढं मिळण्याचें ठिकाण - । व 
चिटणीत , प्राज्ञपाठक्याळा मडळ, वाई, १ 
ढं [ जि. सातारा ] 
दै९.०५॥॥५-०९-०%-०९०-%/९-०९.%०%९-०९.%०-०९->%/-०९.>०>९.०९.०%-०७९.>०७- ००२ 2.»%.* 


श्री, कु. बा. मराठे 


केशवसुतांची देवकल्पना 
पहिल्या कवितेचे वेगळेपण 


केशवसुत कविता करू लागले तो काळ सामाजिक 
समुद्रेमंथनाचा होता. भारतीय आदर्शवादी संस्कृती 
आणि पाश्चात्य भौतिक संस्कृती यांचा तो संघषसमंय 
होता. पहिल्या मळलाऊ प्रवृत्तीऐवजी नव्या परीट- 


घडीचा वापर वाढत होता. अद्या काळात इंग्रजी 
शिक्षणाने प्रभावित झालेले विद्दान आजवर जोपासलेल्या 


रूढींना खुळ्या ठरवून त्या मोडून काढू लागले, मिळ- 
स्पेन्सर यांच्या. अभ्यासाने देववादालाही ठोकरू लागले 
होते. अश्या परिस्थितीत केशवसुतांची कविता जन्म- 
ठेली आहे. त्यांची कविता प्रारंभापासूनच म्हणजे 
१८८५ पासूनच मू[तेपूजेपेक्षा निसगेपूजनात रमणारी 
दिसते. या कामी त्यांना ही सृष्टीची उपासना कशी 
स्फुरली हे सांगणे कठीण आहे. इंग्रजी काव्यवाचनाने 
ही कल्पना आळी की कोणा गुरुजनाचे त्यांना माग- 
दर्शन लाभले हे निश्चित करणे अवघड आहे, कारण 
तसे संस्कार घडविणारे शिक्षक अद्यापि त्यांना भेटले 
नव्हते. ते आणि मित्र सारे पुढे म्हणजे इ. स. १८८९] 
$० च्या सुमारास अशा शिक्षकांच्या संपर्कात आठे 
आहेत. त्यांची पहिली स्तोत्रवजा स्वतंत्र काविता 
* उगवत असलेल्या सूर्यास ! ही १८८५ साली लिहि- 
लेली आहे. ती बारकाईने वाचली, त्यात आलेली 
सूर्याची विद्वाषणे आणि स्तुती लक्षात घेतली तर त्यांनी 
'उगबत असलेल्या सूर्यास ' दिलेळे अध्य म्हणजे नव्या 
मंत्रांनी गाइळेली जुनी देवभक्ती दिसते. जुन्या स्वयं- 
ज्योतीची नवी आरती ऐकू येते आणि श्रीसूयेनारायणा- 
ऐवजी तेजस्वी निसर्गदेवच त्यांच्या डोळ्यापुढे आहे 
याची जाणीव होते. आणि म्हणूनच त्याची पूजा- 
अर्चा करताना फुले, वेळी आणि विहंग यांचेच ते 
अनुकरण करीत आहेत, त्यांच्या पहिल्याच कवितेत 
त्यांनी पौराणिक संकेत बाजूला ठेवले आहेत, या 
निसर्गदेवाचे त्यांनी € एका खेड्यात * विराट्‌ दर्शन 
घतळे आहे, त्याचे विवेचन यथाक्रम येईंठच, त्यांची 


(टं 


अनुक्रमणिका 


आस्तिकबुद्धी नवा देव घरेऊन आली हे यावरून 
कळण्यास हरकत नाही. 


केशबसुत्तांची देबकल्पना 
केशवसुतांच्या कवितेत देऊळ, मंदिर, निजधाम, 


स्वग वगेरे सारले अनेक शब्द येतात. त्या शाब्दांची 
अथेथ्याप्ती वेगवेगळी आहे. त्यांचे दर्शन नेमके नाही. 
त्यांचा अर्थ देवांचे वसतिस्थान असा सर्वसामान्य 
पेऊनही त्यांच्या छटा भिन्नभिन्न रंगाने प्रतीत होतात. 
कवी अथून आला ते त्याचे मायघर, कबी त्या 
निजामी * स्वेच्छेने जाऊ शकतो नि परत येऊ 
शकतो “ निजधामाहुनि आलो गडे, तर करगे फेड 
चेल सुखे स्वघामाकडे ! जिवलगे ” असे * कोणीकडून ! 
कोणीकडे १ ? मधे मघे ते म्हणतात. या शाब्दांना 
भारतीय वेदान्ताने वेगळा अर्थ दिलेला असला तरी 


स महात्म्याचे निवासस्थान आहे हे त्यांच्या अनेक 
र व (५ 


क पु नेते. तेव्हा ही कल्पना 
त्यांन पी काब्यावरू्न उचललेली दिसते. त्यांनी 


केशवसुतांची देवकल्पना 


प्रासादासारवा करतात. तसा देऊळ राब्दाचा वापर 
ते करीत नाहीत. दुःख हलके करण्याचे ते एक 
विश्रांतिस्थान . ते मानतात. भोळ्याभाबड्या लोकां" 
प्रमाणेच स्वतःही त्याकडे प्रा थनालय म्हणून पाहतात, 
पवित्र समजतात. त्यामुळेच ते जसे चार भिंतीत त्याना 
पूज्य आहे तसे उघड्या माळावरही निसर्गाच्या सान्नि- 
घ्यात ते त्यांना दिसते. निसर्गसुंदर विद्याल भक्तिस्थळाचे 
वर्णनही केशवसुतांनी तितक्याच भत्र्यपणे केले आहे. 
त्याचे दिव्य दर्शन कवीच्याच शब्दात पुढील प्रमाणे 
घडते 
वर्रने सुंदर मंदिरे न त्या ठायी, 
- परी साधी झोपडी तिथे पाही । 
मंदिरातुनि नांदते रोगराई, 
- झोपड्यातुनि रोग तो कुठुनि राही ॥ १॥ 
उंच नाहित देवळे.मुळी तेथे, 
- परी डोंगर आहेत मोठमोठे । 
देवळी त्या देवास बळे आणा, 
- परी राही तो सृष्टिमधे राणा ।॥॥२॥ 
स्तोत्र ओढे थांबल्यावीण गाती, 
सूर वारे आपुला नित्य देती; । 
वुक्षपण तो हालुनी डुछताहे 
- अशा भक्तीच्या स्थळी देव आहे ॥३॥ 


-या वर्णनावरून मंदिर आणि देऊळ यातील 
केशवसुतांचा अभिप्राय लक्षात घेता त्यांनी मंदिरातील 
अस्वच्छता आणि संकुचित वृत्ती आणि देवळातील 
निरागसपणा आणि उदात्त भांविकता निभेयतेने 
जनतेसमोर ठेवली आहेत. किंब्रहुना मूर्तीच्या पायापाशी 
लोळण घेणारी सगुण भक्ती व निरांकार निसगेपूजा 
यातीळ भद उघड करून आपल्या मनाचा कल्ही त्यानी 
व्यक्त केला आहे. 


निसगेदेवाच्या सान्निध्यात ज्यांना राहावयाला जागा 
आहे, खपावयाला शेतीवाडी आहे, त्यांचे जीवन 
निरोगी आणि स्वावलंत्री होते. त्यांच्या त्या अमृत- 
जीवन्पपुढे स्वगसुख उणे वाटते. त्यांना त्यांचे खेडे 
त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवणारे विशाळ जग वाटते. 
त्यांच्या चित्तात चितेला घर करता येत नाही की 
नीचापुढे नमून राहण्याची पाळी त्यांच्यांवर येत नाही, 
ते वृत्तीने स्वतंत्र आणि मनाने उदार असतात, त्यांना 


पुस्तकी ज्ञान कमी असेल पण व्यवहार शिक्षणाने ते 

दरिद्री नसतात, ही इ. स. १८८७ साली लिहिलेल्या 

एक खेडे ? कवितेची दिंडीपताका आहे. “ ईश्वराचा 

ग्रेथ' या इंग्रजी वरून अनुबादिलेल्या कवितेत ते . 
म्हणतात, जगरूप ग्रंथ वाचून गोळा केळला अनुभव 

“कडेला पृष्ठकाचिया ? म्हणजे पुस्तकाबाहेरच खरोखरी 

आहे, असे ध्वनित केळे आहे. हा जगाबाहेस्चा 

आधिभोतिक अनुभव निसगोपासनेत जपा येईल तसा 

चार भिंतीच्या आवारात- मंदिरात- कसा मिळेल ? 


केशवसुतांच्या काव्यात येणारे देव, देवी, देवता, 
प्रभ, ईंध्रर असले शाब्द वापरून वापरून गुळगुळीत 
झालेले आहेत. त्यांच्या अर्थात ते फारसा, फरक करीत 
नाहोत. पण जेव्हा प्रतिमास्वरूपाने त्यांचा निंदैरा 
करतात तेव्हा त्यांच्या वेगवेगळ्या. मूती जाणवतात. 
त्यांचा कृष्ण दह्यांडीकडे धावणारा आहे, मदन- 
मदनिका द्रतखेळात रमतात, लक्ष्मी वैकुंठात राहते, 
माहेरपणाला रत्नाकराच्या घरी येते, आणि सागरात 
विहार करते. त्यांचे हे पौराणिक देव आणि देवी 
पुराणातल्या कथाप्रमाणच असुरात्ररोवर झगडणारे 
भांडणारे आहेत. ते जसे माणसाकडून सेवा घ्यायला 
तयार आहेत तसे माणसाची देवडी राखायला तयार 
आहेत. याशिवाय स्वातंत्र्येदेव आणि देवी, पालक 
देव आणि देवी, पयोदेब व पयोदेवी अशी कितीतरी 
विदेशी देवांची जोडपी आपल्याला केशवसुतांच्या 
कवितेमधे भेटतात. “ आराधुनी . विपिन देवत मी 
तिथ्‌नी । त्याची प्रसादवचने मनुजांस आणी. ' असे 
: सुष्टी आणि कवी ? मध्ये ते सांगतात तर * ईश्वराचा 
ग्रंथ) लावताना अपरसष्टीनिर्माता शब्दसृष्टीचा ईश्वर 
जो “ मोठा कबी ? तोच इंश्वर असा विचार सांगताना 
ते कवीलाच ईश्वर पदवीस चढवितात, पण ही 
काही केशवसुतांची खरीखुरी देवकल्पना नाही. त्यांनी 
मनीसुख्री घोळविळेला देव यापेक्षा वेगळा आहे. तो 
प्रथम इंग्रजी वाड्याच्या अध्ययनाने परिचित झालेला 
आणि पुढे अनुभवाने पाहिलेला चालता बोलता देव 
आहे. तो अंधाऱ्या देवघरात राहणारा नाही तर 
माणसाच्या खांद्याला खांदा मिडवून त्याच्याच 
बरोबरीने कडुगोड जीवन जगणारा आहे. तो सवेसंग- 
परित्यागी नसून सुखदुःखाचा अनुभव घेणारा आहे. 


१९. 


"करखगघर चिज, 


य्‌ड 
204०. [-9) 


नवभारत 


भारतीय तेहतीस कोटी देवांच्या भरीला इंग्रजी 
कवितेच्या आधाराने आणि  प्रसंगाप्रसंगाने जरी अनेक 
देव त्यांनी मराठी कव्तित आणून सोडले असले तरी 
इंग्रजी कवितांचे भाषांतर करताना मात्र हे सजन- 
कोशल्य त्यांच्या फारसे उपयोगी पडलेळे दिसत. नाही. 
त्यांनी डब्ल्यू . डूमंडच्या एका कवितेचा अनुवाद 
* जायाचे जग का असेच १ ? या शीषेकाखाली केला 
आहे. त्यातील ' इंश्रर' 07०५106106 करता. 
थकून जाईल, पण पहिल्या *छोकातीळ * देवानो, 
आणि शेवटच्या उपजातीमधील ' देवा ? हे शब्द मूळ 
इंग्रजीतील 770765 810076 आणि * ए९8- 
एभा ? यांचे अन्वर्थक भाषांतर वाटतं नाही. तथापि 
या कवितेच्या शेवटी मूळामधीलळ '* चांगल्याप्रमाणे 
बाइंटालाही . त्याचा वसंतकाळ असतो ? या कंल्पने- 
छेंबजी “साधु अन्‌ असाधु यांचे समप्रक्षी युग 
आणं ! ? अक्षी देवाजवळ प्राथना केली आहे. त्यांवरून 
त्यांचे आवडते स्वगेसमक्षतचे स्वप्न त्यांच्या दृष्टी पुढे 
तरळत असावे निदान या सुमारास त्यांचा याविषयीचा 
विचार चाळू असावा, असे वाटते. एरस्बरी ते असे 
भाषांतर करते ना. * 

केशवसुत स्वतःला सरस्वतीचे लाडके पुत्र म्हणवतात. 
पण ही सरस्वती म्हणजे जिचे वर्णन भारतीय साधु- 
संतांनी बत्रह्मकुमारी, वीणावादिनी, चतुभुंजवाग्देवता 
असे केळेळे आहे ती शारदा नव्हे. ही दुःख 
घालवणारी, वसुमतीळा स्वगींयता आणणारी आणि 
जिच्यावाचून साऱ्या दाक्तोंचे अडून राहते अशी 
भगवती सरस्वती आहे. लोकिक भाषेत सांगायचे 
तर तिला ज्ञान म्हणावे लागेल, * विद्या प्ररास्ती ? मधील 
ही श्यारदा “ शब्दांनो मागुते या! ' या. कवितेत 
वेगळी वाटते. तिथे “ तिचे वाहन तेजाचे पंख हलबीत 
जाणारी शब्दपंक्ती आहे. आपली विकसित हिंरवी 
मनःसृष्टी पाहून तिने त्या देवीचा देव्हारा माझ्या 
हृदयात ठेवून दिला. मग मी आनंदाने त्या शब्द- 
शारदेला सुमने वाहिली. गायनात रंगून गेलो, 
साहजिकच माझे जगाकडे दुलंक्ष झाले, स्वाभाविकपणे 
ते नाहक संतापळे नि त्याने शाप दिला, त्यामुळे 
गाणारे शब्द दूरदेशी उडून ग्रेळे पण देव्हारा मात्र 
तसा राहिला. संपादन केळेळे विचार पडून राहिले, 
त्याचा उपयोग करता येईना म्हणून हे वार्देबी, श्यारदे, 


त्या शब्दांना पुनः माघारी आण, त्याच्या विना माझे 
भजन पूजन अडून राहिले आहे. शब्दांनो तुम्ही 
मागुते या ! माझ्या मानसाला नवा बहर. येऊ द्या ! ” 
शब्दांचे शापाने मारण्याचे आणि वराने तारण्यांचे पुण्य 
प्रतापी सामर्थ्य मिळवण्यासाठी जरा निजधामाला 
जाऊन येण्याची कल्पना “ वातचंक्रा 'मधेही 
केशवसुतानी मांडून शब्दशारदेस आवाहन केलेले 
भाहे, वस्तुधर्मी जगाचा उपयोग करायला आपले शब्द- 
सरव्स्व कमी पडते हौ जाणीव. त्याना आहे. आपलें 
भोतिकवादी विचार मांडण्याला शब्द थिटे पडतात 
अशी तक्रार ते करतात त्यामुळेच कदाचित्‌ “ अम्हा 
आ्नाम्ट बालकास काव्यदेवतेचिया : जीव निर्जीवातलाही 
नेमिले पहावया ? अशी केकियत त्याना द्यावी. लागली 
असावी. 
असल्या उल्ठेखात दडलेली देवकल्पना सापेक्ष आहे. 
ती उपयुक्ततावादाकडे झुकत चालल्यासारखी वाटते. 
* पुष्पाप्र ? या गीतात डोकावणारा हा उपयुक्ततावाद 
भारतीय देवकल्पनेला मानवणारा नाही. . परमेश्वराने 
तुला पृथ्वीवर पाठविले आहे ते श्रम करण्यासाठी आहे. 
तर आपले मधुर माधबीकुंन विस्तृत करण्याचे काम 
अस मधेच सोडू नकोस. तुझे काम कामकऱ्याच्या सुख- 
इःखाशी आणि श्रमाशी निगडित आहे, इंश्रर आन- 
दाने तुझ्या श्रमाचे चीज करील. अशा प्रकारचा उप- 
देश त्यानी दुसऱ्याही एका कवितेत केलेला तो 
यी आढळतो, 
_' _वुक्ततावाद नि नीतिबाद, असला प्रयत्न 
आणि नियतिवाद प्रसंगाप्रसंगाने व. 
ने त्यान 
विला असला तरी प्रमु 


आणते, देव कायतत्पर 
सल्या आ 1 0 
असल्यामुळे तो ' उठा, कार्य करा ! ? असा दिवस- 


मुखाने संदेश देतो आणि माणसाला घराजोहर काढतो 
तर रातराणी प्रेमाची बरसात करत नि घर जवळ करते 
तात्प१ काय की दिवसाला देव मानले तर राब्रील्य 


२७ 


स््यपुडण 
अ क. 1) 


स्स; 


"कडगधरनिचजसजा! 


स्वत अ करतना 
-चफबणशम सरळ 
च गप्पा 


केशवसुतांची देवकल्पना 


देवांगना म्हणावे छागते. म्हणजे दिवेस आणि रात्र ही 
प्रकृतिपुरुषाची रूपे आहेत. आणि काळ हा अधैनारी 
नटेश्वर आहे. असा हा दोघातीळ मनोहर समन्वय 
आहे. 
केशवसुतांचे वांचन व॑ त्याचे परिणाम 

अश्शा अनेक 'अदूभुतरम्य कल्पनांवरून केशवसुतांनी 
हैमकोषापलीकडे इंग्रजी कविता वाचली नव्हती हे 
म्हणणे पटत नाही. त्यांनी सारस कवि वाचले असावेत, 
इतकेच नाही तर त्याच्याकाळी ताजे असलेल्या सोदय- 
वादी वाड्ययाचा अभ्यास त्यांनी चांगल्या प्रकारे 
केलेला असावा. रिनेसान्स' ग्रंथाचे बारकाइने अध्ययन 
केले असावे आणि. फ्रेंच. क्रांतीत परिणत झालेल्या 
वैचारिक साहित्यांचे परिशीलन केळे असावे असे 
वाटल्यावाचून राहात नाही. सांदर्यवादी तत्त्वज्ञानाचा 
आदि पुरस्कर्ता रुसो आणि स्वगनरकाची इमारत 
रचणारा डांटे यांच्या काव्यग्रेथांशीही त्यांचा अल्पस्वल्प 
परिचय असावा. किंब्रहुना केशवसुतांचे स्वगेसमक्षतेचे 
स्वप्तसुद्धा या वाड्याच्या मननाचे फळ असावे की 
काय अशी देकाही कधी कधी येऊन जाते. त्यांची 
भोगवादी विचारसरणी पण या दृष्टीला दुजोरा देण्या- 
सारखी आहे. 

प्रारंभी म्हणजे सृष्टीच्या उत्पत्तीपूवी नुसता केवल- 
शब्द होता असे खिस्ती मत आहे. तेचच भारतीय 
दृष्टिकोणातून केशवसुतांनी “ प्रतिभा ' या कवितेत 
कसे' मांडले आहे ते पाहण्यासारखे आहे. प्रतिभा 
ही देवांची जननी आहे. प्रतिभेची अद्‌भुत शक्ती 
अंगी संचरली तर देवांचे सत्व आणि दैत्याचे बळ 
अंगी. येते. त्यामुळे विराट पुरुषाशी सायुज्य होते. 
पिंडब्रह्माण्ड लपत 'होऊन अकार घुमू लागतो. त्यातून 
भविष्यवांद स्फुरतो, क्रांतिकारित्व प्रगटते आणि 
ब्रह्मसृष्टी निर्माण होते. या वणेनात पूर्ण नास्तिक बुद्धी 
नसली तरी आस्तिकबुद्धी म्हणजे देवत्वाची जाणीव 
हमखास आहेच असेही सांगता येत नाही. एका 
हाताने घडवलेली मूर्ती दुसर्‍या हाताने मोडून काढल्या- 
सारखी दिसते. आणि न कळत या सार्‍या घडामोडीचे 
कर्तृत्व माणसाकडे येते. एकीकडे ' देवदानवा नरे 
निर्मिळे ' असा डांगोरा पिटीत ते माणसाचे सखरयंभूपण 
प्रस्थापित करू पाहतात तर दुसरीकडे आपण देवपुत्र 
असल्याचे सांगून आपला देवाशी साक्षात्संबंध जोडून 


२१ 


देतांत. नव्हे, यापेक्षाही पुढ जाऊन “ते आम्हीच शरण्य, 
मंगल तुम्हा ज्या पासुनी लाभते. ? असे स्वतःच देव- 
पण घेतात. जग उलथून देण्याच्या भाषेसमोर्च 
ते स्वगसमक्षतेचा आदर्वा निर्माण करतात. जुनी 
पारंपरिक कविता मृत्युळोकाला नरक सहश मानते, 
मानवी सृष्टी तकलादू, माया समजते; परंतु केशव- 
सुतांच्या काव्यातील वसुंधरा कधी स्वर्गात जाते तर 
कधी स्वर्गच तिच्याकडे येतो. त्यांचा सोद प्रेमाचा 
आहे. त्यामुळे मानवाला आणि प्थ्वीला सुरलोकताम्य 
आले आहे. ती त्याना कधीच अमंगल वाटत नाहीत. 
म्हणूनच त्यांच्या काव्यातील हा स्वच्छंदवाद, हा 
सौंद्यवाद मराठीत अपूवे असा आहे. 
देवकल्पनेचा अधिक विचार 

णून बुजून किंवा अजाणता केशवसुतांनी मान- 
बाला देवपण बहाल केळे आहे म्हणूनच देवाचा झाडा 
घ्यायला ते मागेपुढे पहात नाहीत. “ मजूरावर उपास- 
मारीची पाळी? या कबनात ते देवाला निडरपणे 
विचारू दाकतात “अरे, तू सर्वाना समदृष्टीने पहाणारा 
आहेस असे साधुसंत नावांजतात पण माझ्या पृवजांनी 
ज्यांचे वाड उभविळे ते माझे बन्घू त्या मंदिरात 
नाचरंग करतात. आणि मी त्यांचाच भाऊबंद असू- 
नही मला भुकेने मरण्याची पाळी येते ती का? 
माझा त्या श्रीमंत बांधवाशी हेवा नाही पण तू असा 
दुजाभाव का दाखवतोस ? ही आनंदी पाखरे आपल्या 
पिलांना चारा घेऊन जाताना दिसतात; पण मी माइया 
लाडक्याच्या मुखात दोन घास घालायला कुठून 
आणायचे याच चिंतेने जळतो. स्वतः दिवसभर कष्ट 
उपसून मरायळा तयार असतानाही मळा कोरभर 
भाकरी मिळायचीही मारामार पडते ती का ? देवा, 
त्यापेक्षा मळा जन्मतःच मरण आले असते तर किती 
किती चांगले झाले असते ! ” अश्यी देवाविरुद्ध तळ- 
मळीची पोटतिडीक आहे. जुन्या संतकवींनी कधी कधी 
देवाची हजेरी घेतलेली वाचतो तिचाच हा नबा प्रकार 
आहे. तिचे स्वरूप आणि आशय .येथे वैयक्तिक 
नसून सामाजिक आहे. ते कालोचितही आहे. इंग्रजी 
सत्तेला विरोध करण्यासाठी “ कामकऱ्यांनो एक व्हा? 
असे सांगण्यापेक्षा ' देवाने तुला उटणी दिली ती 
ऐदीपणे पलंगावर लोळण्यासाठी नव्हे तर झगडण्यासाठी 
होत हे सांगताना ते डगमगत नाहीत. देवाविरुद्ध 


नवभारत 


हाकाटी करता करता पुकारलेला हा समाजवाद त्यांच्या 
काव्यात देवकल्पनेचाच एक भाग वाटतो. ते निरीश्वर- 
वादी मुळीच नाहीत. 

एकदा माणसे ही देवाची लेकरे आहेत असे मान्य 
केल्यावर माणसे ही देवच आहेत हे ओघानेच येते ! 
आणि मग देव आणि मानव यातील भेद आपोआपच 
दूर होतो, देवे आणि माणूस याप्रकारे समपातळीवर 
येताच केशवसुतांनी देवाचा कसलाही मुलाहिजा ठेवला 
नाही, देव माणसापेक्षा श्रेष्ठ तर नाहीच नाही पण 
त्याना आलेले मोठेपण मनुष्यावस्च अवलंबून आहे. 
वस्तुतः ते प्राकृत जनापेक्षाही हीन आहेत. ते 
आळशी भाहेत. त्याची घरेदारे, स्वगे वा अन्य 
बसाहती लोकांनीच तयार केलेल्या आहेत, 'स्फूर्ती' या 
कवितेमघे तर केशवसुत देवाविरुद्ध बंडाचा झंडा घेऊन 
खडे आहेत. ते देवाना खडसावून सांगतात “ आज- 
पर्यंत वेदकाळच्या कडषिमुनींनी उकळून तयार केंढेळा 
सोमरस पिऊन तुम्ही मस्त राहिलात तेवढे पुरे झाले, 
आता आम्हाला तहान लागलेली आहे; आम्हाला तो 
पिऊ द्या ! आम्हालाही त्याची थोडी झिंग अनुभवू ग्रा ! 
तुमच्या त्या स्वर्गातली संपदा, ती उडुरतने आता या 
गरीब घरेला आपल्या अंगाखांद्यावर चढवू द्या. या 
कामी जर काही आडकाठी झाली तर याद राखा. 
आम्ही तुमची हरकत मोडून काढू. देव आणि दानव 
दोन्ही मानवानेच निर्माण केळे आहेत हे आता 
लोकाना पक्के समजळे आहे. पण आणर्खाही आम्ही 
या मताचा प्रचार करू, आणि तुमच्याशी झगडा करू, 
त्यात रतिमरही माघार घेणार नाही. जिकतेतिकडे 
बंड माजवून धामधूम उडवून देऊ, तुम्ही आजवर 
चालवलेल्या जुळुमाचे तुकडे तुकडे करून टाकू. ” या 
प्रमाणे देवांभरोजर सामना करायला कंत्रर बांधल्यावर 
मग कशाची आहे दयामाया ? समाजाच्या रंगणात 
देबाना फरपटल्यावर * पायपोस त्या हाणा संप्रति | - देव 
कशाचे ? अश्र जे पिती ? असे म्हणत केशवसुत त्यांची 
छी: थू करतात, देवाची अशी धिंड काढूनही त्यांचे 
समाधान होत नाही. त्याही पुढे जाऊन ते म्हणतात 
माणसाचे उन्नतीचे साधन जे मन तेही मारून टाकू 
पाहणारे हे देवदेवेंद्र, असुराहूनही महाभयंकर आहेत, 
केशवसुतांच्या अत्यंत तडफेच्या तेजस्वी कवनात 
€ तुतारी ' अग्रेसर आहे. तिचे त्यांनी अनेकदा 


संस्करण केलेले आहे, सध्याच्या परिष्करणापूर्वीच्या 
पहिल्या लेखनातील काही. ओळी वर उद्ध॒त केल्या 
आहेतच. त्यांच्याच पुढीळ कडव्यात आपला वरील 
विचार ते अधिक सुस्पष्ट करतात, 
“ रुधिरा दानव, अभ्रुळा सुर. 
- पिती. रक्त हे देहामधुनी 
बाहे, अश्न॒ पण मेंदूवुनी 
_ श्रेष्ठ अश्र ते शोगिताहुनी 
_ असुराहुनि हे देवचि असुर ! 
देवांची या प्रकारे पूजा बांधून सुद्धा ते देवाचे 
अस्तित्व मानणारेच आहेत. त्यांची देवाविषयी एक 


निष्ठा आहे, म्हणूनच ' देवांच्या मदतीस चला तर 
असा आपला अंतिम सछा बांधवांना देतात. माणसा- 


नेच माणसाला हीनदीन केले हे त्यांना कळते आणि 
नाणसातूनच देव निर्माण होऊ शकतो यावरही यांची 
भ्रद्धा आहे, त्यामुळे “तुझे नाम मुखी-व्यान तुझे डोळा' 
अशी देवनिष्ठा त्यांनी व्यक्त केळी तर ते त्यांच्या 
वृत्तीला धरूनच आहे, | 
केशवसुतताच्या कवितांचे हस्तलिखित व 


काही आठवणी 

मठुष्याच्या ठायी काही अइइ्य शक्ती असू शकते, 
तिच्या जोरावर तो अद्भुत चमत्कार करू दाकतो 
आणि मंत्रप्रभावाने यंत्राचे सामर्थ्य हाणून पाडतो असले 
डवळेपण अंगी आणणारे तत्त्वशान कथन करण्यासाठी 
केशवसुतांनी आवळी कविता राबविलेली नाही. हे 
अथ आवजून घ्यानात घेण्यासारखे आहे, माणसाची 
शक्ती मंत्रात नसून मनगटात आहे हे जाणून तिचेच 
परीनी केळे आहे, “ नियमन 


आवाहून त्यांनी नान 
मनुजासाठी मानव-नसे नियमनासाठी, जाणा,? असे ते 
र 


म्हणतात, त्यातील 


प धमरक्षक ( छयाष्ठां०्ण8 
उत तसाच हा  नबा शिपाई आहे. 
ग करण्यापूर्वी कशी होती हे जरा 
क्ष्लि तर माझ्या म्हणण्याचा आशय 

प्रारंभापासून अंतापर्यंतचे 

तत्त्वज्ञानाचे आहे. पण 
हेरा सामाजिक घाटाचा आहे. 
भेग निर्माण करायचे होते, जो 


मा 


च डळ एड एड. 
जळो येर -डी 
य 
टळडटण तथदचन 


केशवसुतांची देवकल्पना 


नवा मन आणायचा होता त्याचा “ नवा! शिपाई 
हा प्रतिनिधी आहे. माझ्या कामामधे मला कोणी 
अडथळा करू रकेळ असे मळा कोणी दिसत नाही. 
माझ्या स्वच्छंद्पणाळा कोण पायजंद घाळू दाकतो तेच 
मला : पाहायचे आहे! असे हा नव्या दमाचा शूर 
शिपाई प्रथमच ठणकावून सांगतो. तो ब्राह्मण नाही. 
हिंदू नाही की कोणा धमेपंथाचाही नाही. त्यामुळे 
अवघ्या विश्वाचा साकल्याचा प्रदेश त्याच्या संचाराला 
मोकळा आहे. त्याला कुंपण घालणे, बंधन पडणे अगदी 
पसंत नाही. तशी मर्यादा घालणे म्हणजे साकल्याचा 
प्रदेश संकुचित करण्यासारवे आहे. असे जे कोणी 
करणारे.असतील ते पातकी होत. “पतित? हा संस्करणा- 
नंतर योजिलेला शब्द योग्य असला तरी केशवसुतांची 
काव्यस्चनाकाळी काय भूमिका होती याचा त्याने 
नीट. बोध .होत नाही. पण मूळ हस्तलिखितामधे 
“: बाडगे ? हा शब्द खोडून त्या जागी * पतित ? 
आला आहे हे कळताच केशावसुतांचा धार्मिक 'अमि- 
निवेश किती उफाळून आलेला होता याची कल्पना 
येते. असा'च प्रकार “ पूजितसे मी कबवणाला १ -- तर 
मी पूजी अपुल्याला ? या संस्कारित आदायघन 
ओळीच्या ऐवजी “ देवही नाही माझ्या वरता, मी 
पूजी अपुल्याळा ? अशी ओळ हस्तलिखितात आहे, 
त्यावरून स्पष्ट दिसतो.' देवही नाही माझ्या वरता' 
म्हणजे माझा चक्रचालक: मीच आहे. “ उद्धेरदात्मना 
आत्मानम्‌ २ या तत्त्वाला अनुसरून ते. म्हणतात की 
* अपुल्यामध्ये विश्व पाहुनी पूजी मी विश्वाला ! ? 
असा त्यांच्या नव्या दिपायाचा उद्‌धोष आहे. तो 
आचरणात आणण्यापूर्वी त्यांनी काही: साधना केली 
आहे. स्वतःचे मनोमंथन करून अनुभवामृत पैदा 
केळे आहे. त्यांना अहंस्फूर्तीचे जे स्फुलिंग दिसले 
क्षणात नाहीसे होणारे जे दिव्याभास घडले त्यांची 
टिपणे त्यांच्या काव्यात जागोजाग करून ठेवलेली 
आढळतात. या संत्ंघांत त्यांचे फेजपूर येथील विद्यार्थी 
डॉ. भी. गु. चिक्केरूरु जळगांव यांनी दिलेली * केशव- 
सुत विषयक आठवण ? येथे उद्धृत करण्यासारखी 
आहे. 

एकदा वर्गात शिकवीत असताना पश्चिमेच्या 
खिडकीतून उन्हाचा कवडसा वर्गात पडला होता. 
त्यातून चमकणारे असंख्य धूलिकण दिसत होते. केशव- 


२३ 


अनुक्रमणिका 


सुतांनी मला विचारले, त्यावेळी ते स्वतःशीच काही 
पुटपुटत असावेत असे वाटते. ते म्हणाळे ' हे काय? ' 
मी म्हटले ' हे ऊन्ह आहे सर ! ? केशवसुतांनी पुनः 
विचारले, “ यात तुला काय काय दिसते १? मी म्हणजे 
“अणू ! ' त्यावर ते म्हणाले, “ या प्रत्येक अणूपरमाणूत 
एक जग आहे. या दर जगात एक हिंदुस्थान आहे 
व त्यात एक फेजपूर आहे. त्यात तूही एक आहेस 
वब मीही एक आहे! ” 

हे अद्‌भुत हृद्य कवीने दिवसाढवळ्या जागेपणी 
पाहिलेले आहे. या विराट दर्शनाचा त्यांच्या मनावर 
फार खोल गहिरा परिणाम झालेला आहे. त्यांचे या 
हृदयावर सतत चिंतन घडत होते. “ प्रौढत्वी निज 


शेश्यवास र जपणाऱ्या या असामान्य गुरुजींनी हाच 


प्रयोग पुनः एकदा धारवाडच्या शाळेत केला होता. 
ज्ञानेश्वरीचे गाढ व्यासंगी श्री. द. व्यं. केतकर हें 
धारवाड येथे त्यांचे विद्याथी होते. ते कविप्रकृतीचे 
होते. त्यांच्यावर असा'च प्रयोग झाला होता. त्यावेळी 
केशवसुत आणि केतकर यांच्यामध्ये झालेली प्रश्नोत्तरे 
याच प्रकारची होती असे ते सांगत. वर्गात हा प्रकार 
घडल्यानंतर शाळा सुटून मुळे घरी गेली. तरी केशवसुत 
त्या विश्वख्प ददोनात गुंग होऊन शाळेच्या लांब 
ओसरीवर फेऱ्या मारीत होते. खाली मान घालून 
मननात चूर होते. एवढ्यात त्यांचे स्नेही व सहकारी 
शिक्षक श्री. पालेकर त्यांना नेहमीप्रमाणे फिरायला 
घेऊन जाण्यासाठी आले, त्यानी शाळेच्या फाटकातूनच 
हांका मारल्या. पण हू नाही की चू नाही. त्यांची ती 
दातपावली चालूच होती. त्यांनी पुनः हाकारळे. पण 
जाग आली नाही. केशवसुतांचा स्वभावधमे त्यांना 
माहीत होता, ते आल्या पावली तसेच माघारी फिरले. 
आणि मग सावकाशीने त्यांनी या झाल्या प्रसंगाची 
आठवण दुसऱ्या दिवशी केशवबसुतांना दिली. तेव्हा 


केशवसुतांनी त्यांना घडलेल्या विराट्द्शनाची आणि 


शाळेत घडलेल्या प्रसंगाची साद्यंत हकीगत निवेदन 
कळी, आणि आपण लिहिलेल्या त्या अप्रतीम कवितेची 
भूमिका सांगून ती कविता त्यांना आपल्या घरी नेऊन 
वा'चून दाखविली, ती कविता म्हणजेच त्यांच्या प्रतिभेचे 
यंशोगीत ठरलेले “ हरपले श्रय ' होय. या कवितेवर 
परिष्करण करून त्यांनी थोडा फेरफार केला असेही ते 
सांगत श्री. पालेकर हे मूळचे बेळगावचे. 


"करळगघर स्ती चिज? 
"रब्डटच 


मराठीचा विकास 


नवभारतं 


बेळगावच्या सरदास हायस्कूलमध्ये वर्ग होऊन आले. 
त्यांनी ही स्मृती येथे आपल्या अन्य समव्यवसायिकांना 
अनेकवार सांगितली होती. 
घारवाडात्‌ जन्म पावलेल्या या काव्याची साक्ष त्या 
कवितेच्या तिसऱ्या कडव्यात आहे. तेव्हा हा विषय 
त्यांच्या डोक्यात निदान दोन वर्षें तरी घोळत होता, 
हे स्पष्ट आहे. त्यांच्या अहंस्फूतींच्या केंद्रामोवतीचे हे 
जडाचे तेजस्वी वल्य लक्षात घेतले म्हणजे ते मोति- 
कातून अध्यात्माकडे कसे सरकळे ! भोतेक जगातच 
आपल्याला कसा साक्षात्कार घडला ? हे सांगण्याचा 
प्रामाणिक प्रयत्न या कवितेतही दिसतो, त्या दृष्टीने या 
कवितेची टीप देखील बोलकी आहे. प्रवर बुद्धिवादाळा 
या मौतिकसृष्टीत खरे सौंदर्य आढळून येत नाही. 
सौंदर्याची कुसे त्याला खुपतात. त्याला दिसते त्यापेक्षाही 
अलौकिक असे काही हवे असते. त्याची ज्ञेप पुढची 
पुढची असते. प्राप्ताच्या पलीकडचे मिळवण्याचा 
मानवाचा हक आहे. आणि आभासात्मक का होईना 
त्याने ते अनेकदा पाहिळेळे असल्यामुळे ते हस्तगत 
करण्याकरता तो आत्माहुती देण्यास सदैव तत्पर असतो, 
नचिकेत्याप्रमाण ते श्रय संपादन करण्याची त्त्याची 
पदयात्रा अहर्निश चाळू असते. एवढाच या कवितेचा 
विषय आहे. ' हरपले श्रय' मधे जो सौंदर्यवाद 
आहे, जी गूढाद्भुतता आहे तिचा प्रत्यय कवितेच्या 
बाचकांना देणे एवढेच कवीचे काम आहे. 
बतुळाकृती 
ही कविता सन १९०५ मध्ये पूर्ण हातावेगळी 
झाली आहे. आणि केशवसुतांच्या जीवनाचे बतुळही 
या कवितेपाशीच पूरण झाळेळे आहे. घाटावरून 
घाटाखाली ते कोकणात उतरले. म्हणजे त्यांच्या जीवन- 
गतीचा ओघ कोकणाकडून कोकणाकडेच गेला, हा 
गतीचा. योगायोग बाजूला ठेवला तरी ज्या तेजःशळा- 
केतून या कवितेचा जन्म झाला, त्याच दीपशिखेवर हा 
काव्यपतंग फडफटडून फडफडून ज्योतीला प्रदक्षिणा 
घालीत घालीत आपले पंख होरपळून धेत आहे, एवढे 
जाणवल्यास्रेरीज राहात नाही. “ शून्य म्हणू जे मागे 
पुढें- त्यातुनि दीप्ती दृष्टि पडे- मधला उजेड तिमिरी 
दुंडे, निजधामाहुनि आलो गडे ! तर क्रणे फेड. चल 
सुखे स्वघामाकडे ! जिवलगे, ” ही पूर्वाचीच अनुभूती 
त्यानी पुनः एकदा वाचकांना सादर केली आहे. 


विजनाची ओढ का ? 

उदात्त बुद्धीला संसारात राम नाही म्हणजे संसार 
असार आहे, असली संकुचित कल्पना ते करीत नाहीत 
तर त्याच्या ऊजस्वल प्रजेला संसारातील सौंदर्य हे सरे 
सौंदर्य नव्हे. तिला ज्या. प्रकारचे अलौकिक सोंदरय 
दिसते ते मिळवणे आपला हक्क आहे. परंतु ते प्राप्त 
होत नाही. त्या “ दुंवाचे थेंब नुसते दुरूनच पाहावे 
लागतात, याची त्यांना टोचणी लागून राहिलेली आहे. 
ती वेदना, ती व्यथा हा या कवितेचा विषय आहे. 
प्रत्यक्षामधून परोक्षाकडे जाणारे त्यांचे मन कद्यासाठी 
तरी घडपडत आहे. त्याच्या दर्वांनासाठी ते वेडे 
होऊन “ माझे मज लाभेळ कमे १२ हा एकच ध्यास 
त्यांनी घेतला आहे. जनमर्यादा घरून तेः अमर्याद 
हाती लागणार नाही याची त्यांना जाणीव आहे; 
आपली वृत्ती निसर्गात रमणारी आहे. त्याच्य़ा सानि- 
घ्यात त्यांना त्या श्रेयाची साक्ष पटते म्हणून जिथ त्याचे 
दर्शन स्वच्छंद घेता येते अद्या विजनाकडेच ते घाव- 
तात. सृष्टीमध्ये जे काही रम्य आहे तीच शक्ती त्याचे 
कारण आहे असे “ काव्य कोणाचे ! मध्ये ते लिहितात. 
हाच अनुभव त्यांनी ' फुलपाखरू ' मध्येही कथन 
केला आहे. तिथे जे त्यांना दिसत होते त्याचे शब्दांकन 
केळे तर जनलोक अवाक्‌ होईल हे त्यांना कळत होते, 
दिसत होते तरी देखील तो खुणेचा शब्द, आपल्य़ा 
साधनेचे ते श्रय त्यांनी लोकांसाठी सांगून . टाकले 
आहे. ते निवेदन फुलाच्या भाषेत नाही की भंगाच्या 
गूढगुंजनी सुरात नाही. अगदी रोजच्या . हृदयाच्या 
आधारांने लौकिक भाषेतच प्रतिपादळे आहे, तो नवा 
शब्द, ते दिव्य दर्शन त्यांच्या त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे खरो- 
खरीच तेव्हाच्या जाणत्यांनाही कळले नाही, मग इतराची 
कथा £ हा नवा शब्द जग बदळून टाकील इतके सामर्थ्य 
त्यात आहे, म्हणून तू तो नीट संमजून उमजून घे. 
त्याचा आहय आकलन कलन घे. असा एक विचार 
त्यांनी * विद्यार्थ्याप्रत ? मध्ये प्रगट केला आहे. ज्याची 
आठवण येथे येते तो महान मंत्र ' झपूर्झा गडे झपूर्झा ? 
हा होय. गयी: 

प्रसिद्ध भावगीतकार तांजे एवढे कविप्रकृतीचे ना, 
पण त्यांना या दाब्दाचे मोळ समजले नाही. त्यांनी 
* गटधुंम्‌ गडे गटधुम्‌ ? या शब्दानी ह्यांची ट्गिल 
केर्याचा खुळा प्रयत्न केला. प्रसिद्ध का्दभरीकार 


२४ 


केशवसुतांची देवकल्पना 


हरिभाऊ आपटे हे तर केद्रावसुतांचे स्नेही, नवमत 
जाणून घेऊन जवळ करणारे पण त्यांच्याकडे ती कविता 
प्रसिद्धीला जाताच त्यांनी तसे स्पष्टच सांगून . टाकले, 
त्यासंबंधी सांगताना श्री. दकर का. गर्गे * केशवसुत 
विषयक टिपणात ? नोंदून ठेवतात ते असे- “झपूर्झा ' 
हे काव्य करमणूकमध्ये हरणं खेद ते मावळले. या 
नावाखाली प्रसिद्ध झाळे ब सबंध काव्यात * झपूर्झा 
गडे झपूर्झा ' हे पालुपद अजिब्रात गाळले. आहे. या 
विषयी हरिभाऊ आपटे यांनी माझ्याजवळ खुलासा 
केला तो हे. काव्य मजकडे जेव्हा आले तेव्हा “झपूर्झा ? 
हे प्रकरण काय आहे याचेच मला कोडे पडले म्हणून 
रा. दामळे याजकडे विशेष काही विचारपूस न करतां 
“ झपूर्झा गडे झपूर्झा ? हे शब्द गाळून सदरहू काव्य 
छापून टाकले. हीच माहिती के, प्रि. वासुदेव बळवंत 
पटवधन यांनी मला सांगितली होती. ” ( रत्नाकर 
जाने. १९३१ ) अश्याच तऱ्हेची एक तक्रार केशव- 
सुतांच्या दुसऱ्या एका शाब्दाबाभत काव्यरसिक साहित्या- 
चाय तात्यासाहेब केळकरांनी केलेली आहे, ' टिपू फुले 
टिपू? या कवितेतील “ झिपू ? शब्दाचे स्वारस्य 
कळत नसल्याची ती तक्रार आहे. * झिम्‌ झिम? 
शब्दातील साचळ पाण्याची आहे हे सवयीने 
आपल्याला आता कळते. त्याच प्रमाणे फुलांची 
अविरत होणारी नीरब पखरण हा भाव त्या * झिपू ! 
शब्दावरून समजण्यास, हरकत येऊ नये, बकुळ, 
पारिजात, अश्या फुलांचा सडा पडत राहण्याच्या 
क्रियेचा वाचक असा तो शाब्द केदावसुतानी “ झिम्‌ 
झिम्‌ * दाब्दावरूनच बनवला असला पाहिज. असे 
नवे शब्द बनविण हा केशवसुती सोंदर्यवादाचा एक 
विक्षण आहे. असल्या साध्यासुध्या शब्दाची दुर्बोधता 
जर जाणकारांना इतकी भासते तंर. मग त्या विराटं- 
दहीनाचे सर्वस्व घेऊन येणारा संजीवक * झपूर्झा ? 
सारखा शब्द सामान्य वाचकांनी कशाचा बोधक 
म्हणून स्वीकारावा £ एक शांब्द उमजून घ्यायला जर 
ही,अडचण तर. त्या भव्यदिव्याच साकल्याने केलेले 
वपीन समजणारा रसिक केशवसुतांखरीज अन्य कोणी 
आढळणे:- दुरापास्तच झाळे असते आणि मग तो 
त्यांचा, “झपूर्झा ? त्यांच्या बरोबरच स्मरणातून 
गेला असता. आणि असे काही न कळणारे लिहिणारा 
तो कवी विक्षिप्त वेडापीरच ठरला असता, त्याचे 


न. भा. ४ 


लिहिणे एक वेडगाणे झाले असते. पण सुदेवाने 
आता तो “ झपूर्झा ? त्यांच्या त्या दिव्य अवस्थेचा 
द्योतक म्हणून निदान मराठी साहित्यात मान्यता 
पावला आहे. आणि एक प्रकारे त्या कबीचे चिरंतन 
स्मारक बनून राहिला आहे. 


झपूझी आणि हरपले श्रेय मध्ये 
देवकल्पनेची बैठक कळ्रते 


सकलांची मती कुंठित करणारा हा एक शब्द ज्या 
बुद्धीला सुचला, दिसला नि ऐकू आला त्या प्रज्ञन 
भारतीय तत्त्वज्ञानाचे त्याच्या सांकेतिक चाकोरीतून 
विमोचन केले आहे. जुने मोडकळीला आलेले राब्दांचे 
बुरूज ढासळून पडळे नसले तरी एक नवा मागे चाठू 
झाला. काही काळ वाटलेली दुबौधता नाहीशी झाली, 
तो दिव्य शब्दच आता एका नव्या. अवस्थेचे प्रतीक 
म्हणून सर्वमान्य झाला. ही रूढ परंपरेला झुगारून 
देणारी खतंत्रवरत्ती, ही सौंदर्यवादी कल्पना महाकवी 
केशवसुतांच्या कवितेचे खास लक्षण आहे. सांकेतिक- 
तेतून सोडवणूक करणारा हा नवा शब्द केशवसुतांना 
कसा सुचला असेल याचा विचार त्यांच्या टीकाकारांनी 
केळा पण त्याचे नावीन्य क्यात आहे ते . मात्र फारसे 
कोणी विशद केळे नाही. त्यानी स्वतःच ते निर्दिष्ट केलेल 
आहे. ते पाहण्यासाठी * हरपले श्रेय ? आणि “झपूर्झा' 
या दोन कवितांचा सलगपणे विचार. करावा लागेल. 
त्या दोन कविता वेगळ्य़ा नसून एकाच नाण्याच्या त्या 
दोन बाजू आहेत. एकाच. विचारोधाचे ते. दोन तीर 


. आहेत. किंवा जुन्या परिभाषेत. सांगायचे. तर दोन 


डोळ्यांची ती एक दृष्टी आहे, दोन कानाचे ते एकच 
श्रवण आहे. दोन नासिकारंभ्रांचे एकच श्वसन आहे. 
इतकी त्या दोन कवनांची, एकरूपता आहे. जिथे 
“ झपूर्झा ? तिथे ' हरपले श्रेय ' आहे आणि “ हरपले 
श्रेय आहे तिथे झपूर्झा ? आहे. 

हरपले श्रेय शोधण्याच्या नादात ज्योतीभवती 
पाखडणारा पतंग निराश नव्हताच, त्याला हतारा 
निराश होता येणेच शक्‍य नव्हते. त्याचे तपाचरण 
अखेड चालू होते. एके दिवशी कवीची चिद्धन चपला 
नाचत नाचत कुठे तरी निघाली. त्याची बुद्धिवादी 
प्रज्ञा जागी झाली, तिला थोड्या अंतरावर काही 
आक्वती अंधुक अंधुक दिसू लागल्या, त्या काहीतरी 


२५ 


नवभारत 


गात असल्याचे ध्वनीही त्याच्या कानावर येऊ लागले, 
त्याच्या अंतःप्रेरणेचा रोमन्‌ रोम त्या गीतदरशनाने 
पुलकित झाला. त्या नादाची. शब्दाकृती होती 'झपूर्झा?; 
पणः तो शब्द नबीन होता, ते हय नवीन होते. आणि 
त्याचे सौंदर्यही नबीन होते. त्या नवद्दानाच्या *्वनीत 
खूप अथ आहे हे त्याला कळले. ' व्यर्थी अधिकचि 
अथ असे? हा अनुभव त्याला आला. हे दिव्य दर्शन 
स्वभावधर्माप्रमाणे किंवा त्या विश्वात्मक दिव्याचा 
नुसता भास दाखवून नाहीसे होईल म्हणून तो बेभान- 
पणे ओरडत सुटला. पण तो कुगाला हाका मांरतो, का 
बोलावतो हे कुणालाच कळण्यासारखे नव्हते. लोक 
आश्चर्याने पाहतच राहिले, पण स्वतःला झालेले भान 
लोकापर्यंत पोचल्याखेरीज त्याला अर्थ नाही. मोल 
नाही. ते नवदर्शन लोकांना समजावून सांगणे हे बुद्धि- 
वादाचे कामच आहे. पण ते मानवाला सांगायचे 
कसे १ आपल्या मनातला भाव, आपली तळमळ आणि 
व्यथा पूणपणे व्यक्त करील असा शब्द देववाणीत 
नव्हता. मग त्या ध्यानाचे वर्णन कसे करायचे ? या 
अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी त्यांना 'ऐकू आला 
तसांच शाब्द त्यानी वापरला. तो शब्द नवा नि त्याचा 
स्वानुभवाचा सुगंधही नवा होता. ' त्या अर्थाचे बोल 
कसें १ - झपूर्झा गडे झपूर्झा ! ? असे त्यानी सांगून 
टाकले, त्यांने देवापाशी जञ मागितले ते त्याला मिळाले. 
त्याने ज्याच्यासाठी तपाचरण केले होते ते त्याच्या 
पदरी पडले, आपल्या हाती मृण्मय असता देवाने 
हिरण्मय देऊन आपल्याला *चकवळे, आपला सोदा 
चुकला, या कवीला पश्चात्ताप झाला, कारण देवाने 
दिले ते केवळ अणुपरमाणुप्रमाण आहे- होते, अख्छा 
किरण नव्हता, अखिल तेजाचा तो मूटकेंद्र नव्हता. 
म्हणून ते “ हरपले श्रेय ? संपूर्णतया मिळवण्यासाठी तो 
हाकारीत आहे. कवीने ही अनुभूती लोकभाषेत 
सांगण्याचा प्रयत्न प्रथमच केला, आपल्याला जे दिसळे 
त्याचे शब्दचित्र प्रामाणिकपणे रेखाटले आहे. केशव- 
सुतांना दिसलेला हा शब्द नवा अथ घेऊन अवतरलेला 
आहे. 

परस्परविरुद्ध दिशेने वस्तुची ओढ करणाऱ्या शक्ती 
त्या वस्तूला स्थिरपद देतात हे शास्त्रीय सत्य सुबुद्धांना 
पटवून देता येते, अडाण्याला त्याच्या डोळ्यासमोर 
कृती करून दाखविता येते. त्या आधारांवर दोन 


समतेजाचे किरण एका विशिष्ट अंतरबिंदूवर अंधार 
निर्माण करतात हे अद्‌भुत वाटणारे सत्य जाणते समजू 
हशकतात, मानसशास्त्रातमुद्धा अशी स्थिती असणे 
अदाक्य नाही हे मग ओळखू येते. कंटकाची बोच 
खुपणार नाही तश्ी साक्षात्‌ कोमलतेळाही मखमालीची 
लव खुपेळ अशी मनोवस्था तो अंतश्चक्षूपुढे आणू 
शकतो. अंधारही नाही नि प्रकाशही नाही अशा 
बुद्धिगम्य स्थितीला काय म्हणायचे असे जर त्याला 
कोणी विचारले तर तो आता ' झपूर्झा ' हा एकच 
नवा शाब्द सांगून मोकळा होईल, माहेरी अजाण 
असलेली कुमारिका संसाराचा लटका खेळ खेळते 
आणि जाणतेपणी सासरी-सत:च्या घरी-असून देखील 
ती संसारात रमत नाही. तिला चुकल्या चुकल्यासारखे 
वाटते. ती बावरते. तेव्हाचे ते अज्ञानात उपभोगलेले 
सुख आणि आता जाणतेपणी भोगत असलेले सुख ही 
एक नाहीत. त्यातील स्वच्छंदता, उन्माद आणि आनद 
यात नाहीत म्हणून तो झपूर्झा आणि हे हरपले भ्रय 
पुनः कसे मिळवावे या विचाराने ती गोंधळून जाते. पण 
दोन्ही ठिकाणची अनुभूती एकच आहे. फरक इतकाच 
की ' झपूर्झा ? अखंड प्रकाश झोतासारखी असून 
* हरपले श्रेय ' म्हणजे त्या तेज्ञाच्या विशिष्ट अंतर- 
बिंदूवरील अंधार आहे. त्यामुळे'च टीकाकारांनी त्या 
कवितेबर लादठेली निराशा मान्य होण्यासारत्री नाही. 
त्यानी ऐकलेल्या ध्वनीचे दर्शन किंवा त्यांनी पाहिळेळा 
अज्ञातामधळा मूत घ्वनी चिरतरुण, अक्षय आनंदी 
असल्यावर निराश होण्याचे कारणच काय ? ' किरण 
झरोक्यातुनी पडे-अणूसवे त्यातून उडे-परोक्षविषयी 
मन माझे-विसरूनिया अबघी काज * दिसलेला नाद 
आणि ऐकू आलेला प्रक्राश जर त्याना प्रत्यक्षातून 
परोक्षाकडे सहज नेतो, आणि तेजाकडून तेजाकडे 
जातीना निराद्ओची सावली पडत नाही हे काय सांगा- 
यला हवे £ मग ' हरपले श्रेय ! हे निराश्यागीत कशा- 
साठी म्हणायच १ “ फसलेला प्रयत्न. हा विजयस्तंभच 
आहे ? या अर्थाच्या इंग्रजी म्हणीतील खारस्य म्हणजे 
काय निराशाच समजायची ? आणि केशवसुतांचां 
पमरन तर तसा तसा फपलेलासुद्धा नांही. जे काही 
दिसले, ऐकले तेच इच्छेप्रमाणे हवे तेव्हा हवे त्याला 
कते अनुभवता येई याच्यासाठीच सारी धडपड आहे 

मग या धडपडोला निराशा म्हणायचें की काय याचा 


२६ 


अ क एं प 
-ऐञअर्यञाआअञा 
"कखगघर च्च, 


पदविका रतना” 
गळवे 


केशवसुतांची देबकल्पना 


विचार ज्याचा त्याने आपल्या कुवतीप्रमाणे करावा. 
: म्हातारी ' बरोबर विहार करताना, ' पुष्पाप्रत 
हितगुज करताना, अहेस्फूर्तींचे छंदफंद करताना सत्र 
त्यांच्या मनाची एकच असोक्ली त्या दिव्य दर्शानाभवती 
पिंगा घालत असलेली दिसते. 


केशवसुतांच्या देवकल्पनेची ही बुद्धिवादी बैठक 
आणखीही एका दृष्टीने पाहता येण्यासारख्री आहे. 
: हरपले श्रेय ) मध्ये ' त्रिखंड हिंडुनि धुंडितसे-न 
परि हरपले ते गवसे ? अश्या अत्यंत लवचिक सर्चनेचे 
घ्रुवपद ठेवले आहे. त्याची आशयघनता चिंतनीय 
आहे, ' नाही पण हखले ते सापडले ' असा त्याचा 
अथे घ्या की पूर्वी ते हरवले नव्हते, पण आता ते 
गवसले ' अथे घ्या, अथवा ' जे एकदा दृष्टीआड 
झाले ते आता दिसत नाही ! असे त्याचे स्पष्टीकरण 
करा की “ जे खटपट करूनही हाताशी येत नाही 
तेच हरवले ? म्हणा किंवा * हे हरवले नि ते गंवसले 
असा प्रकारच नाही ? असा भाव घ्या अगर ' तुझे 
आहे तुजपाशी परि जागा चुकलासी ? या सुवचना- 
प्रमाणे त्या शाब्दपक्तीचा ध्बनी ध्या. काहीही 
अर्थ घेतला तरी त्याच ज्योतीभोवती तुमच्या 
विचाराचा पतंग भिरभिरत राहील, त्याच सुंमनावर 
तुमचा मनोभ्गग गुंजारत राहील, त्याच शब्दशारदेला 
तुमच्या प्रदक्षिणा होत राहतील. हाच अनुभव त्रिखड 
हिंडुनि धुंडितसे ? या शेब्दडिंडिमातही दुमदुमत आहे. 
त्यावरून कवीची बुद्धी गंजली आहे, प्रज्ञा हरपली 
आहे, किंवा काहीतरी विस्मृतीच्या तमिखेत गडप 
झाले आहे म्हणून कवी निरादा झाला आहे असे 
वाटत नाही. सवे बाजूंनी वस्तूचे निरीक्षण करता यावे, 
ती दिव्यता म्हणजे नक्की काय आहे हे न समजल्या- 
मुळेच त्यांच्या प्रतिभेने € न परि हरपळे ते गवसे ? 
अशी सैल रचना केली आहे. ती प्रतिमा आत्महिताचा 
स्वार्थी विचार न करता विश्वसंसाराच्या परार्थाचा 
करतें म्हणूनच तिला उदात्त बुद्धी म्हणायचे. त्याना 
यांची (साक्ष जनमर्यादेत दिसत नाही. तर त्यांना 
अरयाची साक्ष विजनातच पटत. वनात कोठलीही 
कोणतीही पाखरे येवोत आणि फळे खाऊन जावोत, 
त्याना बंधन नाही. कुणीही यावे नि जलप्राशनाने शांत 


व्हावे. 


ते समाधान .गावात राहून मिळणार नाही. हाच 
विचार जरा वेगळ्य़ा शब्दात “ झपूर्झा' मध्येही आहे. 
“ नांगरल्याविण भुई बरी असे कितितरी; पण 
शेतकरी सनदी तेथे कोण वदा १ - हजारांतुनी एकादा? 
असे अधोरेखन केळे आहे. आपल्याला जे भासते, 
दिसते 'पण वर्णन करून सांगता' येत नाही या 
बद्दलची आपली उणींव - खंत - या कवितेत आहे. 
ही वेदना म्हणजे निराशा नसून कवीची आंतरिक 
तळमळ आहे. यामुळेच ते चिदघलळचपलेचे बोट घरून 
मागे क्रमग करू शकतात. आणि त्यांची उदात्तवद्धी 
मूर्तीपेक्षा सत्वाचे सोंदर्यच अनभवू शकते. मानंवानेच 
जर देवांना आणि दानवांना निर्माण कॅल आहे तर 
त्याला स्वतःलाच का देव बनता येवू नये ! अवश्य 
येईल. पण त्यासाठी प्रयत्न हवेत. हेच त्याचे 'उत्तेजना'चे 
दोन शब्द ? आहेत. या पाश्वेभमीवर ' मीं न करिन 
का तेवि तधी- माझे मज लाभेल तधी ? या उद्गारात 
निराशा आहे असे कोण म्हणेल १ 

केशवसुतांची देवकल्पना स्थूलातून सूक्ष्माकडे आणि 
पुढे सूक््माच्याही पेटपार जाऊन ती केवळ बुद्धिंगम्यच 
बनत गेली. त्याबरोबर त्यांच्या कवितेचा आकार 
व घाट्ही बदलत गेला याचे उदाहरण वर आलेच 
आहे. आणखीही ' एक नमुना पाहा : ' मूर्ती 
फोडा धावा, - घावा. फोडा मूर्ती । आतील 
संपत्ती फस्त करा ॥ ” अशी सुरवात “ मूर्तिमंजन 
या कवितेची आहे. साधे सोपे शब्द आणि रोख 
ठोक वृत्ती. त्यात कोणाची भीडमुरवत नाही. 
सामाजिक मृर्तिपूजेवर हछा चढवून ती समाजातून 
उखडून टाकावयांची आहे. त्यामुळे समाजात होणारी 
उलथापालथ ओळीतील शब्दाची उलटापालट करून 
तंतोतंत व्यक्त केली आहे. त्यामुळे भावनेची तीन्नता 
आणि कामाची तातडी याचा अनिवार वेग वाढून तो 
आवाज उठवतो आणि त्यांची तळमळ. बोलकी होते. 
त्यात नुसता विध्वंसच प्रतिपादन केला आहे असे नाही 
तर मूतींच्या आतील संपत्तीच्या लटणाऱ्याचा इतिहास 
उभा केला आहे आणि त्या विध्वंसकाविरुद्ध चीड 
निर्माण करून ठेवली आहे. तर दुसऱ्या दृष्टीने मूर्तींच्या 
आतील संपत्ती म्हणजे देव सत्त्व व्यक्त करण्यासाठी 
लूटमार करा असा इषारा देऊन टाकला आहे. म्हणून 
या कवितेच्या शवटी- 


२७ 


नवभारत 


“ मूती फोडोनिया - देऊ .' जोडोनिया - परी 


विकूनिया - टाकू न, त्या! 


विकूनी . टाकिती - तेचि हरामखोर - तेचि खर 
चोर - आम्ही .नव्हो. ” अशा कठीण धघोंड्यांची 
हाणाहाण करून समाजाला दिलासाही दिला आहे. 
आत्मविश्वास आणि देवाच्या अस्तित््वाविषयीची ठाम 
बुद्धी यांचा त्या छोट्या छोट्या वाक्यात आणि द्विमा- 
नक शब्दात प्रत्यय येतो. मूतो. फोडणाऱ्या हरामखोर 
अवलादीशी चार हात करून विजय संपादन करणाऱ्या 
मराठ्यांचा अभिमान त्यात प्रतिब्रिबित होतो तर 
मूतिभंजनानंतर उरणारी भम्ममूतींसुद्धा पूजनीयच 
आहे. त्यातील देवसत्त्व लोपत नाही. ही उदात्तबुद्धी 
माणसाला धीर देते. आणि सगुण साकारंतेतील 
फोलपणा न कळत त्यांच्या गळी उतरतो. मग झरोक्यात 
अणुविश्व पाहू शकणारी प्रज्ञा परमाणूचाही आधार 
न घेता खवतःच्याच मनःसृष्टीवर विसंबून राहू शकते; 
व्यक्तिस्वातंत्र्याप्रमाणे आकार निराकार मानू लागते, 
निराळ्य़ा शब्दात सांगायचे तर त्या बुद्धीचे सांक्रेतिकते- 
पासून बंधमोचन होते. क्रांतीच्या भाब्रेत बोलायचे तर 
ती स्वतंत्र होते. 


“ आम्ही कोण ' या सुनीतामध्ये ' फोळे पाखडिता 
तुम्ही, निवडतो ते सत्त्व आम्ही निके ! अशी अहं- 
काराची एक तिरीप आहे. ज्यात सजनशक्ती आहे 
अश्शी वस्तूत्रीज-एवढाच त्यात अथ आहे असे नाही, 
तर त्याच्या मागील ओळीचा संदभ लक्षात घेतला तर 
कवीचा हस्तस्प्श होताच त्या वस्तूला ज्यामुळे सोंदर्य 
प्रास होते ते रामण्यक म्हणजे सोंदर्यततत्व एवढा अथ 
त्यात दिसतो. म्हणजे सत्त्वामधे वस्तूपडीकडील दिव्यत्व 
असा ध्वनी त्यातून निघतो. त्याचप्रमाण कबीने ' काही 
स्वकूतवचने ? दिली आहेत त्यात ' जेथे धम तेथ 
नीती-तेथे देवाची वसती ? आणि त्यापुढेच  सत्त्वपूर्ण 
ज्याची व्रत्ती-त्याची देवते जगती ? अशी दोन म्हण 
वजा वचने आहेत. त्यांचा परस्पर मेळ घातला तर 
सच्छील वृत्ती आणि देवत्त्व यांचे साहूचय स्पष्ट होते. 
भगवद्रीतेमधील शेवटच्या फलश्रुतीपेक्षा यातील आराय 
मुळीच वेगळा नाही. मग * स्फूर्तीचा सोमरस 
प्याल्यावर केशवसुत ' सत्त्वाचा उदयो5स्तु करा ? असे 
आवाहन करतात ते कशासाठी ? त्या ' सत्त्व ' शब्दात 


देवच्वाची जाण आहें हे निश्चित. पण सद्ररतनी 'माणते 
ही देवाचा अवतार होत अशी समजूत सर्वच समाजात 
आढळते. तशी केशवमुतांचीही असून ती य्यांच्या 
अनेक कवितात दिसते हे आपण पाहिलेच आहे. 
साधुव्रत्ती म्हणजे देवाचे वसतिस्थान या अर्थाने 
सत्त्वाचा उपय्रोग येथे नाही. तर याच्या मागील 
कडव्याकडे पाहिले तर ' देव दानवा नरे निर्मिळे * या 
तत्वाचा प्रत्सय आणून देण्यासाठी थेडगोळा झालेल्या 
जगाला ढवळून घुसळून काढण्यासाठी आपल्या 
सामर्थ्याचा उदो उदो करा किंवा ' हतो बा प्राप्यसि 
स्वर्ग जित्त्वा वा मोक्षसें महीम्‌ ! या न्यायाने “ मारा 
किवा लढत मरा * पण देवाचा जयजयकार करा असेच 
त्यांना सांगावयाचे असले पाहिजे. आणि साऱ्या 
कवितेचा जोम पाहाता ते खरे असण्याच्या संभव नाही 
असेही नाही. नराचा नारायण बनण्याच्या विकास- 
क्रमात बुद्धिसत्व (1१80101181 8588611060 ) किंवा 
वायवी सत्व (॥8])0प1'०ए8 ॥)॥३५॥]१) ही 
एक अपरिहार्य पायरी आहे असा विचार येथे केशव- 
सुतांना अभिप्रेत नाही. 'प्रतिभा? कवितेत तर त्यानी 
'देवसत्त्व' असा जोड शब्दच वापरलेला आहे, त्यावरून 


ते दोन शब्द एका्थक नाहीत एवढे स्पष्ट होण्यास 
प्रत्यवाय नसावा. 


“ देत्याचे अल, देवसत्त्वही तसे अंगी चढे त्या क्षणीं 
सावुज्यस्व विराट पूरष अहा ! देतो स्वये लोकरी 
र्‍या ओळीतील त्या शब्दाचा अर्थ देवाचे बळ * 
एवढाच आहे की रवींद्रनाथ म्हणतात त्याप्रमाणे 
प डा०8]]7 लश156त & शॉक्च][ए 88ए9- 
ह्भ्त हा भाव त्यामध्ये आहे. कसेही असले तरी 
त्यामुळ केशवसुतांच्या रम्यादूभुततेमधीळ देवकल्पना 
लोप पावत नाही, त्या सॉंदर्यवादी कल्पनेचे प्रतीक म्ह्णू- 

नच त्याच्या स्वर्गक्षमतेचे स्वप्न आकार घेऊ लागते. 


., केशवसुतांच्या बुद्धिवादी कल्पनेतून उद्भवलेला हा 
सद्यवाद ' जड हृदयी जग जड * या नात्याने 
जडवादी आहे असे समजण्याचे कारण नाही. जग 
मिथ्या आहे ह्या शांकरमताहून तो वेगळे मत मांडतो 
एवढाच त्याचा अर्थ आहे. ' नरेच केला हीन किती 
नर ही रुखरुख, ही व्यथा त्यांना निपटून काढाव- 
याची आहे. तसे संतमहंताच्या कलिप्रभावातील भयही 


श्ट 


प्रिय आय... 


-ऐओरञग| "४-:00:::33 पञ 
"करखगघर चज 


केशवसुतांची देवकल्पना 


त्यांना निवाराबयाचे आहे. परंपरेचे आणि रूढीचे 
दास्य पण झुगारून द्यावयाचे, त्यामुळेच त्यानी नराला 
हाताशी धरून त्यालाच स्वर्गाचे साम्राज्य बहाल करून 
टाकले आहे. या दृष्टीने त्यांच्या पुढील कविता-टीपा 
सलगपणे वाचण्यासारख्या आहेत. त्यावरून त्यांच्या 

या विचाराचा गद्य लेघच तयार होतो. 
कवितेवरील टीपांचे सार : 
“रूढी राज्य करीत आहे. तिच्या जुलमी अमला- 
खाली लोक ' नाडळे जात आहेत, तरी ते सृष्टीच्या 
नियमांस अनुंसरण्यास नाखष असून 'शास्त्राद्रूढि- 
बेलीयसी' असली वेडगळ मते अलंघनीय मानीत आहेत. 
लोक ज्याला कलि म्हणून भिंतात, तो त्यांच्या जऱ्या- 
करता रूढीचा पाडाव करण्यासाठी झपाट्याने ग्रंथप्रसार 
करीत आहि, तेव्हा लोकस्च रूढीअक्का राम म्हणतील; 
आंणि सृष्टीला लोक भजूं लागतील, असा रंग दिसत 
आहे. ” -- “ रूढी-सृष्टि-कलि ? ” 
“  ... सवे जग आपल्या आहार निद्रादि 
ठरीव व्यवसायांत निमम असता ती (कल्पकता देवी) 
एकान्तात बसून भारत रामायणासारखी काव्ये लिहिते, 
शाकुंतल हॅम्लेट यासारखी नाटके लिहित, गुरूत्वा- 
कर्षेणासारखे गहन शास्त्रीय सिद्धान्त सुचविते, आणि 
एडिसनच्या ध्वनि लेखका ( ग्रामोफोन ) सारखी यंत्रे 
तयार करते. तेणे करून नवीन आयुष्यक्रम प्रथ्वीवर 
सुरू होतो आणि स्वगे पएथ्बीला जवळ होतो ” 
* - कल्पकता ! 


“ कवि, चित्रकार आणि तानसेन यांस जी 
अलौकिक स्वप्ने, ज्या दिव्याकृुती आणि जे गंधर्वालाप 
भासमान होतात, - अहाहा, त्यापैकी किती थोडे 
मात्र त्यास आपल्या करामतीत गोवून ठेवता . येतात 
बरे ! ,.. ... ”-' क्षणात नाहीसे होणारे दिव्याभास? 


“ आपल्यास जे काही नाही असे वाटते, त्यातूनच 
महात्मे जगाच्या कल्याणाच्या चिजा बाहेर काढतात 
टँ - झपूर्झा, 


“ उदात्त बुद्धीला संसारात राम नाही. अलौकिक 
असे जे काही तिला पाहिज असंत, ते तिच्या हक्काचे 
असून देखील त्याच्या प्राप्ती करता तिला झुरत पंडावें 
लागत नाही काय १ ” - “ हरपले श्रेंय ? 


केशवसुतांच्या देवकल्पनेचा त्यानीच घेतलेला हा 
आढावा म्हणज त्यांचा आत्मठेखच आहे. कालानु- 
क्रम विचार आणि विकास या दृष्टीने सुद्धा तो सुसंगत 
आहे. तो सुसूत्रपणे लावून वाचला तर रसिक टीका- 
काराळा नवीन सांगण्यासारखे काही उरतच नाही; 
परंतु समारोपादाखल त्यांच्याच कवितेतून 'स्फुटविचार' 
उद्‌धृत करून हा लांबलेला लेख पुरा करतो. 


“ विश्वाचा विस्तार केवढा ? 

ज्याच्या त्याच्या डोक्या एवढा, ” 
“० सृष्टिकेंद्र तो कवण्याठायी ? 

ज्याच्या त्याच्या आहे हृदयी. ”? 


---*०*२०२>>>> 


महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 


किं, २ रुण्ये 


२१. नसत्र्व्व्च्क्च्स्त्स्ल्स्पस््स्त्क्त्क्््त्क्च्क््य्त्स्च्क्त्क््च्स्च्क्च्क्सस्च्स्च्क्व्चक्स््चव्स्च्च््यक््च् 


प्राज्ञुपाठशाळामंडळ, वाई ( सातारा ) 


| 
| ठेखक-चा, अ, दाभोलकर 
व 


२९ 


श्री. भा. पं. बहिरट 


जमंन तत्त्वज्ञ फिख्ट 


कॅटने पाश्‍चात्य तत्त्वविचारात आपल्या समीक्षा- 
पद्धतीने मोठी क्रांती केली. ज्ञेय विचारात हात 
घालणेपूर्वी मानवी ज्ञानाची शक्‍ती व कक्षा अगोदर 
ठरविली पाहिजे हे सूत्र धरून त्याने ज्ञानचिकित्सा 
आरंभिली . त्या पद्धतीस अनुसरून त्याने विवेक- 
बुद्धी, नेतिकवुद्धी व सोौंदयंबृद्धीची समीक्षा केली. 
त्यावरून काढलेल्या निष्कर्षात मानवीवुद्धीस आकलन 
होणारी द्‌श्यसृष्टी व त्यापलिकडची अंतिम पण 
अज्ञेय वस्तू असे द्वेत निर्माण झाले. न॑तिकंबुद्धीच्या 
फरीक्षणावरून अंतिम वस्तू ही विदववासाहे आहे पण 
विवेकबुद्धीच्या द्वारा विचाराहं होऊ शकत नाही 
असे त्याने प्रतिपादन केले. त्यामुळे दृश्य व अदृव्य 
सृष्टीत विरोध निर्माण झाला. कॅटनंतरच्या विचार- 
वंतांनी हा विरोध दुर करण्याचा प्रयत्त केला. 
कॅटच्या विचारानेच त्यांना स्फूर्ती मिळाली. फिख्ट, 
शिलिंग व हेगेल ही त्रयी म्हणजे कॅटच्या विचार- 
सरणीचा आपापल्या परीने विकास करण्याचा यत्न 
करणारी मंडळी होत. तिघामध्ये पहिला प्रयत्न 
फिस्टने केला. 


चरित्र | 

जॉन फिख्टचा जन्म जमंनीतील रॅमेनू या लहानश्या 
खेड्यात १९ मे १७६२ ला झाला. त्याचा बाप एक 
गरीब शेतकरी व विणकर होता. त्याची आई एका 
कारागिराची मुलगी असून स्वभावाने करारी व 
स्वाभिमानी होती. तोच गुण, फिण्टेत उतरला. 
फिख्टेंची स्मरणशक्‍ती कौतुकास्पद होती. बालपणी 
रविवारी धर्मोपदेशकाचे प्रवचन ऐंकल्यावर तो ते 
पाठ म्हणून दाखवी ! एकदा शेजारचा एक श्रीमंत 
जमीनदार रविवारच्या कार्यक्रमास उशीरा आला., 
प्रवचन संपून गेले होते. प्रवचनात काय सांगितले 
होते ते छोट्या फिख्टने इत्थंभूत सांगितले. जमीन- 
दारास कौतुक वाटून त्याने फिस्टच्या शिक्षणांचा 
खर्च स्वतः करावयाचे ठरविले. १७८० ते ८४ सालात 


> 


(९ 


फिश्टने जेना, लिपझिक व विटेनवर्ग येथे महा- 
विद्यालयीन शिक्षण घेतले. मध्यंतरी जमीनदार 
वारल्यामुळे आथिक अडचणी उद्भूवल्या. त्यासाठी 
खाजगी . शिकवण्या कराव्या लागल्या. १७८८ त 
त्यास झूरिचमध्ये ट॒यूटरची जागा मिळाली. तेथे 
असतानाच जोना रेन या सुस्वभावी स्त्रीशी त्याची 
ओळख झाली: व पुढे तिच्याशी विवाह झाळा. पुढे 
जोना. ही अखेरपर्यंत फिर्टच्या स्वभावाशी समरस 
होऊन बऱ्यावाईट दिवसात एकनिष्ठ राहिली. झरिचत- 
मधील वास्तव्यातच. आपल्या विचाराने व शब्दाने 
समकालीनावर परिणाम घडवून आणण्याची महत्त्वा- 
कांक्षा त्याचे मनात उद्भूवली व त्याने काही योजनाही 
आखली. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच त्यांच्या 

शिक्षणाची गरज आहे हे ओळखून दर आठवड्याला 
त्यान पालकांसाठी व्याख्याने देण्याचे सुरू केले. 
१७९० त काही विद्यार्थ्यांनी कॅटच्या नवीन समीक्षक 
तत्त्वज्ञानाची. माहिती देण्याची विनंती केल्यावरून 
त्यान केटच्या ग्रंथांचा अभ्यास केला. त्या अभ्यासाचा 
फिल्टवर खोल परिणाम झाला. त्याच्या विचारात 


८1 होऊन त्यांच्या जीवनक्रमाची दिशाही आखली 
गळा. केटच्या नेतिक समीक्षेचा त्याच्या मनावर 
एवढा परिणाम झाला की “ नेतिक समीक्षा वाचल्या- 


पासून मी एका नवीन जगातच रहात आहे ” असे 


शल्या आहेत व हे पाहून 
ज्या युगामध्ये नीति- 


आली आहे 
तत्त्वज्ञान हे केवढे वरदान आहे, ते 
शाली व मानवतेबद्दळ अत्यादर नमी 


जमन तत्त्वज्ञ 


याची कल्पना करता यत नाही.” लौकरच वाँरसाकडे 
खाजगी शिकवणुकीसाठी जात असता वाटेत कोनिग्ज- 
वर्गला जाऊन कटला समक्ष भेटण्याची त्यास संधी 
मिळाली. कटला संतोषित' करण्यासाठी त्याने कॅटच्या 
सूचित केलेल्या धाभिक समीक्षेवर ग्रंथ लिहिला. 
कॅटने तो पसंत केला व ग्रंथ प्रकाशितही झाला. 
पण नजरचुकीने सदर ग्रंथावर फिख्टचे नाव व त्याने 
लिहिलेली प्रस्तावना दोन्हीही छापणेचे राहिले. हा 
ग्रंथ कॅटचाच आहे असे लोकांना वाटले. पुढे कॅटने 
स्वतःच ही चूक उघड केली. फिख्टला या एकंदर 
घटनेने चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली. त्याच्या पुढील 
लेखनकार्यास चांगली चालना मिळाली. 


१७९४ त त्याची नेमणूक जेना येथे प्राध्यापकाचे 
जागी झाली.. तेथे. असताना नेहमीच्या अध्यापना- 
खेरीज त्याने दर रविवारी विशवविद्यालयीन सर्वे 
विद्यार्थ्यांकरिता स्वतंत्र तास घेणे सुरू केले. यावेळी 
तो त्यांना नेतिक व्यवहारावर व्याख्याने देई. 
विद्याथिजीवनात शतकानुशतके चालू असणारा 
स्वच्छंदी अवखळपणाः पाहून त्यात सुधारणा व्हावी 
या तळमळीने त्याने हा उपक्रम सुरू केला होता. तेथील 
पाद्री लोकांना याचे वेषम्य वाटून त्यांनी फिख्टेस 
उपद्रव देण्यास सुरुवात केली. जेनामध्ये असतानाच 
फिस्टेने विज्ञानाच्या तात्त्विक भूमिकेवर व नीति- 
शास्त्रावर महत्त्वाचे ग्रंथ लिहिले. १७९५ पासून 
त्याने “ तत्त्वज्ञान पत्रिके ” चे संपादकत्व स्वीकारले. 
१७९८ त त्याचा मित्र फोरबगग याने त्याच्याकडे 
धर्मकल्पनेचा विकास या विषयावर एक प्रबंध 
'पाठविला. फिस्टेच्या दृष्टीने त्यात काही दोष आढळ- 
ल्याने तो प्रसिद्ध करताना त्याला स्वत:ची प्रस्ता- 
वना जोडन प्रसिद्ध केला. या प्रस्तावनेत त्याने आपले 
ईक्वरविषयक विचार मांडले होते. विश्वातील 
नैतिक व्यवस्था हाच ईश्वर होय. याखेरीज निराळा 
देव मानण्यांची गरज नाही. असे त्याने प्रतिपादन 
केल्यामळे त्याच्या विरुद्ध धर्ममातंडांनी नास्तिकतेचा 
गहजब उठविला सरकारी हुकूमान्वये लेखाच्या 
प्रतीही जप्त करण्यात आल्या. व स्वत:च्या तात्त्विक- 
भषमिकेचे समर्थन करूंन त्याने जेनाच्या प्राघ्यापक- 
पदावर पाणी सोडले व बलिनला प्रयाण केलें 
बर्लिन येथे फिल्टेस सहांनुभूतीचे वातावरण लाभले 


त्त्वज्ञ फिरू 


मित्रत्वाचे राज्यसरकार, बहुसंख्य श्रोतृवर्ग व इलेगेल, 
इलीलमाचरसारखे उत्साही स्नेही त्याला भेटले. 
त्याच्या तत्त्वज्ञानाचा अधिक विकास होण्याची 
संधी मिळून त्याने आपली तत्त्वे समजून सांगण्यास्तव 
सुबोध व लोकप्रिय ग्रंथरचनाही केली. या काळात 
त्याने तत्त्वज्ञानाच्या प्रांतातील कामगिरीबरोबरच 
राष्ट्रेसेवेचे कार्यही जोमाने केले. नेपोलियनने 
प्रशिया जिंकला होता व त्याच्या सैनिकांनी बालिनचा' 
ताबा घेतला होता. या कालात फिख्टने जमन नाग- 
रिकांना व्याख्याने देऊन त्यांचा राष्ट्राभिमान जागृत 
केला, व परकीयांविरुद्ध लढण्यास उद्युक्त .केले. 
१८१० त बालिन विद्यापीठांची स्थापना झाल्यावर 
तेथेच त्यास प्राध्यापक नेमण्यात आले. त्यावेळी 
जर्मनीत स्वातंत्र्ययुद्ध सुरू होते. व सैन्याबरोबर 
रणांगणावर त्यांचा उपदेशक म्हणून जाण्याची 
फिस्टेची. योजना होती. ती अमलात आली नाही- 
परंतु त्याची पत्नी जखमी सैनिकांच्या शुश्रूबा करीत 
असता दोषी सांसर्गिक तापाने आजारी पडली व 
तिच्या संसर्गाने फिस्टेही आजांरी पडला. व त्यातच 
जाने. २७ स. १८१४ रोजी त्याचा अंत झाला. 


विचारसरणी 

प््लेटोस ज्या अर्थाने सॉक्रेटीसचा अनुयायी म्हणता 
येईल. त्या अर्थाने फिख्टला कॅटचा अनुयायी म्हणता. 
येईल. कॅटच्या .चिकित्सात्मक तत्त्वसरणीतील काही 
विशिष्ट प्रश्‍न घेऊन त्याचा विकास करण्याऐवजी 
फिस्टने त्या चिकित्सेतील विचारांचा गाभा घेऊन 
तो आत्मसात केला. विवेकबृद्धीचा स्वतंत्र व्यापार 
ही खरी शक्‍ती व हाच खरा प्रश्‍न ही कल्पनां त्याने 
आपल्या विचारसरणीची मूलभूत कल्पना म्हणून 
स्वीकारली. त्याने उदात्त धैर्याने तिचे आधारे जगा- 
विंषयी नवीन दृष्टिकोन पुढे मांडला. सावधगिरीच्या 
मर्यादांनी आवृत्त असलेला कॅटचा अध्यात्मंवाद 
फिस्टमध्ये समर्थशाली जीवनाने . जागृत झालेला 
दिसतो. कोनिग्जबगेच्या थोर तंत्त्ववेत्याने आत्म- 
स्वातंत्र्य, आत्म्याचे स्थान आणि सामथ्ये याबद्दलचे 
विचार अत्यंत गंभीर शब्दात मांडले होते. फिख्टंमध्ये 
त्या गंभीर शब्दाचा कायापालट समर्थ व उत्सांहाने 
ओसंडलेल्या हेलीत झालेला दिसून येतो. आत्म्याच्या 
अगर चैतन्याच्या दृष्टीनेच जगाचे खरे स्वरूप व 


३१ 


त जळ 20:६2: 
"कखगघनचिघजच, 
यर विवी र! 
2303 


नवभारत 


नसर्गातील पदार्थच अस्तित्वात नसून त्या सर्व 
माझ्या जाणीवेच्याच रचना होत. रंग, रूप, नाद 
इत्यादी माझ्या संवेदनाच होत. त्यांच्यातील कार्य- 
कारणभाव या संवेदना व आकार या विषयी 
माझा विचार होय. याचे ज्ञान झाल्यावर पारतंत्र्याचे 
भय रहात नाही. पारतंत्र्याएरवजी तेथे इच्छा- 
स्वातंत्र्य दिसते. निसर्गनियमाचे अभेद्य राज्य हे 
जोपयंत निसगेसृष्टीस स्वतंत्र अस्तित्व आहे अज्ली 
कल्पना असते तोपर्यंतच टिकते. व आपण तिच्या 
साखळीचा फक्त परतंत्र दुवाच आहो ही भयदायक 
भावना रहाते. परंतु निसर्गाचे अस्तित्व माझ्यातच 
व माझ्यामुळे आहे हे स्पष्ट झाल्यावर हे भय नाहीसे 


होते. 


ही विचारसरणी म्हणजे कॅटच्या भाषेत मांडलेला 
ह्यमचा संवेदतावादच होय. यात भौतिक नियतिवाद 
नाहीसा झाला तरी शेवटी केवळ संवेदनाच उरतात 
व तेथे 'मी ! ही नाहीसा होतो. 


नेतिक अध्यात्मवादः- विचारविकासाच्या या 
तिसर्‍या अवस्थेस फिस्टने ' श्रद्धा ' म्हटले आहे. 
* श्रद्धा ' शब्दाच्या अर्थाचा उलगडा मागे केलाच 
आहे. श्रद्धेचा विचाराशी विरोध नाही तर मर्यादित 
ज्ञानाशी आहे. मर्यादित ज्ञान म्हणजे भौतिक व मान- 
सिक संवेदनांचे ज्ञान. इतर जीवात्म्याशी व त्यामुळे 
परमात्म्याशी असणार्‍या नैतिक संबंधामुळे होणारे 
स्वतःविषयीचे प्रत्यक्ष व निळ्चित ज्ञान म्हणजे 
श्रद्धा होय. 


वरील निष्कर्ष सदसद्विवेकवुद्धी व तिच्यात गृहीत 
धरल्या गेलेल्या गोष्टींच्या विश्लेषणातून निघतो. 
फिल्टेचा युक्तिवाद पुढीलप्रमाणे आहे. प्रत्येक मनु- 
ष्यास ऑपणास काही कततंव्य आहे या वस्तुस्थितीची 
जाणीव असते. त्याला आपण काय केले पाहिजे 
याबद्दल नेहमी . विचार करावा लागतो. “मला 
निश्‍चितपणे काही कर्तव्य म्हणून करावयाचे आहे 
व ही निश्चित कतंव्ये खरी आहेत ” याची त्यास 
जोणीव असते. अद्या तर्‍हेच्या कतंव्यबुद्धीचे अस्तित्व 
बाह्य दृश्य पदार्थात नसते. दृश्य सृष्टीतील घटना या 
एकामागून एक घडणाऱ्या निसगंनियमाच्या शृंखलेने 
बांधलेले दुवे होत. ते कतंव्यबुद्धीने बांधलेले नसतात, 


तेथे सर्वेच परतंत्र असल्याने कतंव्याचे नावच नसते 
मग मतृष्यजीवनातील कतंव्यवुद्धी अस्तित्वाच्या 
अनुभवावरून दृश्य सृष्टीखेरीज निराळी अदृऱ्यसृष्टी 
आहे हे सिद्ध होते. मनुष्य हा या दोन्ही सृष्टीचा 
नागरिक आहे. “ माणसे ज्यांस स्वर्ग म्हणतात तो 
मृत्यूपलिकडचा नाही. तो सवंदा त्यास व्यापून असतो. 


प्रत्येक विशुद्ध अंत:करणात त्याचा प्रकाश उजळत 
असतो. ” 


कतंव्याच्या जाणिवेची जी प्रत्यक्ष गोष्ट आहे 
तीमध्ये गृहीत असलेल्या. या अदृश्य सृष्टीवद्दल 
तीन गोष्टी सांगता येतात. 


प्रथम ही सृष्टी माझ्या मूलभूत प्रकृतीहून परकी 
व भिन्न नसून त्या प्रकृतीची सजातीय आहे. मी 
जिच्यात प्रवेश करू शकत नाही अशा तर्‍हेची ती 
विजातीय सृष्टी नाही. माझ्या विचाराचे जे नियम 
आहेत त्या नियमानेच ती तयार झालेली आहे 
म्हणून त्या नियमाशी तिने सुसंवादीच राहिले पाहिजे 
अश्ी तिची रचना आहे. माझे माझ्याशी जे संबंध 
आहेत त्याशिवाय ही सृष्टी दुसरे काहीही व्यक्‍त 
करीत नाही. याचे कारण कर्तव्यकर्माच्या जाणिवेतच 
तिच्या (जाणिवेच्या) पूतेतेची शक्‍यता सूचित 
होते. आणि ज्या सृष्टीत मी प्रवेश करू शकेन त्या 
सृष्टीतच ही पूर्तता मला करता येईल. 


दुसरी गोष्ट म्हणजे आत्मस्वातंत्र्य असलेल्या 
जीवात्म्यांची सृष्टी होय. कारण माझ्या कर्तव्य- 
बुद्धीचा संबंध फक्त माझ्यासारख्या दुसर्‍या जीवा- 
त्म्याशीच असू शकतो. माझी सद्वुद्धी मला सांगते, 
* हे जीवात्मे स्वतंत्र व स्वत:साठी (दुसऱ्यांचे साधन 
म्हणून नव्हे) आहेत. त्यांच्या स्वातंत्र्याचा आदर 
कर. त्यांची उद्दिष्टे ही तुझ्या स्वतःचीच असल्या- 
प्रमाणे मानून त्यांचा सन्मान कर.” सदसद्विवेक- 


बुद्धीची आज्ञा ही माझ्या स्वातंत्र्याची मर्यादा 
दाखविते. 

तिसरी गोष्ट म्हणजे ही सृष्टी नित्य आहे व तिचे 
स्वरूप केवळ चिद्रूप इच्छाशवती असे आहे. हे खालील 
दोन गोष्टींच्या विचारावरून उघड होते. मानवांच्या 
अनुभवातील सुसंगतीच्या स्पष्टीकरणार्थ अशी केवल 
इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. प्रत्येक जीवात्मा हा 


२२ 


सळ, 


चपपबभप़४ळरळवड 


जमन त 


इच्छाशकतीवरूनच आत्म्याचे खरे स्वरूप कळू शकेल. 

-अहम. हा शुद्धक्रिया. शक्‍ती आहे व विश्व ही तिची 
निर्मिती आहे हे फिख्टने अत्यंत ओजस्वी शब्दात 
प्रतिपादन केले 


मानवाचे जीवितकार्य ” या ग्रंथात फिष्टेने 
तात्विक विचाराच्या विकासाची मीमांसा केली आहे. 
ते एक प्रकारचे वैचारिक आत्मवृत्तच आहे. त्यात 
प्रथमपुरुषी प्रयोग करून एक विचारवंत आत्मकथन 
करीत आहे, असे दाखविले आहे. यामुळे फिख्टच्या 
स्वतःच्या विचारविकासाचे प्रतिबिब तंतोतंत नसले 
तरी बहुतांशाने येथे पडलेले पहावयास मिळते. या 
विकासाचे तीन टप्पे फिख्टने दाखविले आहेत : 
-(१) . भोतिक नियतिवाद (२) कल्पनावाद व 
(३) नैतिक अध्यात्मवाद. तिसरी अवस्था ही 
'परिणत अवस्था असून पहिल्या दोन या एकामागून 
एक विकसित झालेल्या अपूणे अवस्था होत. या 
तिन्हीस त्याने अनुक्रमे संशय, ज्ञान व श्रद्धा अशी 
नावे दिली आहेत. श्रद्धा हा शब्द त्याने विचार न 
करतां केवळ स्वीकारलेला विश्‍वास ” अक्षा अर्थाने 
घेतलेला नाही; तर “ ज्ञान ” (दुसर्‍या अवस्थेतील) 
म्हणजे “ मर्यादित ज्ञान ” व श्रद्धा म्हणजे “ संकूचित 
नसलेले व्यापक ज्ञान ” असा त्याचा अभिप्राय आहे 


भौतिक नियतिवादः- ही संशयावस्था होय. 
तात्त्विक विचार करणारापुढे उभा राहणारा पहिला 
प्रश्‍न म्हणजे “ मी कोण आहे व माझे कतंव्य काय 
आहे? ?”. हा होय. या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्यासाठी 
तो बाह्य सृष्टीकडे पाहू .लागतो, आणि मग आपण 
या सष्टीचेचे आहोत याची त्यास खात्री वाटते. या 
सृष्टीतील प्रत्येक पदार्थ नियंत्रित आहे. तो आहे 
तसाच आहे, त्याहून कसल्याही अन्य प्रकारचा नाही 
त्या पदार्थाचे गुणधर्म सृष्टीतील इतर सव पदार्थाच्या 
गरणधर्मांनी नियंत्रित आहेत असे त्यास आढळते 
य्राचप्रमाणे सृष्टी ही परस्परसंबद्ध अशी संपुर्ण स्वरूपी 
असन तिच्या प्रत्येक क्षणी प्रत्येक विभाग हा आहे 
तसाच असला पाहिजे कारण इतर भागही आहे 
तंसेच . असतात. सृष्टीच्या अगणित स्वरूपातील 
प्रत्येक . भागात . काहीना काही बदल केल्याशिवाय 
तुम्हाला. एक्रही. वाळूचा कण हलविता येणार नाही. 


न. भा. ५ 


त्त्वज्ञ फिख्ट 


पण या कालावधीतील प्रत्येक क्षण हा गतकालच्या 


सार्‍या क्षणांनी नियंत्रित आहें व भविष्यकालच्या 


सार्‍या क्षणांचे नियंत्रण करणारा आहे. म्हणून 


-वर्तमान क्षणी कोणत्याही वाळूच्या कणाच्या सद्य:- 


स्थितीतून होणाऱ्या बदलाची कल्पना सर्वे भूतकाल 
व सवे भविष्यकाळ यांच्या बदलाच्या कल्पनेशिवाय 
करता येणार नाही. आता “मी संबंधी पाहिल्यास 
“मी! जो 'मी' आहे तो मी' विचार करतो अगर 
इच्छा करतो तसा मी” आहे असे नव्हे. मला स्वतःला 


*मी अस्तित्वात असलेला. व विचार करीत असलेला 


आढळतो, माझ्याहून भिन्न असणार्‍या माझ्या 
कारणाचे मला अनुमान करणे भाग पडते व म्हणून 
निसर्गशक्‍तीच्या अनेक व्यक्‍त स्वरूपापैकी मी एक 


'आहे ही गोष्ट स्पष्ट दिसते. ज्याला मी माझे म्हणतो 


त्या सवे गोष्टीसह, मी निसगंनियमाच्या अभेद्य 
शंखलेतील एक दुवा आहे. हा “मी ' एका निश्‍चित 
वेळी अस्तित्वात आलेला, त्याच्या बाहेरच्या विश्‍व- 
व्यापी निसगंशक्‍्तीने उत्पन्न झालेला आहे. त्याला 
इच्छास्वातंत्र्य आहेसे दिसते याचे कारण त्याच्यातून 
उफाळणाऱर्‍या , इतर नैसर्गिक व्यक्‍त स्वरूपाच्या 
बंधनांनी न दबल्या जाणार्‍या निसर्गाच्या शक्‍तीचीच 
त्याला फक्त जाणीव होते हे. होय. वास्तविक 
त्याचे भूत, भविष्य व वर्तमान निसर्गबद्ध असते. 


तात्विक विचार करणाराची ही पहिल्या. अवस्थे- 
तील विचारसरणी त्याच्या बुद्धीस. पटते. त्याच्या 
ज्ञानाच्या. विषय होणार्‍या सर्व वस्तूत ती परस्पर- 
संबंध व. सुव्यवस्था दाखविते. परंतु त्याच्या अंत:- 
करणात खोलवर असणार्‍या प्रेरणांना व इच्छांना 
ती मोठा धक्का देतें. मनुष्यास कसलेही स्वातंत्र्य 
त्तसून निदेय निसगेशक्‍्तीचे तो बाहुले आहे या.विचाराने 
अंतःकरण विदीणे होते. 


कल्पनावादः- विचारविकासाचा हा दुसरा टप्पा 
होय. यात पहिल्या विचारसरणीतील दोष दाखविला . 
आहे. निसर्ग व चिंसर्गातील पदार्थाबद्दलची तीमधील 
कल्पनाच चुकीची आहे. अर्थात चुकीच्या कल्पनेवर 
उभारलेली. निसरगनियमाच्या कल्पनेची इमारतही 
चुकीची आहे. “मी "हा निसर्गाच्या पदार्थापैकी 
एक आहें असे गृहीत धरले होते. परंतु वास्तविकरीत्या 


३ 


नवभारत 


स्वतःची सृष्टी तयार करतो. त्यामुळे प्रत्येक जण 
ते स्वतः नित्य, अनंत व केवळ अशा आत्म्याचे अंश 
व्यक्‍त स्वरूपे नसती तर दुसर्‍या जीवात्म्यास अगर 
संवेदनात्मक सृष्टीस पाहूच शकले .नसते. तसेच 
वैयक्‍तिक . सत्तेहन ज्याचा थोर अधिकार अशा 
नैतिक कायद्यावरून ही या केवल इच्छाशवतीच्या 


अस्तित्वाची निकड दिसते. प्रत्येक व्यवतीस जरी 


काही विशिष्ट ध्येय असले तरी नेतिक कायद्यास जो 
अधिकार आहे तो व्यक्‍तिगत हेतूने प्राप्त झालेला 
नाही. मी अगर इतरांनी अथवा सर्वांनी मिळून 
'नैतिंक कायद्यास अधिकार दिला असे नव्हे तर उलट 
मी व॑ सर्व या कायद्याचे अधिकाराखालीच आहोत 
तेंव्हा या. सृष्टीतील हा श्रेष्ठ कायदा म्हणजे केवल- 


स्वरूपी इच्छाशक्‍तीच होय. ही केवळ इच्छाशक्ती 


म्हणजेच अंतिम सत्य अगर ईश्‍वर होय. तात्त्विक 
विचारांची' ही परिणती होय'. फिस्टने स्वीकारलेला 
-हो नैतिक अध्यात्मवाद होय. 


“ मानवाचे जीवितकार्य ” हा ग्रंथ. त्याने बहुजन- 
संमाजासाठी लिहिला. त्यात दाखविलेल्या विचार- 
विकासाच्या परिणतीचा अधिक तात्विक विचार 
त्याने तत्पूर्वी लिहिलेल्या “ ज्ञानाचे शास्त्र” या 
ग्रंथात केला आहे. दोन्हीचे निष्कषे एकच आहेत. 
शास्त्रीय मीमांसा त्याने पुढीलप्रमाणे केली आहे. 


आपल्या नेहमीच्या व्यवहारात विशवाकडे पाहि- 
ल्यास ते आत्मा म्हणजे आपण स्वत: व अनात्मा 
'म्हंणजे स्वतःखेरीज इतर सर्व यांचे बनविलेळे दिसते. 
आत्म्याची अगर “मी ' ची जाणीव ज्या वेळी आपण 
एखादी वस्तु आहे तीच आहे असे विधान करतो 
त्यावेळी, अधिक स्पष्टपणे होते. उदा० 'अ हा अ 
आहे ' है विधान घेऊ. ह्या विधानात पहिला अ, 
दुसरा अ व त्यांचे ऐक्य यांची जाणीव असणार्‍या 
“मी” चे अस्तित्व ्गाभित असते. एकत्वाच्या जाणिवेचा 
अनुभव हा प्रत्यक्ष असलेमुळे ह्या अनुभवाची शक्‍यता 
ज्या 'मी ' वर अवलंबून आहे तो अस्तित्वात 
असलाच पाहिजे. - ् 

“मी चे अस्तित्व याप्रमाणे जसे निश्‍चित आहे 


त्याप्रमाणे हा मर्यादित मी म्हणजेच अस्तित्वात 
असणारे सर्वे काही नव्हे हेही निश्चित आहे. ज्याना 


'मी निमिळे नाही असे पदाथे समोर दिसतात. माझ्या 


इच्छाना विरोध व अडचणी येतात. तेव्हा माझ्या- 
शिवाय दुसरे सत्य जग अस्तित्वात आहे हे उघड 
आहे. आत्म्याप्रमाणेच अनात्म्याचेही ' अस्तित्व आहे. 
येथे अनात्मा. शब्द व्यापक अर्थाने घ्यावयाचा आहे. 
अनात्मा म्हणजे केवळ जड पदार्थ नव्हे तर सचेतन 
व अचेतन असे माझ्या खेरीज सर्व पदार्थ व जीव 


'होत. थादृष्टीने सर्वे जग हे आत्मा व अनात्मा मिळून 


झालेले आहे. या .दोन्हीचे मिळून जग असल्याने 
.ह्यात दोन्ही परस्परसंबंधही दिसतो. त्याचप्रमाणे 
हे दोघेही एकमेकामुळे मर्यादित असतात. आत्म्यास 
र अनात्म्याची व अनात्म्यास आत्म्याची मर्यादा असते. 


एकमेकाच्या विरोधी अक्षा या दोन गोष्टी एक- 
'मेकास मर्यादा' घालतात एवढेच म्हणून भागत नाही. 
'ज्या दोन गोष्टीत संबंध आहे त्यावरून त्या दोन्ही 
पलीकडे असणारे अधिक सखोल सत्य सचित होते. 
: आत्मा व अनात्मा यांचा संबंध आहे ५ असे 
वस्तुस्थितिनिदर्शक विधान आपण- करतो. आता 
जेव्हा या दोन संबंधित पदाच्या वाचक दोन संबंधित 
गोष्टी या दोन्हीहून स्वतंत्र अशा अस्तित्वात असणार्‍या 


गोष्टीचे विभाग असतील व या विभागाचे द्वारा 


त्या तिसर्‍या गोष्टीचे स्वरूप व्यक्त असेल तरच 


पहिल्या दोन गोष्टींचे अस्तित्व शक्‍य होते. त्यामुळे 


आत्मा व अनात्मा ही दोन्ही | 
नयत ल होत न्हा एका अंतिम सत्याची 


आत्मा व अनात्मा या 
घेणारे असे अंतिम तंत्त्व 
एक.अंतिम संत्याचे 


1 दोहींना समाविष्ट करून 

एकच आहे. पण या केवळ 

स्वरूप तरी असेल किंवा वळ का 
क्षांपेकी' "ह... र 

दोन्ही प. इसर्‍या पक्षाचा विचार 

पक्षाचा युक्तिवाद असा ... व 

अस्तित्व इइंद्रियद्वारा द्सिते. 


. अनात्म 
बाह्य जगाचे 


देसत . 
अंतिम सत्य निदान क वी स्वतंत्र असणारे 
अशी तरी अनात्मस्वरूपी 
* पण अंतिम सत्य तर 


34 


जर्मन तत्त्वज्ञ फिख्ट 


पूर्वी सिद्ध केल्याप्रमाणे एकच आहे. तेव्हा ते आत्मा 
अगर अनात्मा या दोन्हीपैकी एक असले पाहिजे. 
वरच्या युक्‍्तिवादावरून जाणिवेच्या तटस्थतेवरून 
अंतिम सत्य अनात्मस्वरूप आहे असे मानावे लागते. 
जाणीव ही त्या जाणीवरहित अनात्मस्वरूपाचाच 
वरवरचा आभास होय. 

फिस्टेने या युक्तिवादातील दोष दाखवून दिला. 
आत्म्यास नुसते दिसत असते व त्या दिसण्यावरून 
अनात्म्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे अनुमानं काढलेले 
असते. परंतु आत्म्याचे वावतीत अनुमान नसून तो 
प्रत्यक्ष अनुभवंच असतो. आता आत्म्यावरून अनुमान 
केलेल्या अंनात्म्याच्या अस्तित्वावरून पुन्हा आत्म्याचे 
प्पष्टीकरण करणे व अनात्म्यास आधारभूत मूळ 
आत्म्याचे सत्यत्वच नाकारणे ही गोष्ट तकंदृष्ट्या 
अशक्य आहे. अनात्म्याबद्दलची खरी स्थिती आपणास 
अज्ञातच असते. आपणास आपल्या जाणिवेच्या 
मर्यादेची जाणीव असते पण ती मर्यादा अनात्म्या- 
मुळे आहे असा निश्चित कार्यकारणभाव सांगता 
येत नाही- 

वरील कारणामुळे फिख्टेने पहिला पक्ष स्वीकारला 
आहे. अंतिम सत्य हे अनात्मस्वरुपी नसून आत्म- 
स्वरूपीच आहे. यानंतर प्रश्‍न उपस्थित होतो की 
या केवल, स्वतंत्र आत्मतत्त्वाची व प्रत्येकास अनुभवास 
येणाऱ्या वैयक्तिक मेर्यादित जीवात्म्याची संगती 
कशी लावावयाची ? प्रत्येकाचा अतुभवास येणारा 
आत्मा हा मर्यादित, बाह्य परिस्थितीच्या अडचणीत 
सापडणारा, त्यांच्याशी झगडा करीत असलेला 
असतो. हे सर्वे आत्मे केवळ अक्या परमात्म्यात कसे 
समाविष्ट होतात ? फिस्टेचे उत्तर असे आहेकी हे 
मर्यादित आत्मे परमात्म्यात समाविष्ट होतात एवढेच 
नव्हे तर त्यांच्या अस्तित्वास सुद्धा परमात्म्याचीच 
आवश्यकता आहे. मर्यादित आत्मा म्हणजे जीवात्मा 
व केवळ आत्मा म्हणजे परमात्मा यांचा संबंध 


एकतत्त्वत्वाचाच आहे. हा संबंध मोठ्याचा लहानाशी 


व्यक्त होणार्‍याचा व्यक्‍त झालेल्याशी, पूर्णाचा 
अंश्याशी असलेल्या संबंधाप्रमाणे आहे. आत्मा आणि 
अनात्मा यात मानला गेलेला विरोध हा वास्तविक 
केवल आत्म्याच्या पोटीच. असलेल्या मर्यादित आत्मा 
व त्याखेरीज अस्तित्वात असणार्‍या इतरं सत्य वस्तू 
यामधील आहे. अनात्मा म्हणजे हा विशिष्ट मर्यादित 
आत्मा नव्हें एवढाच अथे होय. प्रत्येक मर्यादित 
आत्मा हा दुसर्‍या मर्यादित आत्म्यास अनात्माच 


'होय. या मर्यादित अर्थानेच अनात्मा अस्तित्वात 


आहे असे म्हणता येते. अंतिम. सत्य केवलस्वरूपी 
आत्म्याचेच असल्याने त्याच्या शिवाय स्वतंत्र 
अस्तित्व दुसऱया कशाचे नाहीं- कॅटने मानलेली 
अज्ञेय वस्तू अस्तित्वात नाही- 


केवलस्वरूपी आत्मतत्त्व हे स्वयंपूर्ण, स्वतंत्र, 
स्वेच्छास्वरूप आहे. ते सतत क्रियाप्रवाहरूप आहे. 
अमर्याद स्वरूपांनुभूतीस्तव त्यानेच मर्यादित जीवात्मे 
निर्माण केले. त्यांच्या ठिकाणी प्रवृत्ती तिच्यामुळेच 
होते. दृश्य जगत्‌ ही त्याचीच निर्मिती. या' सर्व 
निर्मितीचा हेतु नैतिक आहें जीवाची नैतिक प्रगती 
झगड्यातून होत असते: या झगड्याची भूमी म्हणून 
झाळेंली दुश्यसृष्टीची उभारणी जीवाच्या नैतिक 
विकासास पोषक असते. मूळ केवळ शक्तीच सर्वे 
जीवातून प्रवाहित होते, प्रत्येक जीवाने ती ओळखून 
आपल्या नैतिक उन्नतिस्तव झगडले पाहिजे व आपल्या 
मर्यादा अधिकाधिक उल्लंघिल्या पाहिजेत. जसजशा 
या मर्यादा उल्लंघिल्या जातील तसतशी जीवाची 
अनुभूती विशाल होऊन अंतिम सत्तेच्या ऐक्यानुभवास 
तो पोहोचेल. अंतिम सत्तेची इच्छा तीच आपली 
इच्छा याची अनुभूती घेऊन समाजात नेतिक- 
साम्राज्याचा विस्तार करण्यास उपयुक्‍त असे 
दैवी शक्‍तीचे अत्यंत समर्थ साधन होईल. याप्रमाणे 


फिस्टेच्या अध्यात्मवादाच्या आदि व अंती नैतिक 
ध्येयनिष्ठाच दृष्टोत्पत्तीस येते. 


१५ 


दळ, 
' र 3. “के 


-करखगघरचिघनसज/ 


डॉ. सो. गार्गी सरदेसाई 


अर्वाचीन मराठीतील प्रारंभीचे कास्त्रीय वाडूमय --- 


पहिली पन्नास वर्षे (पूर्वांध ) 


अर्वाचीन काळ म्हणजे इंग्रजी राज्याच्या प्रारंमा- 
नंतरचा काळ होय, या काळातील सुमोर पहिल्या 
पन्नास वर्षातील शास्त्रीय वाड्याचा आढावा या 
ठिकाणी घ्यावयाचा आहे. या काळात शास्त्रीय 
वाड्ययाची निर्मिती ज्या मानाने झाली, त्या मानाने 
पुढील कालात ती बरीच घटली. अर्वाचीन मराठीतील 
शास्त्रीय वाझूमयाच्या उगमाचे अवलोकन करीत 
असताना शास्त्रीय वाडूमयाचा प्रारंभ पहाण्यासाठी 
पहिल्या पन्नास वर्षाकडेच प्रामुख्याने नजर टाकावी 
लागते. 
निसर्ग आणि मानवी जीवन यातील सत्य संद्योध- 
नाच्या प्रयत्नात शास्त्र निर्माण होते. सृष्टीतील अनुभव- 
जन्य सत्याचे सप्रमाण प्रतिपादन म्हणजे शास्त्र होय. 
फार प्राचीन कालापासूनच भारतवर्षात शास्त्रीय 
दृष्टीचा उगम झाल्याचे आढळून येते. त्या दृष्टीस, 
इंग्रजी राजवटीतील नव्या शिक्षणसंस्कारांनी, सूक्ष्मता 
आणि प्रायोगिकता यांचे एक वेगळे वळण नंतर मिळाले, 
असे विधान केल्यास चुकीचे ठरणार नाही. 
प्राचीन काळातील शास्त्रीय वाड्मय 
- स्थूळ स्वरूप 
भारतात फार प्राचीन काळापासूनच भूगोल, ज्योतिष 
गणित, आयुवद, रसायन इत्यादी शास्त्रे लोकांच्या 
परिचयाची होती. वेदाच्या अभ्यासासाठी पूरक 
ठरणाऱ्या, प्राचीन काळी उत्पन्न झालेल्या शास्त्रात 
ज्योतिषाचा अंतर्भाव होत असे; आयुंबदानेही फार 
पूर्वी आपल्य़ा देद्यात चांगली प्रगती केली असल्यामुळे 
वनौषधी व रसायन यांचीही प्रगती तदनुषंगाने 
झाल्याचे दिसून येते. शास्त्रांची ही प्रगती पूर्वी कित्येक 
शतके होत असली, तथापि अलीकडे हजार पंधराशे 
वर्षे ती सुटली होती; शिवाय पूर्वीचे शास्त्रीय 
शान अनुमानसिद्ध स्वरूपाचे असे होते; त्यात 


-प्रयोगसिद्धता नव्हती. भूगोल किंवा मानसविषयक 


अशी जी चिकित्सा पूर्वीच्या विवचनात आढळते तिचे 
स्वरूप कसे होते ? योग, न्याय, सांख्य किंबा वेदान्त 
ग शास्रांतून मनोविकार, मानसपर्याय यांची चिकित्सा 
अनुषंगाने येते, अलेकारशास्त्रातही मनाच्या व्यापाराचे 
निरीक्षण आढळते, परंतु ते सारे अनुमानाच्या आधारा- 
वर केढेळे आहे. आधुनिक मानसशास्त्राच्या अभ्यासास 
प्र्यक्ष प्रयोगाची जोड देण्यात आल्यामुळे. त्यातील 

सिद्धांत अधिक बिनचूक वाटल्यास आश्चथे नाही. 
भूगोलविषयक अनेक संकेत पुराणातून व्यक्त. झालेले 
आहेत. पथ्वी सपाट असून तिच्या मोबताली समुद्राचा 
वेढा व मध्यभागी मेरूपर्वत आहे; अश्शा स्वरूपाचे 
द्यान पुराणातून, तद्वत युरोपीय धमंग्रेथातूनही, झालेले 
आहे. जगभर प्रवास ब शास्त्रीयशञानाची प्रयोग- 
सिद्धतेच्या दिशेने झालेली वाढ याबरोबर पाश्चात्य 
देशातील ज्ञानाला एक नबी बैठक मिळाली. ही प्रयोग- 
सिद्ध अवस्थेची बैठक प्राचीन अनादी शास्त्रीय 
विचाराला लाभलेली नव्हती. या शास्त्रीय ज्ञानास 
प्रयोगसिद्धतेची जोड लाभलेली होती, युरोपात ज्यास 
“ अर्वाचीन युग ? असे म्हणतात त्या .युगातील 
प्रायोगिक विज्ञान इंग्रजी राज्यातील स्थित्यंतरात 
महाराष्ट्रात पसरले, 


इंग्रजी अमदानीतील सांस्कृतिक परिवर्तन ब 


अवांचीन शास्त्रीय वाड्मया'ची प्रेरणा 


$ इंग्रजी राज्याची स्थापनां झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील 
प्रजेला तद्वत सः 


करण्याच्या व आपल्या 


राज्यका 
"नस्मापदया उयुक्त आत्ता नोकखग तयार 


१६ 


पहिली पन्नास वर्षे 


'करण्याच्या उद्देशाने तेव्हाच्या सरकारने १८४० मध्ये 
शिक्षणखाते उघडले. युरोपातील सुसंस्कृततची बरीच 
मदार तेथील शास्त्रीय ज्ञानावर आधारलेली होती. त्याच 
ज्ञानाचे अवलंबन करून या प्रजेस शहाणपण द्यावे अशी 
तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांची मनीषा होती. शाळाखात्या- 
मार्फत.या विषयाचे ज्ञान देण्यास प्रारंभ झाला. यांवेळी 
विविध शास्त्रीय विषय मराठीतून शिकवले जात असत, 
स्वाभाविकच. या विषयांवर मराठीमध्ये ग्रेथस्चना 
होणे अवद्यं होते. ही गरज भागविण्य़ाच्या प्रयत्नात 
मराठीतील प्रारंभीच्या शास्त्रीय वाड्मयाचा जन्म 
झाला. शाळाखात्याने प्रत्यक्षपणे दिलेली प्रेरणा, 
सरकारी प्रयत्नांचा पाठिंबा आणि तत्कालीन पदवी- 
घरांच्या मनातील स्वबांघवांना अधिक समजुतदार, 


सज्ञान बनविण्याची तळमळ अशी संमिश्र प्रेरणा या. 


वाड्मयाच्या निर्मितीमध्ये होती. 

' शाळाखाते सुरू करण्यापूर्वी इंग्रज मुत्सद्यांनी येथील 
जनतेच्या जीवनाची पाहणी केली, तदनुरोधाने इंग्रज 
मुत्सद्यांनी हिंदुंमुसळमान रयतेच्या स्वभावाची परीक्षा 
करून काही अंदाज ठरविले. इंग्रज पुण्याच्या राज्यात 
पेशवाई जिंकण्यापूर्वी कित्येक वषे येऊन जाऊन असे, 
सवांड॑ माधवरावांच्या कारकीदीत त्याचे पुण्यास 
कायमचे ठाणे पडले, शेवटच्या बाजीरावाचा पुरा घास 
घेण्यास एल्फिन्स्टन कित्येक वर्षे बारक्राईने महाराष्ट्रीय 
समाजाची पाहाणी करीत होता. त्याने आपली मते, 
पेशव्यांचा मुळव जिंकल्यावर, एका अहवालात नमूद 
केळी आहेत. त्यात महाराष्ट्रीय समाजाचे त्याने मुख्य 
दोन भाग पाडले आहेत. एंक ब्राह्मण व दुसरा 
अब्राह्मण. ब्राह्मणांचा व्यवहार वैदिक धमविद्येच्या 
अभ्यासाचा आणि शिपांइंगिरीचा; अब्राह्मण प्रायः 
शेतकरी असत. शेतकऱ्यांनी. शिपाई बनावे, पुढार्‍्यां- 
बरोबर मुठ॒खगिरीस जावे, मरांवे किंवा नशीब काढावे 

जेची सरदारी हा ब्राह्मण अब्राह्मणांच्या उद्योगाचा 
शेवट ठरलेला होता. जिकडेतिकडे लप्करी धामधूम 
अंसल्याने नवी विद्या व नबे उद्योग पाहाण्याकडे 
ब्राह्मणअब्राह्मणांपेकी कोणाचेही लक्ष गेळे नाही. समाज- 
रचना शतकानुशतके एकाच चाकोरीतून चाललेली 


होती. शिपाइेगेरीच्या जोरावर महाराष्ट्रीय हिंदूंनी 
राज्ये मिळविली तरी त्यांच्यामध्ये मुसलमानांच्या 
स्वभावातळे काही विशेष उत्पन्न झाले नांहीतंः 
एल्फिन्स्टन आपल्या अहवालात म्हणतो की, राष्ट्र यो 
दृष्टीने एकंद्र विचार केल्यास ज्ञान आणि संस्कृती यो 
दोन्ही बाबतीत हिंदूलोक आपल्या मुसलमान 
शेजाऱ्यांच्या मानाने कमी प्रतीचे ठरतात. स्वाभिमान, 
धेय, ओदा्य या बाबतीतही त्यांची मुसल्मानाशी 
बरोबरी होत नाही, परंतु त्यांच्यामध्ये मुसलमानाचे 
दोषही. नाहीत. दुरमिमान, दुराग्रह इत्यादी दोष 
मुसलमानाच्या मानाने हिंदूंच्यामध्ये कमी असून ते 
जास्त शांतताप्रिय व दयाळू आहेत. ( शेवटी 
निर्दिष्ट केळेळे सद्गुण परक्यांची लष्करी नोकरी करीत 
असताना मात्र दिसू शकत नाहीत, ) 

व्यक्तिवाः हिंदुमुसलमानांच्या स्वभावात कोणेत 
गुणदोष आढळतात, या संबेधीचा एल्फिन्स्टनचा 
अभिप्राय वर दाखल केला आहे. परंतु या स्वभावा- 
प्रमाणे एकंदर सामाजिक व्यवहारही बदलून टाकावा 
असा शिक्षणखांत उघडण्याचा हेतू , एल्फिन्स्टनचे एक 
चरित्रकार कोलघरुक,' यांनी सांगितला आंहे. सतीची 
चाल, कन्यावधाची चाल यांसारखी धार्मिक हच्याकांडें 
बंद करून, धर्माच्या नावाखाली घडणाऱ्या दुरा'चारांना 
मूठमाती द्यावयाची असल्यास ज्ञानाचा प्रसार हेच एक 
साधन आहे. उघड रीतीने असल्या चालीरीतीवर हछा. 
केल्यास समाजाची धर्मनिष्ठा फार हळवी असल्यानें 
काय अनर्थ ओढवतील याचा भरंवसा नाही. शिवाय 
आपल्या राज्याचा पाया अजून पक्का झालेला नाही, 
म्हणून लोकांच्या दुष्ट समजुती व चालीरीती नाहीशा 
करण्याचे साधन म्हणजे त्यांना बुद्धिप्रामाण्यवादी 
शिक्षण देणे हेच होय; त्यायोगाने लोक आपल्यां 
स्थितीचा विचार करू लागतील व वरच्या सारख्या दुष्ट 
आचारविचारातून स्वतःची सुटका करून घेतील, असां 
कयास ्रांधून एल्फिन्स्टनसाहेबाने सरकारी शाळा 
उघडण्याचा निश्चय अमलात आणला, तरीही शिक्षण 
कोणास द्यावे हा प्रश्न रिक राहिलाच, विद्येचे संस्कार 
ब्राह्मण व तत्सम बगानाच असल्यामुळे एकंदर जन- 


१ पढत ही० 10111718:01075 1१७७०" ०1. ७ ००१ पृपभ€0 प्या 


गी'01) 7685188 ...... 


२. 00107०४ 3108797 ल॑ फ]15०00, 00, 183-164 


३७ 


नवभारत 


तेला सर्रास शिक्षण देण्याचा खटाटोप करण्याऐवजी 
अशा लोकांनाच प्रथम पाश्चिमात्य शास्त्र व कला 
इत्यादिकांची गोडी लावावी असा निर्णय विलायतच्या 
कोटे भॉफ डायरेक्टर या वरिष्ठ मंडळाने १८३० मध्ये 
दिला,--- * 

6 गू 18 ठप छाडाला5 १७8! 10 
घवीठि'त ७० णा गा३02्टाठाः 0185565 07 शा6 
1५७५०३ ० गयाताळ 106) शो8क्काड छी 
॥॥.0१११॥७॥॥0॥१॥॥५१॥-५॥७ भा ४ 
त 8०७७8७5 10 ' शा शशिकापा6 ठी 
अए1126त 170०. 

युरोपातील शास्त्र आणि साहित्य या दोन विषयात 
उच्च वर्गाच्या लोकांना तरबेज करून सोडण्याची 
तीव्र.चिंता या निर्णयात. व्यक्त झाली आहे. उच्च 
वर्गाच्या लोकांवर एवढी मेहरनजर का असावी या 
प्रश्नाचे उत्तर १८५०-५१ सालच्या शाळाखात्याच्या 
अहवालात स्पष्टपणे आले आहे. बुद्धी, संपत्ती, सवड 
आणि सामाजिक प्रतिष्ठा अश्या चार गोष्टी फक्त 


उच्च वर्गालाच अनुकूल आहेत असे इंग्रज सरकारला . 


दिसून आलेले होते. समाजात ज्यास विशेष मान 
आहे ते लोक आपल्या शिक्षणाचे चहाते बनल्यास 
बाकीचे लोक आपोआप त्याचा आदर करू लागतील, 
हे राज्यकत्यांचे धोरण स्पष्ट कळणारे आहे. १८५० 
साली मुंबईच्या गव्हनराने याप्रमाणे आपल्या विद्या- 
दानाच्या हेतूचा खुलासा आपल्या २४ एप्रिळ १८५० 
सालच्या पत्रात केला असला तरी एल्फिन्स्टनने हा 
मुद्दा आपल्या शिक्षणविषयक कैफियतीत १८२३ सालीच 
सुचविलेला होता. हिंदूंची श्रति-स्मृतीपुराण इत्यादी 
ग्रंथ उपलब्ध असता त्यांना डावलून अगदी अपरिचित 
अश्या नव्या युरोपियन विद्यांचा अंतर्भाव शिक्षणक्रमात 
का व्हावा याचाही खुलासा शिक्षणखात्याच्या एका 
अहवालात आहे. ( अहवाल, १८५०-५१, ए. ४), 
जुन्या विद्या नव्या राजवटीत मुद्दाम शिंकवावयाच्या 
म्हणज अंधश्रद्धेची व परंपरागत विचाराची कास 
घरून बसलेल्या समाजरचनेला बळकटी आणावयाची, 
वस्तुतः इंग्रजांना जुन्या विद्रेमुळे उत्पन्न झालेले मानसिक 
वे सामाजिक परिणाम नष्ट करावयाचें होते. अंधश्रद्धा, 


रूढीम्रस्तता इत्यादी वेगुण्यांचे समाजातून उच्चाटण 
करावयाचे, हा. हेतू . राज्यकत्यांच्या समोर होता. 


व्याकरण, गणित, इतिहास,. भूगोल, उपदेशपर कथा, 
नि्रेध या सारले. बाडूमय शिकवून आपले उद्दिष्ट 
पुरेसे सिद्धीस जात नाही असे आढळून आले.' 
शिवाय त्या काळात शाळेतून नेमलेल्या विषयावर 
चढत्या पायऱ्यांचे भरपूर ग्रंथभांडार नाही ही एक 
उणीबही तत्कालीन राज्यकत्योच्या लक्षात आलो, 


, अद्या प्रकारचे उछछेख शाळाखात्यांच्या अहवालातून 


नमूद आहेत. यातूनच शास्रीय विषयावरील वाड्म- 
या'ची प्रेरणा रुजली, .. - 


शिक्षणाचे माध्यम 
शास्त्रीय विषयावरील ग्रंथांची गरज तत्कालीन 


'शिक्षणपद्धतीतून कशी निर्माण झाली हे लक्षात यावे 


म्हणून येथे या शिक्षणक्रमासंबरंधी एकंदर धोरण आणि 
विशेषत: माथ्यमासंबंधीचे धोरण यासंबंधी विचार करणे 
अवइय आहे. अगदी प्रारंभी सर्व विषयांचे माध्यम 
मराठीच होते. इंग्रजीचा मुळीच गंध नसलेल्या लोकांना 
दिक्षण द्यावयाचे होते; यासाठी मराठीचे ज्ञाते असेच 
शिक्षक शाळाखात्यात नेमलेळे होते. प्राचीन मराठी- 
तील बरेचसे वाझ्झय पद्यरूप आणि भक्तिपर व पार- 
माथिक विषयास वाहिलेले असे होते. जुने गद्य लष्करी 
द्रबारी अर्थात राजकारणी व्यवहारात राबणारे अस- 
ल्याने आधुनिक शिक्षणाच्या दृष्टीने त्यात एकांगीपणा 
आढळू लागला, युरोपातील शास्त्रीय विषयातील जान 
आकलन करून त्यातील विचार दुसऱ्याच्या गळी 
उतरविण्याहा जो मगदूर लागतो तो मराठीमध्टे 
त्याकाळी साहजिकच नव्हता. त्यावेळच्या राज्यक नो 
नूर जा पया साहाय्याने तो बी का 
ग्रंथ लिहून निर्माण केला. त्यामाप 
प्रीत्यथ विद्वानांना मोबदलाही कल म्या क 
“या देशात वाड्ययंप्रेमी जनता ( माय 
एण॥० ) नाही, म्हणून 
योग्यतेपेक्षा जास्त मोबदला 
द्यावा ” अशी सूचना मरे मिचे 
दार मिशनऱ्याने शाळाखात्यास 
सालच्या अहवालात दाखल 


(3 शाळा प 

ढखकांना त्यांच्या 
द्यावा लागल्यास तो 
€ नामक एका बजन- 
केलेली १८५७-पट८ 


केली आहे. डेक्कन 


१, शाळाखात्याचा अहवाल १८५६-५७, ए. ६९, 


शट 


अनुक्रमणिका 


-करखगघन चज, 
क्य - 


पहिली पन्नास वर्षे 


व्हर्न्याक्युलर ट्रान्सलेशन. सोसायटी. वं दक्षिण प्राइझ 
कमिटी यांच्या विद्यमाने :विविध - विषयांवर . नवी- 
नवी पुस्तके मराठी भाषेतून. ..लिहविण्याची योजना 
त्याकाळात सरकारने अमलात आणली. नवीन  शाळा- 
खात्यातून शिकलेल्या लोकांपैकी पुष्कळांनी नवे ग्रेथ 
लिहिण्याची आपली: योग्यता. १८३४ च्या सुमारास 
प्रगट केळेढी आढळते. मराठी शाळाखात्याच्या 
स्थापनेपासून सुमारे ३० वर्षे जे उत्तेजन सरारने 
ग्रंथना्मेतीच्या बाबतीत दिले ते तसेच पुढे चालू 
राहिले नाही. ी |, 
शास्त्रीय विषयावरील प्रेंथनिर्मितीच्या 
प्रेरणांचे स्वरूप 
१८४० च्या सुमारास शिक्षितांच्या पहिल्या पिढी- 
मध्ये स्वमाषेचे प्रेम, तिच्यासंभधीचा ध्येयवाद असे 
गुण उत्पन्न होऊन कधी सरकारी उत्तेजनाने तर कधी 
स्वयंस्फूर्तीने ग्रंथ लिहिल जाऊ लागले. अर्वाचीन 
मराठी गद्याच्या निर्मितीमागे असलेल्या प्रेरणांचे स्वरूय 
हे अशा प्रकारचे होते. प्रारंभी राज्यकत्यांमध्ये देशी 
भाषेविषयी अनादर. नःहता. जगातील स्व प्रकारचे 
ज्ञान आत्मसात करण्याइतकी मराठी भाषा बलशाली 
व्हावी अशा धोरणाचे उद्गार त्यांच्या ठेखणीतून 
क्वचित व्यक्त होत. १९५९-६० सालच्या. शाळा- 
खात्याच्या .अंहवालात 
मराठीतून शिकविले जातील, त्यो दिवशी लोकांना खरे- 
खुरे राष्ट्रीय शिक्षण ( ७0118] गतप०यया ) 
मिळू शकेल ? अशा अर्थाचे. विचार . व्यक्त 
झालेले आहेत. परंतु कंपनी सरकारचे राज्य जाऊन 
ब्रिटिश साम्राज्यसरकारकडें राज्य. गेल्यानंतर देशी 
भाषांच्या उर्जिताबस्थेचे. मन्वंतर पालटले. . सगळ्या 
शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी बनले. मराठीचे महत्त्व 
स्वांमाविकच कमी होऊ लागले. .विद्यापीठातूनही 
१८७० साली मराठी भाषेला अधंचंद्र. मिळाला. सार्‍या 
विषयांचे शिक्षण इंग्रजीतून होऊ लागल्यावर मराठीचा 
चोहोकडून कोंडमारा व्हावा यात आश्चर्य कसले ! 
यावेळी शास्त्रीय विषयांवर जी ग्रंथनिर्मिती झाली ती 
बहुतांशी शाळाखात्यांतील. शिक्षक, अथवा व्हर्नाक्युलर 
टान्स्लेशन सोसायटीमधील ट्रान्स्छटर यांच्या करवी 
झाली आहे. इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या पदवीधरांमध्ये 
स्वबांधवांना सज्ञान करावे. भौतिक विषयासंबंधी 


“ज्या दिवशी सारे विषय 


त्यांच्या. मनात .असलेळे अज्ञान. नष्ट करावे; नव्या 
निर्माण झालेल्या स्थित्यंतराची त्यांना कल्पना यावी; 
एतद्देशीयांचा सामाजिक व्यवहार अधिक सुबुद्ध रीतीने 
चालावा; त्यांच्या ठिकाणी बुद्धिप्रामाण्यवांद निर्माण 
व्हावां आणि यासाठी भौतेक विज्ञानाशी. त्यांचा 
परिचय व्हावा अशा प्रकारचा ध्येयवाद निर्माण होऊ 
लागला. या संमिश्र, स्वरूपाच्या प्रेरणेतून शास्त्रीय 
विषयावरील ग्रंथनिर्मिती होऊ लागली. शालेय 
विद्याथ्यीना उपयुक्त॑ होतील आणि प्राथमिक :व 
विद्यार्थी.वाचक आणि प्रौढ वाचक यांची अभिरुची 
तृप्त करता येई अशा प्रकारची कास्रीय विषयांवरील 
अनेक पुस्तके या काळात झाली आहेत. .* मराठी 
वाड्मयाची अंभिद्दृंद्धि ) या आपल्या लेखात न्यायमूर्ती 
रानडे यांनी प्रस्तुत ग्रंथाचा उछेव “ 0ळूप187 
88100 ? या सदराखाली केला आहे. १८१८'ते 
१८६७ या कालखंडात शास्त्रीय वाड्मय्रनिर्मिती 
'मोठ्या प्रमाणात झाली; त्यातही काही शास्त्रावर तुलनेने 
अधिक व काही विष्रयावर त्या मानाने अल्प अंशी 
सरासरी आढळते. गणित, वैद्यक, ज्योतिष, या विषया- 
वर शालोपयोगी स्वरूपा'ची ग्रंथस्चना मोठ्या प्रमाणात 
प्रारमी झालेली आहे. १८१८ ते १८२७ या दरम्यान 
कनेळ जॉज जव्हिस हे पुण्याच्या इंजिनिअरींग शाळेच्या 
देखरेस्रीवर असताना तेथील विद्यार्थ्यांना उपयुक्त 
ठरतील अशा प्रकारची सुमारे ९ ते १० पुस्तके त्यांनी 
निरनिराळ्या विषयावर लिहिली आहेत. १८३९. नंतर 
गणितावर स्वतंत्र रीतीने फारशी पुस्तके झाली नाहीत; 

१८६७ साली अलेक्झंडर ग्रॅन्टच्या देखरेखीखाली 
तयार झालेल्या मराठी . कॅटलॉगवर न्यायमूर्ती ::रानंडे 
यांनो लिहिलेल्या अभिप्रायात १८१८ ते १८६७ या 
अवधीत झालेल्या ग्रंथांची वगवारीने पहाणी. केली 
आहिः १८२७ .ते २७ या पहिल्या दराकात व्याकरण, 
सिद्धपदार्थविज्ञान, त्याचप्रमाणे निदान शारीरादी 
वैद्यकांतर्गत वित्रयांवर दादोबा, हरि केशवजी, जॉन 
मॅकलेनन इत्यादी ग्रंथकारांनी ळेवन केले. पुढील .बीस 
वर्षात इतिहास, अथेशास्त्र, नीतीपाठ, रसायन, वैद्यक, 
पदार्थविज्ञान या विप्रयावर पुस्तके लिहिली जात होती; 
१८५७ ते ६७ या विभागात संस्कृतच्या आधारे रच- 
लेली बहुतांशी भाषांतरित, काही इंग्रजीवरून रचलेली 
ब क्वचित स्वतंत्र अक्ली पुस्तके झाली, 


२९ 


नवभारत 


1: प्राचीन वैद्यकातील अनेक संस्कृत ग्रंथांची भाषांतरे 
कृष्णल्ासत्री भाटवडेकर यांनी केली आहेत. जॉन 
मॅकलेनन व नारायण दाजी यांनी इंग्रजीच्या आधारे 
वैद्यकासंजंधीच्या काही विभागावर ग्रंथरचना केली 
आहे. वैद्यक व ज्योतिष या विषयावर देखीळ मोठ्या 
प्रमाणात, ग्रंथर्निमेती झाली आहे, वेद्यकावरील ग्रंथ 
ग्रांट. मेडिकठ कॉलेजमधील विद्यार्थ्यासाठी . म्हणून 
लिहिलेल .आहेत. त्यावेळच्या अनेक शिक्षकांनी विद्या- 
्थ्यास.विविध विषयावर जी व्याख्याने दिली त्यातून 
या ग्रेथांचा उगम झाला. विद्यार्थ्यांना नेमलेल्या विषयां- 
व्यतिरिक्त इतर विषयांची माहिती व्हावी आणि युरोपीय 
विज्ञानाचे लोण आपल्या देशबांधवांना स्वमाषेतून 
द्यावे या. उद्देशाने “ दिग्द्रशंन, ” “' ज्ञानद्रीन, ” 
या सारख्या त्याकाळातील कित्येक मासिकांनी मानस- 
शासन, तर्क, नीतीशास्त्र, यावरही सुलभ रीतीने विवरण 
केळे आहे. अर्वाचीन मराठीतील गद्य निर्मितीच्या 
प्रारंमीच्या कालात केलेले हे शास्त्रीय विषयावरील 
वेचेचे प्रत्न लक्षणीय होत, 


*. निरनिराळ्या शास्त्रीय पुस्तकांची साधारण सरासरी 
न्यायमूर्ती रानडे यांनी आपल्या मराठी भाषाविष्रयक 
छेखात पुढीलप्रमाणे काढंटी आहे. पहिल्या दशकात 
३, दुसऱ्यामंच्ये १०, तिसऱ्यामध्ये ३०, चवथ्यामध्ये 
२०२. व. पाचव्यात ५५० अशा रीतीने शास्त्रीय 
विषयांवरील ग्रंथांची संख्या १८२७ पासून पहिल्या 
पन्नास वर्षीत, भमितीश्रणीने वाढत होती. मराठीची 
माध्यम म्हणून विद्यापीठातून पीछेहाट झाल्यावर 
शास्त्रीय वाड्मयास उतरती कळा लागली. वर निट 
केलेल्या विषयांलेरीज भूगोल, खगोल, सृष्टिशासत्र, 
शेतकी ब. वनस्पतीशास्त्र, अर्थशास्र यासारख्या 
विष्ठयांवरही, प्रोढ स्वरूपाची ग्रंथस्चना या कालात 
झाळेली आढळते. निरनिराळ्या शास्त्रीय व व्यावहारिक 
विषयांची एकत्र माहिती देणारी पुस्तकेही या 
काळात बेरीचे झाली आहेत. ' विद्येचे उद्देश, लाभ 
आणि संतोष ' जगन्नाथशासत्री क्रमवंत व घगवे या 


ह्ास््रीवर्गाच्या मदतीने जव्हिस यांनी केलेले (१ ८२९) 
* शिल्रसंग्रह * - बाळशास्त्री जांभेकर ( १८३१ ); 


“बिद्योपक्रम > नाना मोरोबा वे माघव मोरोबा 
(१८४८-); * लोणंडी रसाचे वर्णम ? -- कृष्णठएस्त्री. 


व र सर व्ण्सस्त्ट 
प्यार्यड्यार ( १६९५९६ ); “ शाक्त कान्न) -. सळ सक्त 


सखाराम रामचंद्र दीक्षित ( १८५६ );: “-अनेकविद्या 
मूलतत्त्वसंग्रह .- कृष्णशास्त्री चिपळूणकर . (१८६१) 
अशा प्रकारची वर्णनात्मक व माहितीपर स्वरूपाची 
शास्त्रीय विषयांवरील पुस्तके या काळात स्चली गेली 
आहेत. ' सारंसंग्रह ? या नावाचा खुलासा बाळशास्त्री 
जांभेकर यांच्या. पुस्तकाच्या प्रारंभी. सापडतो, तो 
असा. - ी स्य 

“ सारसंग्रह किंवा शास्त्र, . विद्या, कला, कौशल्ये 
इत्यादी सर्व विषयांचे संक्षपतः प्रश्नोत्तरूपाने वणन, 
विद्योपक्रमांच्या ग्रंथात इतिहास, नीति, 'विद्या, कला 
इत्यादी संबंधी उत्तम ग्रंथांतून निवडक लेखांचा संग्रह 
केला आहे. प्रथम शिक्षण देताना स्वभाषेत लिहिणारा 
वर्ग निर्माण करावंयाचा अशी एक महत्त्वाकांक्षा 
राज्यकत्यांच्या मनात होती असे शाळाखात्यांच्या 
१८५९-६० सालच्या अहवालातील काही उटद्गारां- 
वरून दिसते. . १८२७ पासून पहिल्या दराकाचा 
विचार केला तरीही ती महत्त्वाकांक्षा बरीच पूर्णतेप्रत 
पोहोचलेली आढळते. ?_ 


शास्त्रीय विषयावरील ग्रंथरचनेचे न 
सामान्य स्वरूप 

रचनेचे . स्वरूप व निरनिराळ्या 
शास्त्रीय विषयांवर या ग्रेथांनी तयार केलेली परिभाषा 
हे दोन विभाग आजही शास्त्रीय विषयावरील मराठीत 
लिहिल्या जाणाऱ्या ग्रेथांच्या संदर्भात महत्त्वाचे ठर 
तात. कोणत्याही विषयाच्या विवेचनात सुजोधता यावी 
म्हणून बहुधा सार्‍या शास्त्रीय ग्रेथांची स्चना संबाद- 
र्पाने केली आहे, एक शंका विचारणारा पूर्वपक्ष व 
त्याचे नेराकरण करणारा उत्तरपक्ष अशी या ग्रेथांची 
रचना आहे. १८२३ साळी स्थापन झालेला नेटिव्ह 
स्कूल बुक सोसायटीने निरनिराळ्या विषयांवरील ग्रंथ 
ठेखनास उत्तेजन देण्याकरता म्हणून १८२५त. एक 
पसिद्विपत्रक काढले, कोश, व्याकरण, गणित, शिल्प- 
कला, ज्योतिष, सिद्धपदा थविश्ञान, रसायनद्रास्न, शारीर, 
वैद्यक इत्यादी अनक विषयांबरीळ इंग्रजी पुस्तकांची 
यादी देऊन त्यावरून अथवा स्वतंत्रपणे मराठीत पुस्तके 
तयार व्हावीत अशी सूचना या पत्रकात दिलेली आहे. 
त च्य रॅश हवे ले 

'पेषरयाबर असावेत, : त्यांची 


या ग्रंथांच्या 


४० 


कड] 


-ऐओरञॉ ळा यय डी 
-करेगगघर्मनन 


बशर 


पहिली पन्नास वर्षे 


भाषा कोणत्या स्वरूपाची असावी या संबंधी आपले 
धोरण जाहीर केळे आहे. त्यामध्ये विषयाविषयी 
घातळेला सुबोधता व प्रौढत्व यासंबंधीचा नियम बहुतेक 
शास्त्रीय विषयावर लिहिणारांनी पाळलेला आढळतो. 


अर्वाचीन मराठीतील शास्त्रीय वाड्मयावरील ग्रेथ 
रचनेत ज्ञानाचे साहित्य पाश्चाच्यप्रणीत व भाषेचा 
पेहेराव व मांडणीची पद्धती पोर्वात्य स्वरूपाची आहे. 
वेदांत, तर्क, न्याय इत्यादी विषयांवरीळ जुन्या ग्रेथा- 
तूनही पूर्वपक्ष व. उत्तरपक्ष अद्या दोन बाजू, कल्पून 
शंका व प्रत्युत्तरे अश्या. पद्धतीने, संवादरूपाने 
लिहिलेल्या ग्रंथांची परंपरा आहे. या पद्धतीचा अवलब 
केल्याने विषयातील बारीक-सारीक खाचाखोचा वाच- 
णाऱ्याच्या लक्षात येतात; विषयाचे निवेदन सोप्या 
रीतीने होऊ दाकते. प्रारंभीचे शास्त्रीय विषयांवरील ग्रंथ 
लिहिणारा लेखकवर्ग संस्कृत व इंग्रजी दोन्ही भाषा 
जाणणारा होता. परंतु या लेखकवर्गाच्या मनावर 
संस्कृतविद्येचा व त्या पठडीचे अधिक संस्कार झालेले 
असल्यामुळे ग्रेथस्चेनेचे हे पूर्वोत्तर पक्षपद्धतीने रचलेले 
स्वरूप निर्माण झाले असे म्हटले तर चुकीचे ठरण्याचा 
संभव फारसा नाही. 


या एकंदर ग्रेथरचनेत काही ग्रंथरचना तत्कालीन 
पदवीधरांनी स्वतंत्रपणे पाश्चात्य ग्रंथांतील तपशील 
लक्षात घेऊन केळेंळी व कांही परकीय लेखकांनी 
एतद्देशीय शास्त्रीवर्गाच्या साहाय्याने केळेळी अशी 
आहे. उदाहरणाथ, कॅप्टंन 'जव्हिस याने जगन्नाथ- 
शास्त्री क्रमवंत, केपन याने साने, मॅकलनन्‌ याने 
सोवनी अक्शा संस्कृत व मराठी भाषात प्रवीण 
असलेल्या जाणकार व्यक्तींना हाताशी धरून ग्रंथरचना 
केली आहे. ग्रंथ र्चंताना एकंद्र विषयाची प्रकरणवार 
विभागणी हे वळण मात्र पांश्चाच्य पद्धतीचे असे आहे. 


शास्त्रीय विषयावर विशेष महत्त्वाची ग्रंथरचना 
करणाऱ्या लेखकात जॉजे जव्हिस, बाळशास्त्री जांभेकर, 
हरि केशवजी, केरो लक्ष्मण छत्रे, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, 
कृष्णशास्त्री, भांटवडेकर, नारायण दाजी, गोविंद 
नोरायणं माडगावकर बगेरे लेखक विशेष उछेखनीय 
ठरतात. बाळशास्त्री जांभिकर, हारे केशवजी, गोविंद 
नारायण इत्यादी लेखकांनी विद्यार्थ्यांना निरनिराळ्या 
शास्त्रीय विषयाची गोडी लागावी या हेतूने शास्त्रीय 


न, भा. ६ 


विषयांवर अनेक ग्रंथ निमाण केळे. अर्वाचीन मराठी- 
तीळ प्रारंभीच्या शास्त्रीय वाड्मयाच्या निर्मितीत 
वरील लेखकांचे प्रयत्न लक्षणीय होत. मराठी भाषेमध्ये 
नव्या ज्ञानाचे प्रवाह आणून सोडणे, त्या त्या विषयाला 
अनुरूप अशा प्रकारची शास्त्रीय विषयांवरील परिभाषा 
निर्माण करणे या दोन्ही बाबतीत त्यांनी महत्त्वाची 
कामगिरी बजाविली आहे. वैद्यक, ज्योतिष, व्याकरण 
इत्यादी विषयांवरील संस्कृतातील ग्रंथांपैकी काहींची 
मराठी भाषांतरे करून मराठी भाषेचा मगदूर 
वाढविणाऱ्या ग्रंथकारात कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, 
कृष्णशास्त्री भाटवडेकर वगेरे लेखकांचे प्रयत्न महत्त्वाचे 
होत. पदार्थविज्ञान, रसायन, गणित, वैद्यक, ज्योतिष, 
भूगोल इत्यादी शास्त्रीय. विषयावरील परिभाषा 


-निमितीच्या बाबतीत प्रारंभीच्या या ग्रंथकारांचे प्रयत्न 


लक्षणीय होत. वरील ग्रंथक्रारांपैक्री प्रत्येकाच्या काम- 
गिरीचा विस्तृत विचार करणे हा एका स्वतंत्र प्रबंधाचा 
विषय आहे, त्यांपैकी काही ग्रंथकारांचा ओझरता 
निर्देश तेबढाच येथे करिता येईल. परिभाषा 
निर्मितीच्या बाबतीत त्यांच्या प्रयत्नांनी कोणती काम- 
गिरी केली त्याचाच विचार येथे मुख्यत्वे करावयाचा 
आहे. 


बाळशास्त्री जांभेकर हे त्यावेळच्या सुप्रसिद्ध पंडितां- 
पैकी एक होत. एल्फिन्स्टन पाठशाळेत प्रथम त्यांना 
उपगुरू नेमळे, त्यांनी व भाऊ महाजन यांनी. मिळून 
: दिद्रहीन ? नावाचे शास्त्रीय विषयास . वाहिलेले 
एक मासिक पुस्तक १८३७ मध्ये. काढळे होते. नव्या 
विद्येचा परिचय नुकताच;:कोठे होऊ लागला होता 
अश्या काळात शास्त्रीय विषयाला वाहिलेले मासिक 
काढणे व ते चालविणे. ही दोन्ही काभे किती 
महत्त्वाची होती हे सांगावयास नको, वाचकांची या 
विषयावरील अभिरुची जागत ठेवणे, मराठी भाषेस 
सब बाजूनी संपन्नता आणणे हे या पाठीमागचे मुख्य 
प्रयोजन होते. “ दिद्वशौन * या मासिकाने शास्त्रीय 
परिभाषा निर्मितीच्या दृष्टीने त्या काळात फार महत्त्वाची 
कामगिरी केली आहे. बाळशास्त्री यांना संस्कृत, 
इंग्रजी, ठॉंटिन इत्यादी भाषा उत्तम प्रकारे अवगत 
होत्या. त्यामुळे नवी परिभाषा निर्माण करण्याच्या 
बाबतीतील त्यांचा अधिकार सर्वमान्य होण्यासारखा 


४१ 


नवभारत 


होता. त्यांची भाषंशेली फारशी चटकदार व रमणीय 
नाही. त्यांची लेखनपद्धती मोठी गंभीर व भारदस्त 
असे, वरील भाषांप्रमाणे हिंदुस्थानी, बंगाली, 
गुजराती, कांनडीं या भाषांचे ज्ञान असल्यामुळे त्यांना 
भाषापंडित म्हणणे अनुचित ठरणार नाही. हरि 
केशवजी पाठारे हे शास्त्रीय विषयावर -विदषतः 
पदार्थविज्ञान, रसायन इत्यादी विषयावर-लिहिणारे एक 
नामवंत लेखक होत. ते प्रथम कॅप्टन जव्हिस यांचे 
देखरेखीखालील चीफ इंजिनिअरींग शाळेत कारकून व 
नंतर काही काल सुप्रीम कोर्टात चीफ ट्रान्स्लेटर होते. 
गोविंद नारायण हे प्रथम उत्तम प्रतीचे शिक्षक होते. 
नारायण दाजी हे ग्रॉन्ट मेडिकल कॉलेजमध्ये शिक्षक 
होते. या अनेक लेखकांचा पेक्षा लक्षात घेता, त्यांच्या- 
पैकी बहुतेक शिक्षणखात्याशी संब्रंध असलेले किंवा 
प्रत्यक्ष शिक्षक होत, असे म्हणता येईल. 

इंग्रजी राज्याच्या प्रारंभीच्या कालात मराठी क्रमिक 
पुस्तकांच्या निर्मितीत अनेक प्रकारची पुस्तके निर्माण 
झाली. त्यात गद्य-पद्य-ललित व ललिततर अथवा 
शास्त्रीय असे अनेक विभाग होते. यांपैकी शास्त्रीय 
विषयावरील विभागात गणित, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, 
पदार्थविज्ञान, रसायन इत्यादी विषयावर जे ग्रेथ झाले 
त्यातील परिभाषेचे स्वरूप येथ पाहावयाचे आहे. 
त्यासंजेधी सामान्य धोरण कोणतें होते, हे पाहाणे 
देखील येंथे अगत्यांच आहे. भौतिक आणि अभोतिक 
अशा ज्या विज्ञानावर या कालात ग्रेथर्चना झाली, 
त्यापैकी कांही विषयावरील विचारसामग्री भारतात 
त्यावेळी अगदी नंव्याने यावया'ची होती; त्यामुळे तंत्संब- 
धीचा परिभाषा मराठी किंवा संस्कृत यासारख्या संपन्न 
भाषांतूनही उपलब्ध असणे शक्य नव्हते, पदाथेविज्ञान, 
स्सायन, ओषधकल्पंनाविधि या विषयासंबंधी पाश्चात्य 
पद्धतीची प्रयोगजिज्ञासा पोर्वात्य देशात नसल्या कार- 
णाने त्यासंबंधी तयार परिभाषा आढळणे शक्य नव्हेते, 
तेव्हां ती संस्कृत अथवा इंग्रजी यासारख्या कोणत्या ना 
कोणंत्या भाषांतून तयार करण अवेश्य होते, पंदार्थ- 
विज्ञानादी मौंतिक शास्त्रातील सामान्य संश व क्रिया- 
दर्शक शब्द संस्कृतोंद्वव वाटतात; बहुतेक साऱ्या 
शास्त्रातील विशिष्टं पारिभाषिक संज्ञा मूळ इंग्रजीतीलच 
कायंमं ठेवण्यांकडे या ग्रंथकारांचा कळ असलेला दिसून 
यतो. 


गणितविषयक परिभाषेचे प्रयत्न 


आता मराठी माध्यमाचा स्वीकार दुय्यम शाळा- 
तून झाला आहे. एवढेच नव्हे तर काही विद्यापीठां- 
तूनही उच्च शिक्षणासाठी माध्यम म्हणून स्वीकार कर- 
ण्यात आला आहे. परंतु काही वर्षापूर्वी निरनिराळे 
विषय मराठीमधून शिकविणे अशक्यप्राय बाटत असे. 
वस्तुतः ही अडचण प्रारंभीच्या काळांत अधिक 
भासावयास पाहिजे होती. परंतु तसे मात्र आढळतं 
नाही, याचे मुख्य कारण असे की, त्याकाळात अनेक 
ग्रंथकारांनी स्वयेप्रेरेने अथवा सरकारी उचेजनाने 
शास्त्रीय विषयावरील ग्रथनिर्मितीस प्रारंभ केलां होता. 
लिहिता लिहिता परिभाषा तयार झाली. त्या प्रयत्नांची 


मरणा देखील गरजेतून निर्माण झाली. एखांदी 
विशिष्ट भाषा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्वीकारणे 


आणि त्यात ग्रंथरचना होणे या दोन्ही गोष्टी परस्पराव- 
लंत्री आहेत. 


ग्रणितासारख्या विषयातील पारेभाषेब्राबत कॅप्टन 
जाज जव्हिस यानी केलेले प्रयत्न उल्लेवनीय आहेत. 
जॉर्ज जब्हिस यांनी १ ८२३ साली काढलेल्या 
कै. हलपागक्ाए ठा 6 118"ए०011 ० 
७१७8 गग्राडांगढल12ट या संस्थेत गणित, 
भूमिती, चित्रकला इत्यादी विषय शिकविले जात असत. 
त्यातील विद्यार्थ्यांना उपयुक्त होतील अशी अनेक 
पुस्तके जव्हिसने भाषांतरित केळी, जगन्नाथशास्त्री 
कमवत यांच्या साहाय्याने जव्हिसने अंकगणितं, कंतंव्य- 
भूमिती, आदिकरणभूमिती, बीजगणित, त्रिकोणमिती, 
क्षत्रफळ, घनफळ, लाग्रतम इत्यादी विषयावंरील पुस्तके 
तयार केळी. १८४० नंतरच्या काळात जॉजे जाव्हस याने 
तयार केलेला ' ड मार्गन याची अंकगणिताची मूळ- 
पीठिका? (१८५०), दा. नी. नगरकर याचे 
' इाकुच्छेद ? (१८५५), व केरो लक्ष्मण छंत्रे थांचे 
अंकगणित (१८६० ), याखेरीज फारशी स्वतंत्र 
पुस्तके गणितावर झालेली नाहीत. जी तयार झाली ती 
विद्याखात्यातर्फे पसंत केलेल्या पद्धतीनुसारच तंयारं 
होत, असे आढळते. १ ८२६ मध्ये “ गणितकृति 
अथवा गगितमार्ग ? या पुस्तकात, दुसऱ्या आवृत्तीतील 
पहिल्या पृष्ठावर भाषाविषयक अडचणींचा व नवी 
परिभाषा तयार करांत असताना प्राधान्याने संस्कृत 


४२ 


पहिली पन्नास वर्ष 


शब्दांचा वापर करण्याचा निदेश केळा आहे. संस्कृत 
सामाजिक शब्दांचा बापरही यात मोठ्या प्रमाणात 
केला आहे. 
परिभाषेचे काही नमुने 

“ संख्यापरिमाण ? ( गणितकृती अथवा गणित- 
मार्ग ), '* कार्यप्रकाश चिन्हे , “ त्रिराश्ी गणित 
यासारखे प्रतिशब्द संस्कृतातून उचलले आहेत. 
विवेचनाची भाषाही कित्येक ठिकाणी संस्कृतमय 
आहे.' 

जार्ज जव्हिसक्रृत गणित-भाग दुसरा अपूर्णांक 

परिभाषा- काही नमुने 


१ सांकळरीती - छा 7प6 ठ्य 1166 
1१७तप०७10॥ ०1 (त&०1118.13 


रखूपमंदु - | 
३ घातकमी -. शाएणपगि०य 
४ मलकर्मी - एप 
८ श्रेणी - ए0ठ्ठा७8800 
६ सर्कत - ए"610079711 


७ वहिवाट वहि - ००॥-॥ए००1॥४ 
जव्हिसकृत शिक्षामाळा. १८२७, भाग २, 
१ अपर्णजीज  -- तिमचेटिया 
२ बर्गघनादि - पाए०एतणा 
३ वगेघनादिमूळ - ])ए०प101. 
४ भूमितिप्रमाण आणि श्रेणी -. (8016028 
॥7०७०॥(॥0॥ 810 
* ॥700ष्टाडांयया, 
७ अनंत श्रेणी - (6 361168. । 
६ एकवर्णसमीकरण - 8111118 17९1018. 
७ घनादि समीकरण (७० 8110 पाट्टाला' 
€तृप1011.8. 
जव्हिसकृत-कशिक्षामाळा-भाग ३-भूमितीचे आंदिकरण 
( ॥ए]श९॥(8 0 ७७०॥९ए४५ ) 


प्रत्यक्ष लु ॥३10118 
सिद्धांत ऱा गृगा[७०1'0118 
गुणोत्तर ऱा 1१8० ी 
प्रमाण - ' फ0७७0प3यिठा 
भरीब ला $&ळाव 

र 1100161718, 


प्रस्तुत ठिकाणी भूमितीमध्ये येणाऱ्या अनेक प्रकारच्या 

आकृती व त्यांची नावे व व्याख्या, निरनिराळे 

सिद्धांत व कृत्ये बिशाद करीत असताना मूळ इंग्रजी 
वाक्‍्यस्वनेंचा परिणाम मराठी वाक्‍यरचनेवर झालेला 
स्पष्ट दिसतो. 

ड मार्गन याची बीजगणिताची मूळपीठिका (१८४८)- 
संत्री वजन  - 90९णपीठ ठाक 
दृष्टांताथे कृत्य - 1058101710. 
जॉजे जव्हिस यांचे ' गणितबहि व नाण्यांच्या 

तपासणीचे वर्तमान ' हे १८२८ साली कॉन्स्टेळ व 

हटन यांच्या पुस्तकाचे केलेले भाषांतर होय. जव्हिसने 

गर्णिंत विषयावर अनेक ग्रंथ लिहिले आहेत. ते नेटिव्ह 
एज्युकेरान सोसायटीचे सात बंषे सेक्रेटरी होते. 
दादोबांच्या आत्मचरित्रात त्यांनी केलेल्या शिक्षण- 
विष्रयक प्रयत्नासंत्रंधी भरपूर माहिती दिली आहे. 
त्यांच्या सारख्यांच्या प्रयत्नामुळे कदाचित महाराष्ट्रातील 
प्रजा अधिक जाणती होऊन आपल्या कारभारात 
बखेडे उत्पन्न होतील, अशी भीती एल्फिन्स्टन नंतरचे 
गव्हनर सर जॉन मालकम यांना वाटल्याचा स्पष्ट 
निदेवा दादोबांनी केला आहे. यांची गणितविषयक 
पुस्तके शाळेत फार मानळी जात. यानंतर उल्लेखनीय 
अन्ने बाळशास्त्री जांमेकर यांचे “ शून्यलब्धि ' हेच 
काय ते एक पुस्तक आहे. असे दादोबरांच्या चरित्रात 
म्हटले आहे. ' गणितवहि व नाण्यांच्या तपासणीचे 
वतमान ' या पुस्तकात संख्या, रेघ, अवकाश, 
काळ, गमन, वजन इत्यादी सुलभ डाब्द वापरून 
त्यांच्या व्याख्याही सुलभ रीतीने निवेदन केल्या 
आहेत, उदाहरणाथ, “ आर्थिककरार्य ' म्हणजे, जो 
अर्थ काही प्रतिज्ञेचे प्रतिपादनापासून साहाजिक उत्पन्न 
झाला. अश्या सुलभ पद्धतीने व्याख्या बनविल्या 
आहेत. गणितासारख्या क्लिष्ट विषयांचे अत्यंत सुलभ 
पृथक्करण यादृष्टीने जव्हिसच हे पुस्तक उल्लेखनीय 
आहे. गणितातील मूळच्या इंग्रजी संज्ञांना मराठी प्रति- 
शब्द तयार केळे आहेत, निरनिराळ्या प्रांतातील 

नाण्यांच्या तपासणीची कोष्टके देऊन ग्रंथाला पूणेत्ब ब 

प्रोढत्ब देण्याचाही प्रयत्न जव्हिसने केला आहे. प्रस्तुत 

पुस्तकात “ कबी ? हा शब्द कर्त या अर्थी बावरला 


१. आधुनिक मराठी गद्याची उत्कांति, पु २२२, ले. डॉ. कृ. मि, कुलकणी ( १९५६ ) 
२. दादोबांचे आत्मचरित्र ( प्रथमाइत्ति, १९४७ ), प, ७९३, न 
३, दादोबांचे आत्मचरित्र ( १९४७ ), ए. १८६. 


अनुक्रमणिका 


४२ 


त ग्र 


"करखगघर चिछ्नसज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


आहे. “ शिलाप्रेस ' एवजी ' दगडावर ? असा शब्द- 
प्रयोग वापरला आहे, शिवाय “ सामान्यगुण ? 
( जभाभ'8] ण) 0०0105 ); 
* सांकळरीती * ( (॥1811-70]10 ०1 १1160 ); 
* घातकर्म ' (117०1प 101); ' मलकम ? (6ए०ए- 
०॥. ); यासारखे प्रतिशब्द इंग्रजीस तयार केले 
आहेत. गुण्यगुणक, भाज्यमाजक यासारखे अतिशय 
सोपे राब्द देखील वापरले आहेत. 

'“ब्रीजगणिताची मूळपीठिका? १८५१, आवृत्ती दुसरी 
हे पुस्तक काही दक्षिणी गृहस्थांच्या आधारे लिहिले 
आहे. डॉ. मारगनकृत पुस्तकाचे ते भाषांतर होयं. 
द्वियुक्तपदार्थ, एकवण समीकरण, अशा तऱ्हेचे शब्द 
संस्कृताच्या आधारे बनविले आहेत. 

दादोबांच्या आत्मचरित्रात जव्हिसने केटेल्या एका 
इंग्रजी पुस्तकाच्या भाषांतरासंत्रधी पुढील उछेख आढ- 
ळतो. जव्हिसताहेबांना देशी भाष्रेची फार आवड. 
त्यांनी “' त्रा॥०॥?5 (00ए56 01 [४७(॥०- 
108108 ? या समम्र ग्रंथाचे जगन्नाथशास्त्री क्रम- 
बंतांच्या साहाय्याने मराठी भाषांतर केले.' त्याचे 
पूर्णाक, अपूणीक, गणित हा एक भाग, बीजगणित, 
अधिकरण भूमिति, सिद्धांत; त्रिक्रोणर्मित, लाग्रतम असे 
सवे भाग तयार होत तसतसे शिलाप्रेसवर छापले व 
सुलास उपयुक्त व्हावी म्हणून विकत देण्याचा कारखाना 
तेथेच केळा होता.' या ठिकाणी 7288109758 
७०४०8७] (6011015 या पुस्तकाचेही “कर्तव्य- 
भमिति ” असे माषांतर झाल्याचा उछेख आढळतो. 
विद्या शिकल्यापासून होणाऱ्या फायद्यांचे स्पष्टीकरण 


पदार्थविज्ञान 

हरि केशवजी यांचे ' सिद्धपदाथीविज्ञानशास्त्र- 
विषयक संवाद ' (१८३३) हे भाषांतर दुर्मिळ आहे.' 
दादोत्रांच्या आत्मचरित्रात प्रस्तुत ग्रंथाचा व * विद्येचे 
उद्देश, लाभ आणि संतोष * या ग्रंथाचा मोठे प्रोढ व 
सरस ग्रंथ असा उल्लेघ आहे.' प्रस्तत पुस्तकात 

९ 0 भु 
पदार्थांचे सामान्यधम, गुरुत्वाकपरकत्व, ' चलननियम, 
यांत्रिकशक्ती, ज्योतिषशास्त्र, ग्रह, पृथ्वी, सूर्यचंद्र, 
९4 9 

प्रवाही पदार्थांचे धर्म, दर्शनानुदयासन इत्यादी अनेक 
विषयांचे विवेचन या ग्रंथात उत्तम रीतीने केले आहि. 
हे भाषांतर वाचताना ते इंंग्लशा ग्रंथाचे भाषांतर 
आहे, असे आढळून येत नाही. भाषा प्रौढ असूनही 
समजावयास सोपी आहे. कनीनिका, दरीनज्ञानतंतू 
वगेरे संस्कृत शब्द बनविलेले आहेत. त्या काळाकडे 
पाहाता नवी परिभाष्रा बनविण्याचा हा खटाटोप 
ह द आहे. ह्रि _केशव्जींचे विषयप्रतिपादनही 
भझ असे उतरले अ अ >. म हह, “२ ९ च्य 
क जा ॥. अस्ताचे वेळी क्षितिजरेषे- 
“नाप जाताना सूय आपणास स्पष्ट दिसतो. त्याविषयी 
त आपल्या एका ग्रंथात दिळेळे पद्मरूपवर्णन 
बॅ २ केशवजींनी * महबिवेचन ? या भागात आयछंदांने 
देळे आहे. शास्त्रीय विवेचनात मनोरंजकता आणण्या- 
करता हा प्रयत्न केढेला दिसतो. देशबांधवांची नैतिक 
व जा परिस्थिती सुधारण्याकरता भौतिक शास्त्राचे 
९१ हवर हान आपल्या बांधवांना निवेदन 
"17 म्हरून प्रस्तुत ग्रंथ १८३३ साली त्यांनी लिहिला 
आहे. प्रस्तुत ग्रंथातील परिभाषेचे काही नमुने: 


खर ळक 


करताना गणितापासून बुद्धीला प्राविण्य येते याची  निभेद्यता यण पथा 01110 
कल्पना एतंददेशीयांस नाही, अशी तक्रार केळी आहे.  विभाज्यत्व - फण आ0111 1. 
पाचव्या-सहाध्या शतकात भारतीयांच्या बुद्धिमत्तेतील आकषकत्व " अणछला0 डु 
चैतन्य लुप्त झाल्याची माहिती येथे नमूद आहे. दाढ 7 य)ाझ र 
व्यावहारिक लाभ हेच विद्येचे प्रयोजन होय, या खेरीज परिमेयता न्न (मला! 
कोणतीही उच्च दृष्टी आढळेनाशी झाली, अर्वाचीन जडत्व र्‍ा पागा की 
विद्येने ति पारमार्थिक ( उच्चतम ) मूल्यांचे घडे स्नेहाकर्षकत्व  - ॥६), क 
दिले. अद्या प्रयत्नातीळ हे सारे प्रारभीचे प्राथमिक वल्या त 
स्वरूपाचे प्रयत्न होत. वेरल्य 1 आशी छगाळडाला 
१, दादोबांचे आत्मचरित्र, प्र. आ. १९४७, प. ३५, र 
व श्र 1 १ पृष्ठे ७३-७४. 
३. हरि केशवंजी यांचे चरित्र, पृ. १७, लेखक - रामचंद्र हरि. 


४. दादोबांचे आत्मचरित्र, आवृत्ति १९४७, 


४४ 


पु. ५५, 


पहिली पन्नास वर्ष 


गुरुत्वाकर्षंकत्व - ह िकिचे गि ठी 
छा 101. 
लघुपदारथोश्वगमन -. 85060 0 ती३टणा, 
13०१65 
समगति _. एजिणि१ा ऐ०0ला 
वधमानगति _ १००७७60 ॥॥ ०101. 


आघात प्रत्याधात - 401010 १७७७101 
(06778 01 1100101) 


चलनमध्य ऱा 

उच्चालन - 1160९! 

उच्चालक - 10" 

उतरण - ग॥०1160 718116 
कप्पी . - एपी“ 

चचालकत्व - श0)010एप 
सुज - [80006 

कोटि - ग,णा९१ट्रांणा0९ 
वातमानयंत्र - ठि्चा०ण॥ 0८ 


प्रस्तुत परिभाषा पाहिली म्हणजे कोणतीही साधने 
समोर नसताना त्यावेळी स्वतंत्र परिभाषा तयार 
करण्याचे स्वतंत्र प्रयत्न अनेक लेखकांनी केल्याचे 
दिसते. एतद्देशीय बातावरण लक्षात घेऊन झास्त्रीय 
विषयाचे काठिण्य कमी करण्याचा प्रयत्न हार केशवजी 
यांनी 'केल्याचे दिसते. पदार्थविज्ञानाप्रमाणे रसायन- 


शास्त्राची फारशी प्रतिभाषा तयार केल्याचे आढळत 


नाही. 


? यां शास्त्रीय विषयाला बाहिलेल्य़ा 


। दिग्दर्शन ट> ॥ड 9. 
मासिकानेही पदार्थविज्ञानविषयक परिभाषानिमितीचा 
रथ, गुरुत्व, युरुत्बमध्य; 


प्रयत्न केला आहे, उदाहरणाथ, २2 
आघात. प्रत्याघात, वक्तरेखागति, मरणा; बिंदु, वजन, 
नरिकराक्त इर बे त्रे यांचे पदा थे- 
यांत्रिकशा क्ति इत्यादी, करो लक्ष्मण छत्रे ंश नमळ 
विज्ञान हे पुस्तकही पदार्थांच गुणधर्म व व्यापार व 
यांचेकडे मुळांचे लक्ष वेधावे म्हणून तयार केळे 

हे ७-3 प्राथमिक ज्ञान करून देण्याचा 
आहे. पदाथेविज्ञानाचे प्राथामक कळ. 
उद्देश त्यात बाळगला आहे. प्रत्येक प्रयोगास न पा 
सामानाची यादी खर्चासह ग्रंथाच्या हा ळय 
आहे. ' पदार्थविज्ञान या संरेर्भचा उद्‌बोधक च 
या ग्रेथात केली आहे. व त्यास : प्राकुतमांमासा 


: बास्तविकशास्त्र ' असे दोन राब्द सुचविले आहेत. या 


“२ “<< य 1 4४ ४ 
शास्त्रातील विशिष्ट पारिभाषिक से मूळार्ताळ काय 


अनुक्रमणिका 


ठेवल्या आहेत परंतु इतर घडामोडी संबंधाच्या प्रस्तुत 
शास्त्रात येणाऱ्या संज्ञासाठी परिमेयता, निमेंद्यता, 
स्नेहाकघेण, रसायनप्रीति, वधित-वेग-चलन, आघात, 
भार, कंपन इत्यादी संज्ञा संस्कृतावरून तयार केल्या 
आहेत. 
रसायनशास्त्र 
“रसायनशास्त्रविषयक संवाद? हा ग्रेथ हरि केशवजी 
यांनी १८२७ मध्ये रचला. प्रस्तुत य्रेथातील बिवेचनही 
बरेचसे सुलभ करण्याचा प्रयत्न ग्रंथक्त्याने केला आहे. 
४15. ॥11'९01'3__“ (00 ए७'58101158 0. 
(1011877? या ग्रेंथाधारे हा स्चलेला आहे. 
याखेरीज १८५९ मध्ये रामजी गणोजी चोगुळे यांनी 
“ रसायनशास्त्र ? अथवा * हुन्नरविधि' व १८६३ 
मध्ये नारायण दाजी यांनी 'रसायनशास्त्र ? असे ग्रेथही 
या विषयावर रनलेळे आहेत, 
हरि केशवजी यांनी आपल्या रसायनक्यास्त्रविषयक 
वर्रील ग्रंथात रसायननिर्मितीविषयक संज्ञा संस्कृतसिद्ध 
अशा रीतीने तयार केल्या व त्यातील विरोष संज्ञा 
पाश्चात्यप्रणीत अश्याच कायम ठेवल्या आहेत. रसायन- 
निर्मितीचे निवेदन आकृत्यासहित केलेले आहे. 
हरि केशवजीकूत “ रसायनक्षास्त्रविषयक संवाद 
यातील काही नमुने : 
आकसीडकरण ( ए. १४७ ) 
आसिडभवन ( ए. १८९ ) 
ग्यासरूपता ( पृ. १६७ ) 
निरा्ठारीजन्‌ ( पृ. २१९). 
मूळ इंग्रजीशाब्द कायम ठेवण्याकडे या ग्रंथात हरि 
केरशवजींचा कळ अधिक दिसून येतो. 
रसायनक्रास्त्रविषयक परिभाषा ब सिद्धांतविवेचन 
याबाबत ' दिग्दशन ? ( १८३७ ), व ' ज्ञानद्रीन ? 
( १८५४ ) या दोनही नियतकालिकांची कामगिरी 
आजही मागदशक होणारी आहे. या दोनही मासि- 
कांनी या बाबतीत बजाविळेली कामगिरी लक्षात 
घेण्यापूर्वी अर्वाचीन मराठीच्या प्रारंभीच्या काळात 
विक्षषतः दिग्दरानाने मिळविलेल्या प्रतिष्ठेचा उल्लेख 
करणे अनुचित ठरणार नाही, त्या काळात शास्त्रीय 
विषयाला वाहिलेले मासिक चालविणे ही एक धाडसी 
स्वरूपाची महत्त्वाकांक्षा होती. अनेक शास्त्रीय विषया- 


४५ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


वर यात लेखन केले जाई. सिद्धपदार्थविज्ञान, रसायन- 
शास्त्र, भूगोल, इतिहास इत्यादी विविध विषयांवर 
यात लेस प्रसिद्ध होत, या खेरीज ' साधारण विषय 
नावाचे एक सदर दिग्द्शनात आहे. यात पाणी स्वच्छ 
करणे, भाजण्यावर उपाय, गांधीलमाशी, मधमाजी 
यांचे देशावर उपाय, वस्त्रावर खुणा करण्याची शाई, 
असे व्यवहारोपयोगी विषयांवरील शास्त्रीय प्रयोगांचे 
नमुने दिळे आहेत. शास्त्रातील विद्षिष्ट संज्ञा मुळातील 
कायम ठेवल्या आहेत.' उदाहरणाथ, धातु, वायु, 
बगेरेंची नावे. 


नेत्रिक असिड  नैत्रोजन क्लोरीन 
हेड्रोजन  गलवानिकसाचा कॅलशियम 
रेडियम 
क्रियादर्शक शब्द संस्कृत आहेत : 
अमिश्रत्व  क्रगघधुव वियोग 
घनस्थिति संयोग चुञकाची देशिकशक्ति 


सजातीय *रुब विजातीय धरूव. 

: ज्ञानदशेन ' हे त्रैमासिक बाळशास्त्री जांभेकरांचे 
सहकारी भाऊ महाजन यांनी १८५४ साली सुरू 
केले. हे त्रैमासिक तीन वर्षे चालले. पाश्चात्य विद्येच्या 
विषयावर फार थोडे ग्रेंथ असल्यामुळे अश्या विषयांची 
लोकांना माहितगारी होण्यासाठी काही तरी साधन 
हवे असे मनात आणून हे त्रेमासिक सुरू करण्यात 
आले. न्यायशास्त्र, इतिहास, नीतिद्यास्त्र, मानस- 
शास्त्र इत्यादी विषयावर यात लेख आले आहेत. 
“ न्याय, मनोधम, नीति, इतिहास, रसायन, गणित, 
व्यवहार इत्यादी शास्त्रावर्रीळ पाश्चाच्यप्रणीत ग्रंथांपैकी 
काहींचे भाषांतर ब कित्येक सारांशरूपाने या पुस्तकात 
उत्तराविळे आहेत. 

त्यावेळच्या इतर शास्त्रीय विषयावर्रल ग्रेथातील 
परिमाषेप्रमाणे या मासिकातही निरनिराळ्या शास्त्रातील 
सामान्यसंज्ञा संस्कृतातून घेऊन न्याय, मानसशास्त्र, 


१. दिग्ददन, पु. ३, अंक २, पान २२८. 
२, ज्ञानदर्शन पु. १, अं. १. 


भूगमंशास्त्र वगेरे काही शास्त्रे वगळून मुळातील 
कायम ठेवल्या आहेत. 
रसायनशास्त्रविषयक परिभाषा 
मिश्रपदा र्थ, बजनसंयोग, मिश्रपरिमाण, साक्षेपगुरुत्व, 
सामान्य सेश्ञा, विशिष्ट संज्ञा, पदार्थ व रसायन या 
दोन्ही बिज्ञानामध्ये मूळच्याच कायम ठेविल्या आहेत. 
उदा० हेद्रोोरिक आसिड, क्ोरिक आसिड इत्यादी. 
या तेमासिकाने केलेले परिभाषानिर्मितीचे प्रयत्न 
विविध शास्त्रीय विषयावरील आहेत. 
नमुने- 
न्यायशास्त्र- 
तकॅक्रिया, निगमन, 
उत्पात्तकरण, 
मानवशास्त्र :- 
एकंदर विवेचन लॉक ब ह्यम़ यांच्या झारे केलेले 
आहे. या विभागात स्वतंत्र मतप्रतिपादनही केळेळे 
आहे. मानव्यापारानुचिंतन 


0 तन, क्रियाशक्ति, निदिध्यास 
स्मृति यासारखे अत्यंत सुजोध शब्दही वापरले न 
भूगभशास्त्र :- नक 


यातही सावरब, निरवरब, 
स 
असे संस्कृतोद्धव शब्द आहेत. 


__ इतिहासविषयक असते बिस्तृत व विविध खंडासंत्रधी 
ळलन * दिग्द्शन ? ब ' ञानदर्न ? या दोहोतही 
आलेले आहे. “ घरणीकंपाच्या योगाने जमिन दर्यागर्क 


जाहली टे त्काली 
हली आहे, '? हे वाक्‍य तत्कालीन शेलीचे निददाक 


त्यातील काही 


पदार्थमाने आणि त्यांचे 


उद्धिजपदार्थ, धरित 


मानणे शक्‍य आहे.* परथ्बीती 

>. >> र ताल 
ऑसिस्ाहे व दारी यांची मते दिठी रतदलाबाबत 
नीतिशास्त्र क 


अंतर्साक्षित्व, शुद्धमान शक्ति 
वि धा ी मान, इत्यादी सं 
राब्द वापरले आहेत, या विषयावर पाश्चात्य डय 


३, ज्ञानदशन, पु. २. अं. २, पृष्ठे, ११५-१२४., 


४. ज्ञानदशन, पु. १, अं. १, पृ. ८५, 


५, श्ञानदर्शन, पु. २, अं. २, पृ. ११५-१२४, 


४६ 


प 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पहिली पन्नास वर्षे 


रसायनशास्त्रावरीलळ आणखी एक ग्रंथ विशेष 
उल्लेखनीय आहे. १८६२३ साली नारायण दाजी यांनी 
लिहिलेळे “ रसायनशास्त्र ) हा तो ग्रंथ होय, प्रस्तुत 
ग्रंथाचे लेखन त्यावेळी नारायण दाजी यांनी ग्रांट 
मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांस रसायनविषयक 
व्याख्याने दिली, त्यातून झालेले आहे. रसायनश्ास्त्राची 
मूळपीठिका अशा स्वरूपाचा हा ग्रंथ आहे. रसायन- 
शास्त्रातील सिद्ध नियमांचा वैद्यकीयश्ास्राशी असलेला 
संबंध यात व्यक्त केढा आहे. शास्त्रीय परिभाषा 
कित्येक ठिकाणी मूळ इंग्रजीच कायम ठेवली आहे. 
काही ठिकाणी संस्कृतावरून सुटसुटीत, सुबोध शब्द 
बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. उदाहरणे प्रचारा- 
तील घेतल्यामुळे विवेचन सुलम झाले आहे. रसायन' 
शासत्रासंबंधी शब्दांचा कोश ग्रंथास जोडून त्यात 
कठीण पारिभाषिक राब्दांचे स्पष्टीकरण सोप्या भाषेत 
झेलले आहे. मिल्स, “ एलिमेंटस ऑफ केमेस्ट्री ' 
८ कौन्सिल ऑफ मॅन्युअल केमिस्ट्री, ? ' वुइलसन्स 
केमिस्टी ! आणि अद्याच काही इंग्रजी ग्रेथांच्या 
आधारे प्रस्तुत पुस्तक तयार झालेले आहे. मुख्य 
एकांकी पदार्थ (2117101168 ०1 1010110181 
130१165 ) यांचे धम दाखवून त्यांच्या संयोगापासून 
(1110019701. ००॥॥)०१॥0४) झालेले उपयोगी 
पदार्थ यांचे धर्म दर्शवून रंसायनशास्त्रातील साधारण 
नियम (९1७१) 0011011108 07 ाह्यिा८8] 
ठद्लंश1०७ ) वैद्यकीय अभ्यासास ब कलाकोदल्यास 


कसे उपयोगी पडतात हे संक्षेपाने दाखाविळे आहे. 
ग्रंथाला जोडलेल्या रसायनशास्त्रासंबंधी कोशात 
कठीण पारिभाषिक राब्दांचे थोडक्यात स्पष्टीकरण 
केलेले आहे ते असे: 


विशिष्ट गुरुब  - 8९लीठ टा'8ए9 


दोन पदार्थ निवडणारी -  1)0०प७16 

प्रीति 86७४९ 9ीग्रा 9 
रसायन प्रीति - लाशणा08] छी ए 
प्रवत॑न - पावालाणा 
विद्युतचक्रातील एक घातु - १७४91४७ 

6]81]18110 

एकाकीपदार्थतच्व  -  एऑह्णाला 
ढवळणे - जाततवागष्ट 
दाब्ये - 1)018109 
घन - 7?080106 
क्र्व्ण - ]०४४ए ४७ 
सिद्धवत ग्रहितपदे - 7?०80॥]5868 
मलाचा गोळा - 888 


इंग्रजीमधून उचललेली परिभाषाही यात आढळते. 


करालसिस -- स्पर्शाने पृथक्करण होणे, 
मचे - पृथ्वीतील धातू 
कार्बन न्न 


आलकलीज, नैत्रिकआसिड, टर्टारिक अँसिड, 
स्टाच इत्यादी. 


४७ 


2: जा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्री. सु. बा. कुलकर्णी 
वारल्यांचे उखाणे 


बारल्यांचे जीवन 

बारली ही महाराष्ट्रातील एक प्राचीन वन्य जमात 
आहे, या जमातीची वस्ती प्रामुख्याने ठाणे 
जिल्ह्याच्या उत्तर भागात केंद्रित झालेली असून, 
नाशिक, दमण, धरमपूर व सुरत यांच्या आसपासही 
पसरलेली आढळते. एकंदर लोकसंख्या दोन लाखाच्या 
जवळपास आहे. पश्चिम किनारपट्टीतील ठाकूर, 
कातकरी, वारली, दुबळे, धोडी, कोकणे, महादेव 
कोळी या आदिम जमातीत वारली ही एक प्रगत व 
वेदिष्ट्यपूर्ण जमात आहे, कातकऱ्यांप्रमाण निव्वळ 
शिकार, कंदमुळे, लाकूडफाटा व अनुषंगित वन्य 
उद्योगधद्यावर उपजीविका करण्यापेक्षा शेती करण्याकडे 
यांचा कळ अधिक आहे. यांचे डावर व निहिरे असे 
दोन प्रमुख प्रादेशिक भेद असून ते त्यांच्या भाषिक 
लकत्रींचे सूचक आहेत. डावर हे उंत्ररगाव व त्यापली- 
कडील उत्तरपट्टीत आढळतात; तर निहिरे हे प्रामु- 
ख्याने पालघर, माहीम, जव्हार, बाडा या तालुक्यात 
दिसून येतात. प्रादेशिक भेदांनुसार वारल्यांच्या बोलीचे 
दोन पोटभेद संभवतात. उत्तरेकडील वारली गुजराथी 
च मिहीवर्गाय बोळींशी जवळिक असलेली बोली 
बोलतात; तर दक्षिणकडील वारढी मराठीची बोली- 
भाषा वापरतात. 


वारल्यांची बसाहत शेतीच्या आसपास सपाट 
जमीन ब पाण्याची सोय पाहून केलेली आढळते. दहा- 
पंधरा झोपड्या एकत्र आल्या की वारलीपाडा तयार 
होतो. झोपड्या बांबू अगर कारावीच्या कुडाच्या असून 
गवत, पेंढा अगर कोलांनी शाकारलेल्या असतात. 
झोपडीबाहेर पाण्याची मडकी ठेवण्यासाठी माचा तयार 
केळेला असतो. झोपडीत चूल, उखळ, मुसळ, नाते, 
कोयते, कुऱ्हाड, दुध्याभोपळयाचे पाणी पिण्याचे भांडे 
( तुम्बूडा ), मासे पकडण्याची साधने ( फिर काण्डी, 
महू), चटई, शिंकी, मडकी, तिखट-मीठ ठेवण्याच्या 
बांबूच्या उभ्या नळ्या ( टिपरी ) व अल्युमिनियम 


अगर पितळेची काही भांडी. असा संसार थाटलेला 
असतो. भात, नाचणीची भाकरी व सुकी मच्छी हे 
याच प्रमुख अन्न, दारिद्यामुळे रानातील कंदमुळांबरही 
कधीकधी दिवस काढावे लागतात, 

वारली हे वर्णाने काळे, मध्यम उंचीचे कृश पण 
काटक असतात, पुरुष अंगात कुडते घालतात व 
लंगोटी लावतात, अलीकडे वारली तरुण लांडा शर्ट .व 
हंडी इंजारच पसंत करताना दिसतात. स्त्रिया नऊ 
रस झाडे होपरापर्यंत आखडून नेसतात ब चोळी 
घालतात, विबाहित स्त्रिया पद्र खांद्यावरून घेतात; 
तर अविवाहित कमरेलाच लपेटतात. .डावर बारली 
स्त्रियांना दागिन्याची फार आवड असते, 


जा क हे मूलतः निसर्गपूजक आहेत, भुतेल्ेते, 
ब्टोणा यावर त्यांचा विश्वास असतो. पाऊस हा 
घरतरी ( धरित्री ), गावतरी 
यी रभ केणसरी (धान्य ) ह्या ल. ्रेष्ट 
यांच्यं भे ल. हती महालक्ष्मी, हिरवा, हिमाई 
1 मूर्तींची ते पूजा कात... 
वारल्यांचा जीबनानंद 


भाट्रपद सरता हो | 
व्र ऊ्न ्झ झि उजाडू 
म्हणजे कोकणपटट ॥श्वन उजाडू लागला 


उंचठंच हिरव्यागा उमळां सुफला झालेली दिसत. 
डोलाने डुलत ती कुशीतून भरघोस पिके 
ढोरे डळ लामा ओल्या चाऱ्याने मस्ताबळेली 


पत्त श् 
ष्य क. ' दृहाड  ( डोह ) तुडुंब 
ययथयाट चालटे कौडीम, अनू , बोयस्यांचा त्यात 
हारवड, फेच मट, नकी, लावे, कबडे, पुसावे, 
असतात, ससे माहि, बोटाबोटांबर भसून किलबिलत 
् ऊद, सांबरे, डुक्कर रानोमाळ 
? भारांगी, दिंडी, कडक, 
रानाला शोभा आणर हेजारो प्रकारच्या भाज्यांनी 
उपासमारीने असते, चार महिन्यांच्या 
तर बारल्यांच्या जीवनात देणारे बुलाचे 


तेरी, शेबाळी, रा 


शट 


अनुक्रमणिका 


ह. 
| 2. याक 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


वारल्यांचे उखाणे 


दिवतत एवढेच ! सवडीचा दिवस पाहून वारली- 
पाड्यातील तरूण शिकारीला आहेर पडतात. काट्या- 
कुऱ्हाडी आणि एखादी ठासणीची बंदूक एवढाच 
सरंजाम. हाकेबाल्यांच्या आरोळ्यांनी रान पिसे होते. 
सावजे खडबडून जागी होतात व घुंधाड पळत 
सुटतात. शिकाऱ्याने * आवाज ? घातलेला असतो; तो 
दऱ्याखोऱ्यांतून निनादत जातो. पाड्यावरील पारा- 
सोरांचे, बायाब्रापड्यांचें कान उभेच असतात. 
एकमेकांना सांगू लागतात, “ डोगूरावर्‌ गायू हम्बाय्‌ 
ब 5५ | ” चार माणसांच्या ओझ्याचा डुक्कर त्या 
रात्री सगळ्या वारलीपाड्याला तुप्तीचे ढेकर आणीत 


असतो. र ी 
सृष्टीच्या या साऱ्या कोतुकाने वारली वेडावून 


जातात. त्यांच्या अंगप्रत्यंगातून चैतन्याचे निर्झर उद्यी 
घेऊ ढागतात. या चैतन्याचा खाभाविक आविष्कार 
म्हणजे नृत्य, पायाळा गती येते, अंगाला ळ्य येते, 
आणि ' तारप्याच्या ? तालावर, घुंगराच्या ठेक्यावर 
तीस-चाळीस देह डुळू लागतात. कुणाच्यातरी मुखातून 
सुरावट बाहेर पडते- “ वनीत भंवूरा फिर ग मयूना 
वनीत भंबूरा फिर ग” भवरा म्हणन भ्रमर, हा 
जीवाचे प्रतीक भतून, मृतात्म्यांशी संबंध जोडतो, 
छोकसाहित्यातील हा एक जागतिक कल्पनाबंध आहे. 
मि, कातकरी व वारली यांच्या लोकसा हित्यात 
भ्रमरास अद्वितीय स्थान आहे. कातकऱ्यांच्या लोक- 
नृत्यातील नमनाचे गीत भ्रमरासंत्रंधीचेच आहे. 
बारल्यांचे लोकसाहित्य 
जीबंनानंदाचा सहजाविष्क 
त्याच्या प्रेरणा व विषय त्या त्य 


एर म्हणजे लोकसाहित्य. 
1 समाजाच्या जीवन- 


पद्धतीशी निगडित असतात, भौतिक विश्वापलीकडील 
गोष्टींच आकर्षण, अतर्क्य-गूढ जाणून घेण्याची इच्छा 
ही मानवी समाजात सर्वत्र सारखीच आढळते. 
आदिवासीही याला अपवाद नाहीत. यामुळेच त्यांच्या 
लोकसाहित्यात जीबनानंदाळा अध्यात्माची बेमाठूम 
जोड दिलेली आढळते. वारल्यांच्या लोकसा हित्याचा 
बराच मोठा भाग त्यांच्या देवतासंत्रंधीच्या कथा- 
काव्याने व्यापलेला आहे. लग्नप्रसंगी “* धवळेरी'ने 
म्हणावयाची गाणी, नारन्‌देबाच्या पूजेच्या वेळी 
भगताने म्हणावयाची गाणी अथवा कथा, मृताच्या 
उत्तरक्रियच्या वेळी म्हणावयाची गाणी ही सव याच 
सदरात मोडतात. मळणी अगर शिममग्यासारख्या 
सणाच्या वेळी म्हटली जाणारी गाणी त्यांच्या लोक- 
जीवनाचे खरेखुरे दशन घडवू शकतात. वारली लोक- 
साहित्यात लोककथांपेक्षा लोकगीतांचे दालनच विशेष 
समृद्ध आहे, या लोकगीतांचा संग्रह करण्याचे एकदोन 
प्रयत्न माझ्या पहाण्यात आहेत; परंतु प्रकाशित साहित्य 
फारच थोडे आहे. कातकऱ्यांप्रमाणे 'सुर्त लावण्याची 
पद्धती वारल्यांमध्य मळा आढळली नाही. सुरतेच्या 
प्रथेमुळे कातकरी लोककथांचा ठेवा विस्मय वाटण्या- 
इतपत मोठा आहे. भाषिक संशोधनासाठी वारल्यां- 
मध्ये गेळो असताना जे काही थोडेबहुत उखागे 
मिळाले त्यांचा संग्रह प्रस्तुत लेखात केला आहे. 
उखाण्यांचा इतिहास ब स्वरूप 

उखाणे हे लोकसाहित्यांच एक प्रमुख दालन आहे, 
यांची परंपरा फार प्राचीन असून जगातील सव 
प्रगत-अप्रगत समाजांतून यांचे अस्तित्व विविध 
स्वरूपाल्न आढळून येते. क्रखेदातीलळ एकचाकी 


त. 
१. सपूती पाताळामा झाला मिड्रींचा जलम - व बायू 


मिड़्ग्री साती पाताळाला - व आशू 


साती पाताळाला फोडी गेली चवदा पाताळाला - वं बायू 


मिड्ग्री जाडुन्‌ आदळली -व जयू 


त्या मिडंग्रीच आदळुन्‌ झाल सात तुकूड - व बायू 


२. महाराष्ट्र राज्य 
१३ वारली लोकगीते दिलेली आढळतात. 
कोसत्राड ( ताळुका डहाणू ) 
केलेली माझ्या पाहाण्यात आहेत, 
एवढ्याच गीतांचा स 
८ वारली गीतांचा भाषिक अभ्या 


न. भा. ७ 


ग्र लोकसाहित्य माळेच्या ' एक होता राजा ! या संग्रहात के. ज. सांबे यांनी 
येथील ट्रेनिंग कॉलेजमधील शिक्षिकेने ६०-७० वारली गीते गोळा 


वंग्रह डॉ. ज. के. रानडे यांनी पुणे विद्यापीठास डॉक्टरेटसाठी सादर केलेल्या 
स ' या अप्रकाशित प्रबंधात आढळून येतो. 


४९ 


2 
तड तुक. 


"करंगघ चित, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सं्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


रथाच्या कल्पनेवर आघारलेले त्रह्मोद्य' किंवा स्फिक्सने 
इंडिपसला घातलेले कोडे' ही उललाण्यांची प्राचीन 
उदाहरणे सांगता येतील. मराठीत आहाणा, हुमान, 
उमान, उमाण, कोडे, कोहाडा, कुलंगडे व संस्कृतमध्ये 
ब्रह्मोद्य, कूट, प्रवल्हिका, प्रहेलिका असे या शाब्दाचे 
पर्याय आढळतात. हां शब्द संस्कृत “ आख्यान- 
आख्यानक ? ( प्रा. आहणा ) या दाब्दापासून 
व्युत्पादिला जातो. कातकऱ्यांमथ्ये उषाण्याचा * परिक्ष 
सोदूना ' ( प्रश्न विचारणे ) असा उल्लेख करतात, 
वारल्यांमध्ये मात्र उखाण्याला स्वतेत्र पर्याय आहे. ते 
उखाण्याचा उछेख ' जिख्‌नी ! ( स्री. ) असा करतात. 

उख्ाण्यांची प्रेरणा ही संवंसाधारणतः ज्ञान व मंनो- 
रंजनाची असली तरीही सांस्कृतिक पाश्वभूमीला अनु- 
सरून होणारी विषयांची निवड व रचनेचे बंध या दोन 
गोष्टी त्यांना आगळेपण देण्यास समर्थ ठरतात. एकाच 
वस्तूच्या गोपनासाठी मिन्न समाजांमधीळ उष्ाण्यांतून 
वापरल्या जाणाऱ्या कल्पना किती वेगवेगळ्या व 
वैशिष्ट्यपूणे असू शकतात, याची सुंदर उदाहरणे 
एल्विनने दिलेली आहेत. उखाण्यांच्या रचनेची 
वैशिष्ट्ये ही त्या त्या समाजातील उखाण्यांचे वेगळेपण 
सिद्ध करण्यास कारणीभूत होतात की काय 
याचाही मागोवा संशोधकांनी घेतलेला आढळतो. 
स्थलांतर, संस्कृतिसंकर, परसंस्कृति-परिचय व जीवन- 
पद्धतीतील बदल या गोष्टी उखाण्यांचे विषय बदल- 
ण्यास कारणींभूत होतात, अशा नवागत विषयांची 
गुंफण जुन्याच पारेपरिक कल्पनाबधांतून केली जाते. 
अभिजात साहित्यात आढळून येणाऱ्या कूट, समस्या 
इत्यादी वाडयमयप्रकारांच्या प्रेरणा या वैयक्तिक असून, 


१, सप्त युज्ञन्ति रथमेकचक्रमेको अश्चो वहति सत्तनामा । 


त्यातील कल्पनावेभव हे प्रौढ व व्युप्पन्नांनाच पेलण्या- 
सारखे असते, लोकिक उदाण्यांचे क्षेत्र मात्र स्त्रिया, 
बालक व सामान्य जनापर्यंत मर्यादित असते. 

उखाणे हा कूटप्रश्नांचा वैशिष्टयपूर्ण प्रकार आहे. या 
प्रकारात प्रश्न विचारणारा आणि त्याचे समक उत्तर 
देणारा अशा कमीतकमी दोन व्यक्ती आवदयक अस- 
तात. प्रश्नामध्ये कल्पनेच्या साहाय्याने एकादी गोष्ट 
लपविली जाते. हे गोपन रूपक अगर हष यांच्या 
आश्रयाने केलेले असून ल्क्ष्यार्थाला अभिप्रेत अपतलेला 
मूलाथ उत्तर देणाराने शोधावयाचा असतो. गोपना- 
साठी प्राधान्याने रूपकाचाच आश्रय केलेला आढळतो. 
'हेषाधिष्ठित उखाण्यांची प्रथा ही बरीच अर्वाचीन 


असून अभिजात साहित्यातील कूटांच्या अनुकरणाने 
निर्माण झाडली दिसते, 


रूपक हा दोन वस्तूंतील साम्यावर आघारलेला 
अलंकार आहे. साह्यातिदायाने एक वस्त दुसरीशी 
अभिन्न आहे असे रूपकात सांगावयाचे असते. हा 
अभेद उपमेयावर उपमानाचा आरोप करून दिग्दार्शत 
केला जातो. काब्यात ज्यावेळी रूपकाचा उपयोग केला 
जातो, त्यावेळी उपमेय व उपमान या दोन्ही गोष्टी 
रसिकांसमोर हजर असतात. उखाण्यातून या जोडीतील 
पहिला घटक म्हणजे उपमेय हा लपविलेला असतो 
ब उपमानाच्या पुराव्यावर त्यास शोधून काढावयाचे 
असते. उख्लाण्यातील रूपकांचा रचनेच्या दृष्टीने आणखी 
एक विशेष लक्षात येतो, तो म्हणजे उपमेय ब उपमांन 
यांमधील साम्यशोधनासंबंधी, हे साम्य दोन प्रकारे 
शोधले जाते, एकतर ते रूपकनिविष्ट वस्तूतील अंगभूत 


गुगामधीळ असते; किंवा त्या वस्तूंच्या वैशिष्टयपूर्ण 


त्रिनाभि चक्रमजरमनवे यत्रेमा विश्वा सुवनाधि तस्थुः | 


२. एप कणाच] 8 द्या, एणाला ४००३ 01. पा 18860 11 6 
ठा (४7० 1 ॥त१8%, 800 ला 1100 11 (106 ७एभायाश ? 


- 1५७10४०१०७७१1& &ै1)00108118 


- त्रेश्वेद १,१६४.२ 


11017 
7 (पोळा) प्प्ह, 


३, "1810 1, एता? ए० ५५111 ॥ए० 4, प्रष्ठ ३३० ते ३३३ 


४. 8००, 0181165 1 ' एड छत 4178010, शांतता : 
९ब्या७ः७९त .4५७70901 (0 जथा 1)भीयाध्रिला, एता एजाणठा 
(ल 6७711 4110011001027, ॥01716 81१ 1 हपा5168 (1965 ) 


ष०2 


[य छप8४७- 
ग 1065687011 


"कखगघरचिछजसञ, 
ढ 


"करखंगघर 
"पफनुभपुजिरळनश 


वारल्यांचे उखाणे 


कृतीमधीळ असते. या साम्यशोधनातूनच पुढे रचना 
व कल्पनांचे संकेत निर्माण होतात. विविध समाजातील 
उलाण्यांचा तौळनिक अभ्यास केल्यास असे अनेक 
संकेत आढळून येतील. 
उखाण्यांचे विषय व रचनावेशिष्टये 

कोणत्याही समाजातील उखाण्यांचे निरीक्षण केल्यास 
त्यात रोजच्या जीवन व्यवहाराशी निकटवर्ती असलेल्या 


गोष्टीच प्रामुख्याने उख्ाण्यांचा विषय झालेल्या दिसूत 


येतील, सृष्टिव्यवहार, शरीरावयव, शरीरघमे, वृक्ष, 
फळे, पद्युपक्षी, कीटक; खाद्यपदार्थ, दागिने, अवजारे 
यांप्रमाणेच व्यवहारात हरघडी उपयोगात येणाऱ्या 
बारीकसारीक. वैद्दिष्टयपूण वस्तूही गोपनाचा विषय 
होत असतात. उखाण्यांचे विषय हेत्या त्या समाजाच्या 
जीवनपद्धतीचे निदर्शक असतात. आध्यात्मिक 
स्वरूपाच्या 'उखाण्यांतून पारंपरिक कथा, काव्ये, पुराणे 
यांमधील व्यक्ती, घटना अगर नीतिततत्वे ही गोपनाचा 
ब्रिषय्न होत असतात. 

उख्लाण्यांची लांबी साधारणतः एक ते चार चरणां- 
पर्मत मर्यादित असते. आध्यात्मिक उखागे तर ख॒पच 
लांत्र असू शकतात. प्रत्येक चरण अगर त्याच्या पादात 
विशिष्ट अक्षर-समुच्चय आढळून येतात. पादान्ती 
अगर चरणान्ती विशिष्ट वर्णाच्या पुनरावृत्तीने प्रास 
तयार होतो. मराठी उखाण्यांतील प्रास-स्चनेचे निरीक्षण 
केल्यास त्यांतून वेगवेगळ्या शब्दांतील विशिष्ट वणांच्या 
पुनरावृत्तीने निर्माग होणाऱ्या प्रासाखेरीज काही प्रास- 
युक्त शब्दबधच वापरलेळे आढळतात. खणखण, मगमण, 
घमघम, चमचम, चटचट, घडघड, सरसर, आगजाग, 
लाललाल, हिरबहिरव, खूअखब, गोडगोड, घोघो, 
आपटीदापटी, रघुरघ, औरसचोरस इत्यादी अभ्यस्त 
शब्द व पंदे उदाहरणादाखल सांगता येतील, हे रेलीचे 
बंध समाजासमाजातील उखाण्यांचे वेगळेपण दाख- 
विण्यास फार उपयोगी पडंतात. 

कल्पनाचमत्कृती, रूपक, 'हेषर, प्रास इत्यादी 
विभ्रमांबरोजरच उल्खाण्यांतीळ साम्यविषय झालेल्या 
वस्तू अगर त्यांच्या कृतीतील विसंगतीची जाणीव ही 
देखीळ आल्हादास कारणीभूत होत असते. * गाय 
राहिली बसून आणि दावे गेले चरायला ? (-मोपळा) 
या उखाण्यात याय व भोपळा; त्य़ाचप्रमाणे दावे ब 


भोपळ्याचा वेल यांच्यामधील अभेद दाखवून केलेल्या 
रूपकस्चनेप्रमाणे “ दाव्याचे चरावयास जाणे? या 
कृतीतील विसंगतीची जाणीव ही सूक्ष्म विनोदास 
कारणीभूत होते. उखाण्यातील अश्शाप्रकार्चे अति- 
शयोक्तिपूर्ण व विसंगतिमूल वर्णन हे त्यांच्या वेधकतेचे 
गमक आहे. अशा स्वरूपाच्या वर्णनाचा प्रारंभ मराठी 
उखाण्यातून एवढासा, एवढीशी, लहानसे, छोटेसे या 
विदोषणांच्या आश्रयाने केळेला आढळतो. ( उदा. 
एवढेसे कारटे, एवढासा शिपाई, एवढीशी टिटवी, 
एवढाएवढा गडू, छोटीशी गुटी, लहानसे देऊळ 
इत्यादी. ) 


अन्य लोकसाहित्यप्रकारांप्रमाणे उखाण्यातही 
विशिष्ट अंक बा अंकबंघांची पुनरावृत्ती झालेली 
दिसते. सात ( समुद्र ); दोन, तीन अथवा दहा (पाय); 
पाच ( वास ); तीन ( तोंडे ) या अंकसंकेतांप्रमाणे 
आठ, बत्तीस, रांभर हे अंकही वारंवार वापरलेले 
दिसतात. ट 


वारल्यांच्या उखाण्यांचे विषय 

विषयाच्या दृष्टिकोनातून वारल्यांच्या उख्ाण्यांचे 
दोन प्रकार संभवतात: ( १) आध्यात्मिक, (२) 
लौकिक. 

आदिवासींचे अध्यात्म त्यांचे देव, देवके, पूजोप- 
चार, ल्झ़विधी, भुतेखेते, जादूटोणा, मंत्रविधी यांच्या- 
भोवती घोटाळत असते. दैवतासंबंधीच्या पारंपरिक 
कथा त्यांच्यामध्ये प्रसृत असतात, अद्या कथांतील 
घटना, वस्तू अगर कृती उल्लाण्यांचा विषय होऊ 
शकतात. परंतु हेही अपवादानेच. गोंडामध्ये प्रेत- 
संस्काराचे वेळेस काही आध्यात्मिक उखाणे गायले 
जातात, कातकऱ्यांच्या नाचाची नमनाची गीते ही 
आध्यात्मिक कूट्च होत. प्रस्तुत संग्रहातील क्रमांक 
२१ ते २६ हे उखागे या दृष्टीने अनन्यसाधारणच 
होत. कापशी राजाच्या मुलीच्या लयाला सवे देव 
जमले होते, ल्म्नानंतर देवांनी आपापल्या वस्तू 
लपवून ठेवल्या; त्या वस्तूसंत्ंधी हे उखाणे आहेत, 
मला ही कथा अजून संपूर्ण स्वरूपात मिळू शकली 
नांही, ही कथा वारल्यांचे भगत धार्मिक कृऱ्याच्या 
वेळेस ताळासुरावर गातात, 


५१ 


नवभारत 


क्रमांक ६ हा उखाणाही एकां कथेतील प्रसंगावर 
आधारलेला आहे परंतु ही कथा देवत-कथा नाही. 
विषयही लोकिक आहे. आपल्या मुलासाठी बधुसंशो- 
धन करीत हिंडणाऱ्या म्हांताऱ्याला एका चुणचुणीत 
मुलीने दिलेली ही उत्तरे आहेत. आई सुईणपण करावयास 
गेली आहे व बाप दारू पिण्यास गेला आहे या गोष्टी 
तिन चमत्कृतीने सांगितल्या आहेत : 

“ एकू गेली एकाचे दोघां कराये्‌ 

एकू गेला विकतूं वेडू आनायू. ? 


लौकिक प्रकारच्या उख्वाण्यात जीवनव्यवहाराशी 
निकटवर्ती असलेल्या गोष्टी उखाण्यांचा विषय झालेल्या 
असतात. या दृष्टीने उख्वाण्यांचे बिषय हे समाजाच्या 
सांस्कृतिक पाश्वंभूमीचे निदर्शक असतात, प्रस्तुत 
संग्रहातील प्राणी व वनस्पतीसंत्रधी उखाणे वन्य 
समाजाच्या जीवनपद्धतीचे निदराक आहेत, संग्रहा- 
तील उलाण्यांचा अनुक्रमही साधारणतः विषयवर्ग- 
वारीने ठेवला आहे. प्रथम शरीरावयव व रांरीरघर्मा- 
संबंधी उखाणे आहेत. यात दात, जीभ, दाढी, नजर, 
शेंबूड या गोष्टी गोपनविषय झालेल्या आहेत. यानंतर 
ग्रहोपयोगी वस्तू व पदार्थ यासंबंधी उखाणे आहेत. 
यात बंदुका, जाते, केरसुणी, मुसळ, सुईदोरा, दारू, 
चटणी यासंबंधी उखाणे आढळतील, यानंतर माशी, 
साप, खेकडे, कोंबडी, कोलंब्री, गांडूळ, कासब हे 
प्राणी गोपनविषय झालेळे, दिसतील, या नंतरचे सहा 
उखाणे अध्यात्मपर आहेत.. असे असले तरी या व 
नंतरच्या उख्वाण्यात वनस्पती व सृष्टिब्यवहार गोपनाचा 
विषय झालेले दिसतील, 


वारल्यांच्या उखाण्यांतील रूपकाचे निरीक्षण केळे 
असता असे दिसंत की उपमेय व उपमान यांमधील 
साम्य हे एकतर वस्तूच्या अंगभूत वेशिष्ट्यांसंबंधी 
आहे किंवा त्या वस्तूच्या कृति-वैशिष्ट्यासंबधी 
आहे. कोंबडीच्या अंगावरील दाट पिसे, सापाचा 


डोळ्यांना पाणी आणणे वगेरे कृती उख्याण्यांचा विषय 
झालेल्या आहेत. क्रमांक १२,१८,१९,३२ या 
उखाण्यातून अंगभूत वैशिष्ट्ये व कृतिवेशिष्टये या दोन्ही 
गोष्टी उखाण्याचा विषय झालेल्या दिसतात. क्रमांक 
२१ते २६च्या उखाण्यात उपमान व उपमेय यामधील 
साम्याबरोबर देवत-कथेतील पार्श्वंभूमीही अभिप्रेत 
आहे, 


वारल्यांच्या उखाण्यांची रचना 

वारल्यांच्या उद्ाण्यांची रचना ही अक्षरसंख्येवर 
आधारलेल्या ल्यपद्धतीने होत असते, बहुसंख्य उखाणे 
एक किंबा दोन चरणी असून त्यांच्या चरणाच्या शेबटी 
विराम आढळतो, काही उद्वाण्यांतून चरणामध्ये . ठरा- 
विक पद्धतीच्या अक्षरसमुदायानंतरही विराम येतो. 
यादृष्टीने स्चनेचे तीन प्रमु्त प्रकार आढळून येतात. 
त्यांचे दिग्दर्शन थोडक्यात पुढे केले आहे : 

अब अक प्रकार : । 
गाय देय हाडू । हाड बेयू वासरू । ( १७ ) 
पचाक हाह ताता लात. दाळ | 

अ ब 
जेकांची खाय | 


ञ क 
तेकांची 
७१०५०७५ ०५९८ | ताग ( हं 3 


७५९५ 
०४०५७ ठा6ए | 


आ. 


ञझ न्न ञझ क 
एकू गेली एकाचे दोघा करायू] (६) 
जी. शिप” : वळू आनाय्‌ । 
४7० ठा एनल १५५ रा ण लवला । 

अ 


| 
५७ ९५१९८ ७५०८ । 
१ । "7५५८ ५९्ए्ठ 


"गोत न ९ए०) 
अ ७) 


अस्‌ झावूराझावूरी | लेकी 
४० ठए०८ ९ 
ल च्य विक! 


सरळ व लांब आकार, ताडाची झावळे, तोंडातील अ ब 

दात इत्यादी वस्तुवैशिष्टथये गोपनविषय झाळेडही ९१०४० ७ए०७ए "९०७५ ७४७७४ | 

दिसतात. बहुसंख्य उष्ाण्यांतून वस्तूची कृतीच क 

गोपनविषय झालेलीं दिसते. जिभेचे लोळणे, दोंबूड वाकडी डोसी | 

शिंकरणे, नजरेचे जाणे येंगे, बंदुकीचा आवाज, 0४0७७ ८८% । हे. चढ (१८) 

केरसुणीच इकडेतिकडे जाणे, मुसळांचे नाचणे, चटणीचे अ मद | 9्श्ठ 0४०५ । 
अ... 

५२ आळ वि 

2 


बारत्यांचे उखाणे 


अस्‌ चरत जाय | 
वासरू बसतू जायू । 
ष्ठ ७५०५५ ७४०८ 
अ ब 
७५९५८५४ ४9१ ४3४) 

क ब 

अब प्रकार 

. घुबूडी बाडूधीन्‌ । धस्‌ फोडुन्‌ निड्ध । ( ३२२ ) 

७५५७५ ७१००४० | ७४५ ०ए५ए७ 0४००५ | 


0 २६.) 


७५०७ 


अ ब 
डोग्राबर्‌ झाडू । त्याची दरद्यांत्‌ मुलां | ( २८ ) 
७५९५५४५४५८ ५४०५ | ९७९५५०५ ७ए०८०८४७० ५५०५९ । 


अ ब 
गोजेरी बाय । गोखुल्यात्‌ लोळ । (२) 
७५१०५५५ 9७४७ ॥। ७४८९८००४७८ ७५७५५०५ । 
अ... ब्न 

काही उखाण्यांची रचना लय-जेंधन-विमुक्त अशी 
आढळून येते, उदा ० 

काला राजा तरड्गत्‌ पाळूयेत्‌ जायू । (२९७ ) 
७१९०९४५ 0४०५ ९७४०९८९८४० ७४०५०५० ०५१७ । 

काही उष्लाण्यांतून संमिश्र स्वरूपाची लयरचना 


आढळते, उदा ० 
हात्‌ नाही । पायू नाही । नाकू नाही । डोल । 
चिम्बीचा सावज । चिम्बीत्‌ लोळ । ( १९ ) , 

॥ ९४८ ७१५४ । ७४०७ ७४०५ । ९५४० 

प 0 व्त्य 


ञ्झ अञझ 21 बन 
७प०ए७५ ०४५४० । ७४००४५० ०४१०५४ । 
कय ७ ककककेक भर स्कधनळळळळधळाजलन्याळळळबयनयानी पविम 22. जम ळे, 
ड 


क 


७४९७ ०५०५ 


मागे बारल्यांच्या उखाण्यात प्रास र्च- 


लय रचनेप्र र 
व तून चरणांच्या 


नेस महत्त्व आहे. पुष्कळशा उलयाण्य & 
शेबी पाहे आती, या प्रांसांखिरीज प्रासयुक्त पदांचा 
बापरही विशेष आढळतो ' ओडिशी पेटी भा १), 
: जवडा-तेवूडा! (९), नेकांची-तेकांची (८), 
धय तथ ( ११), ॥सु-लेकोचू (१०; 
२९, ३०, २१); * गाय- घासू ( - स 
५ आगाचे देव' (२१ते २६ ), ' वाकूडी डोस 


अनुक्रमणिका 


( १८), ' घुवूडी वाडू्धीन ' (३२) इत्यादी पदे 
उदाहरणादाखल दाखविता येतील. 

प्रासयुक्त पदांप्रमाणेच विरिष्ट कल्पनाबंधांचा वापर 
हा देखील वारल्यांच्या उखाण्यांचे वेगळेपण दुर्शरविण्यास 
उपयोगी पडावा. पेटी (१), गोजेरी बाय (२), 
माहाद्या (३), पोय्री (१४), नार (१६), 
डोसी- वाड्धीन्‌ ( १८, ३२), झाड (२८) हे 
खास वारल्यांचे कल्पनाब्रंध होत. गाय (७, १२, 
१७, २९) व अस-लेकीस्‌ (१०, ३०, ३१) 
यांचा वापर अनेक उखाण्यांतून आढळतो. 
उखाण्यांचे लेखन 

प्रस्तुत संग्रहात एकूण ३२ उखाणे असून त्यांचे 
लेखन बव्हंशी ध्बन्यनुसारी आहे. हे सर्व उखाणे ठाणे 
जिल्ह्यातील वारल्यांमधून गोळा केलेळे असून आणखी 
काही उख्लाणे मिळणे अजून दाक्य आहे. समाजा- 
समाजातील उखाण्यात काही अनन्यसाधारण वैशिष्ट्ये 
असतात. ही वैशिष्टये व साम्य-मेदांचे दिग्दर्शन व्हावें 
म्हणूंन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश व ओरिसा- 
मधील अन्य आदिवासींचे समान कल्पना व स्चनेचे 
उखाणे वारल्यांच्या उखाण्यासोबत दिलेले आहेत, 
ह्यात कातकरी, मिह, जुआंग, बैगा, गोंड, उरावन, 
खडिया, मुंडा, मुरिया, बिऱ्होर, संताळ, सावरा व 
असुर या आदिवासी जमातींचे उखाणे आलेले आहेत. 
यातील बहुसंख्य उखाणे “छा जा गगताळ? 
मध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. मराठीमध्ये प्रचलित 
असलेले उखाणे * एक होता राजा? या संग्रहातून 
घेतलेले आहेत. या तुलनेवरून वारल्यांच्या उखाण्यांचे 
साम्य अन्य आदिवासींपेक्षा कातकरी व मिह यांच्या 
उखाण्यांशी कल्पना व रचना या दोन्ही दृष्टीने अधिक 
आहे हे ध्यानात येईल. अक्ली तुलना सर्वच लोक- 
साहित्य प्रकारांची केल्यास आदिवासींच्या ऐतिहासिक 
ब वांशिक परस्परसंबंधावर प्रकाश पडू शकेल असा 
विश्वास वाटतो. 

उखाणे 
१ 
ओडिझ्ली पेटी ती हिराखाल्‌ भरेलू.  (-दात्‌) 


* एवढीशी पेटी, हिर्‍्यानी भरठेली,  कातकऱ्यां- 
मध्ये समांतर कल्पनेचा उखाणा प्रचलित आहे. त्यात 


ऱ् 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


५३ 


नवभारत 


तोंड हा गडू आहे, व त्यात बत्तीस लाडू आहेत 
अशी कल्पना आहे, ( वडेसे घडूमा बत्तीस लाडू. ) 
जुआंग या आदिवासी जमातीत तोंड व उखळ यातील 
साम्य अमिम्रत आहे. 

[गण 8 ट्या खी 8 1086 शाल'6 
18 8 ॥०७- पडत्या, ग; पडत शट छाया 
7208१८0 2867. १0 8301108016 1008168 
ध्रा8 ०8 1110 118 11016. ( ५8 110पया, 
(8011) 81 याप.) - उ०912] 

> 

गोजेरी बाय्‌ गोख्‌ल्यात्‌ लोल. 

 गोजिरवबाणी मुलगी खोलीत लोळते. ? 

जीभ व तोंड यासंत्रंधी संयुक्त अशा विविध कल्पना 
उखाण्यांतून आढळतात. गोंडांच्या एका उखाण्यात 
द्वोन शिंपल्यांमध्ये पोहोणार्‍्या माज्याक्षी जिभेची तुलना 
केलेली आढळते; तर दुसऱ्यात नीटनेटक्या, सारव- 
लेल्या घरात बसलेल्या बेडकाशी साम्य आढळते उत्तर 
हिंदुस्थानातील मुसलमानात लाल राजवाड्यात राहा- 
णाऱ्या लाल राणीशी जिभेची तुलना आढळते. महाराष्ट्रात 
ती नागिणींचे रूप धारण करते. [ बत्तीस चिरे त्यात 
नागीण फिरे. ] बैगा या आदिवासी जमातीत विहिरीत 
पोहोणाऱ्या सुसरीशी जिभेचे साम्य दाखविलेले आहे. 
[ पणा७ ए81]158 खी या& 9] 810 11800 0 
कह000, 17 (7 एका 8७1185 8 ०'000- 
वा]. - 888 ] 


(-जोब्‌ ) 


डे 
हुचळूला माहाद्या कुडावर्‌ आसडळा, (-शेकूर) 
* उचलला महाद्या कुडावर आपटला  -ेंवूड 


कुडावर भगर भिंतीवर शेंबूड दिकरून टाकण्या'ची 
पद्धत भारतात सर्वत्र आढळते. या कृतीचे बर्णन 
मराठीतील “ रघु रघु राणा, पाची बोटे ताणा; र्घ्‌ 
माझा रुसला, भिंतीवर जाऊन असला. ' या उख्ा- 
ण्यात आढळते, कातकऱ्यांमध्य या उखाण्याचे पर्याय 
पुढीलप्रमाणे भाढळतात, [ धर्‌ शेण्डी आपट, 
हाताखाठू धल॑ आन्‌ भईवर्‌ आफूळूं. ] रुमाळाला 
दौबूड पुसण्याच्या पद्धतीची थट्टा बैगांच्या उख्ाण्यात 
फार मार्मिकपणाने केलेली आढळते. [ ॥॥6७ ]3001 
पोक, 0111008 11 887; वी& गाठी, 111811 
प एज. 118 1000161. - 1091828 ] 


५४ 


अनुक्रमणिका 


अहिराणी उल्लाण्यात नाकाचे दुनळी बंदुकीशी 
साम्य दाखविळे आहे. [ एक बंदुकळे दोन धारा, 
श्रिपाईंना पोऱ्याळे उपटी मारा, ] मराठीतील * धावा 
ग धावा पाचीजणी घावा, कोपीतून निघाला उदासी 
बुवा * हा उखाणा मनोरंजक आहे. 
- 
पानी पड तच॒ निड्ग 
मड्गा पय्रू ती कन्च्‌ पिक. 
* पाऊस पडतो तेव्हाच उगवे, 
केव्हाच पिकून जाई. ? 
केस्त हे जन्मतःच येतात; परं गाहून 
दाढी केसाच्या अगोदर पिकते. 3. क जगा 
ष्ट 
ती जायू नती येय्‌ , (-नदर्‌ ) 
*ती जाते आणि ती येते. ' गुजराथमधील मिछ्ल्व 
गामीत जमातीतही याच कल्पनेचे उखाणे आढळतात 
या उल्चाण्याचा मराठी पर्याय ' इथे होती तिथे गेली र 
असा नाशिक जिल्ह्यात आढळतो. कातकऱ्यांच्या 
उललाण्यात नजरेची तुलना काळ्या घोडीशी केलेली 
आढळते. [ काली घोडी लगाम्‌ तोडी, नवूखण्डू काशी 
उडाण्‌ मारी, उडाणू मारीहीन्‌ ती एकया शेकन्दात्‌ 
आनी. ] गोंडामध्येही या उखाण्याचा पर्याय आढळतो. 
[ 1018 1616 गर्क य ७ ०७ 1 


18 111685 88]; 98 रू 
) ड़ र; 
76118, - कयात ] अक. 


(-दाढी ) 
मागाहून पेरावी ती 


३ 
एक्‌ गेली एकाचे दोघां कराय . 
एकू गेळा विकत्‌ वेड आनाय . 


र (> सोयीन्‌ , -- रू 
* एक गेली एकाचे दोन करण्यासाठी, र ल 


* एक गेला विकत बेड आणण्यासाठी २ -. दारू 


छु 
डोग्राब्रर्‌ गायू इस्बायू ती दऱ्ह्यांत भायूकायू 


* डोंगरावर गाय हुंबरे ते समुद्रात क रि ) 


जेकांची खायू तेकांची हग, 


उ्डाड' 
डर कट. ण 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


वारल्यांचे उखाणे 


“ जेथून खाई तेथ्नच हगे. ? 

बंदुकीसंत्रंधी उख्वाणे अनेक आदिवासी जमातीत 
प्रचलित आहेत. बहुतेक ठिकाणी बंदूक हो गाय व 
गोळी हे वासरू असाचच कल्पनाव्रंध रूढ असलेला 
दिसून येतो. [ 4. 0810 ० पया ७1६ ७९०१ 
७६70७ ७७ ००॥७१०॥०१ ७४ 3०प व 
106. - 131118, 

॥ ७186 0०७ 188 8 लहाण, प५ा७ पर्ध्या 
"8 8फछए छयते तिळ 1100 88078 
एत. -७०॥0 ] 

बैगांच्या उख्वाण्यात गाईंची जागा वाघाने घेतलेली 
दिसत. [ 1७ टि 1085 ग टि8 81178 
॥016. - 13826. ] मुंडांची कल्पना मनोरंजक 
आहे. [. 16 गोवा क110 ७1688 ७१॥७॥ 118 


७87 18 0116, ] उरावन व हळबांचे उखाणे 


किंचित बेंगळे आहेत. [ पॉश. १808. शीठ्पी 
8 ता 01008 0 00१, - 801, 
सुकलो रुक ठाई करे, 
बुरगा भाळू हाई कॅरे. - हळत ] 
ठासणीची बंदूक दिवसेंदिवस नामदोष होत चाळली 
आहे, तिच्याबरोबर तिचा उखाणाही नाहीसा होईल. 
बदलत्या संस्कृतीबरोनर उष्लाण्यांचे विषयही कसे 
बदलतात याचे एक चांगळे उदाहरण आहे. 
९ 
जेवडा खाय्‌ तेवडा पन्‌ ती फुगत नायू. 
न (- घर्टी) 
: जेवढे खाई तेवढे; पण ती फुगत नाही. - जाते. 
जात्यासंत्रंधी वेगवेगळ्य़ा आदिवासी जमातीत 
विविध कल्पनाब्रंघांनी युक्त असे उखाणे प्रचारात 
आहेत. त्यांची उदाहरणे एल्बिनेन एकत्रित दिली 


आहेत, ( 1४४1 ग 11तॉ8, शए०. श्या 


ष्०. 4, पृष्ठे २२० ते ३३२ 3 ती उधृत करण्याचा 
मोह आवरत नाही, 

गृण8 00६1 श10 088808 ७ 00७0 
१७७0१ 80001, - 801. 

गूृ९ 0]त 01187 'का10 08808 
835 816 6818. - (807. ी 

पुष 60प फणा 006 गी 08 
19808 01 108 1188618 100१. - 80, 


10७15७0 


शै 010 ०१181 ॥॥0 88565 ॥७'3001 
85 आह 88158, - २५॥॥७1158. 

पृगूठ 01081 ४10 18 819978 01 116 
110४७ 9810 15 81७8१5 8881117४27 1161800. 
- १९1 वव, 

गृणा७8 118६1 ७0 खा] ए०्णाड तीठपा', 
- 109 

पृ]७ 11811 7110 एए1॥8 70१0 पाशा 
॥8 (णय ० 18 01100. - पात 

गृ] 10187 ७10 68108 ॥१७१क"११क 
810 1088865 8 फाणा6 580001. - विणात8, 

गृगा& 0] ०11891) ५५10० 885635 1615611 
8 0106 08लर 01 116 100568, - ॥॥॥॥॥8, 

गुणाठ १88 एणा0 एखा ९8७ 09 
118 1680 ४०७३४ 70पाच 810 7०१. 

- ह], 

ग५'०1) 81 010 ७०॥॥81). 11610 181159 
॥॥७ ० छझा88. - जगात, 

10 68818, 10 11105, 10 ४०॥1॥5 81] 8 
0106. - जात, 

॥०(॥९॥ 165 801]) ; झितराळा' 110068 
800प; 01 0 01 0ाटा'. - उिछांछटळ 

(चाला 10] ली पड हच, छत शॉ. 
श्ा०प8. - उिच्चाटुळ 

गृ 11811 8160108. ग; डे ० टांग 
छ10 811]708 1111, - उठिव्चाछुक 

11) 18 110101 1. 885 घात फणा 
5 8010801 10 000075, - 88॥1-.81), 

गृ॥18 7810 ७185 छण॥8) ४०प 0पला 
108 10111.- एव, 

जात्यासंबंधी मिळांमथ्ये प्रचलित असलेले उष्वाणे 
पुढे दिळे आहेत. (' ॥॥० 01118 - 8 डपठए, 
1956 या ग्रेथामधून ) 

१1] 2७ श"0॥) ॥॥8 १७९०8७0०॥ 01 
9 0100011685 00 पर०॥897॥. -131118, 

शाला. 118 00010 टा'0७5, फणा 118 
16४8 08, 1. 0116 1्की)०0पा'3 10 80116 
७710, 8011011172 ७1168 6011885 0पॉ, 


- 131118, 


५५ 


अनुक्रमणिका 


ह. जी 
जी | ् कट एल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


“ एक होता राजा ? या संग्रहात जात्यासंत्रेधी पुढील 
उखाणे आढळतात. 

आवरल्या सावरल्या निऱ्या, पसरळे पाय; घरला 
बामन की लावली घाय. (६. ७६) 

पोट घसडे उपकार करे, दुसरासन पोट त्यावरी भरे, 
(६.८१) 

वाजतो घरघर, निघतो भरभर, तांत्रडा घातला तर 
निघाला पांढरा. (६.८४) 

पाटलाची सून गिरजा, तिचा डोळा एक अर्धा. 
(६.८६) 

एका शिंगाची गाय, कितीही टाका भरपूर खाय. 
( ६-८९ ) 

हातरली घोंगडी, पसरळे पाय, धर माझा खुटा 
बघधतीस काय. (६१०० ) 

१० 
अस्‌ मर लेकीस्‌ आडूघोळ (-दारू ) 

दारूच्या भट्टीवरील हे रूपक आहे. भट्टीची आग 
पेटून नाहीशी होते- मरते; तर भट्टोवरील भांड्यातील 
गरम पाणी सारखे काढून थंड पाणी ओतावे लागते 
- लेक आंघोळ करते. 

११ 

भथ छव तथ ळव ना कोपूऱ्यात्‌ जानू पड त्यां कायू ? 
(- बाहारा ) 

“* इथे बाकते तिथे बाकते आणि कोपऱ्यात जाऊन 
पडते ते काय ?? - केरसुणी, 

केरसुणीसंत्रंधी उखाणे दोन प्रकारचे आढळतात. 
काहीत तिच्या कृतीचे वर्णन असते; तर काहीत तिच्या 
आकाराचे. पहिल्या प्रकारचे उखाणे मिछ, गोंड व 
बिऱ्होर यांच्यात आढळतात. [ 1 लर त 
नड शाप, 8 ]गाटट णाषट्राप७; शाला 
डपतेवे७1]7 ऐ. 188118 01 8 टा'०प॥त. 
- जत. 

है छा 10818 ती'0णा 0006 (0 
०0०१ा&', - 13118, 

७ 009 फो० 70)58 खा. णा० छ्टा०- 
पाले जो गाढ ॥ाठाया१82शटॅ. -णा0ा', ] 

केरसणीच्या कृतीचे वर्णन खालील मराठी उखा- 
ण्यातही आढळते. 


घरभर हिंडेतेय, कोपऱ्यात जाऊन बसतेय, ( एहोरा- 
६-८८), न 
खालील मराठी उलाण्यांतून केरसुणीचा आकार 
उखाण्यांचा विषय झालेला दिसतो. 
पाहुणा आला गडबड झाली, 
झिपरी मुलगी कोठे गेली ? 
मूठभर बाबा त्येला हातभर दाढी, 
मुठी एवढा. घुवा त्याला सुपाएवढी दाढी. 
मिळु व कातकऱ्यामध्ये याच कल्पनांचे उ्वाणे रूढ 
आहेत. - 
[ गणा! 10186 1858 1080६8 11 7१४७. 
- 37118 ] 
मुटीयेबूडा गडी त्यानी सुपायेवूडी दाडी. 


- कातकरी 
१२ 
डज्‌ली गाय्‌ गोबूटा पाडत्‌ जायू 
धवूळी गायू बुजूवत जायू (- सूयदोरा ) 


 चेदेरी गाय भोक पाडत जाई; पांढरी गाय 
बुजवत जाई, ? - सुईदोरा 

सुइंदोऱ्यासंबंधी आदिवासींमध्ये अनेक उखाणे 
प्रचलित असलेले दिसतात, प्रत्येक उल्लाण्यात सुईसंबंधी 
रूपक वेगवेगळे आहे, ही गोष्ट वेशिष्ट्यपूर्ण. आहे. 
गाय, डुक्कर, बोकड, मुलगी, पुरुष, मैना, मासा 
इत्यादी रूपके आढळून येतात, कल्पनेची पातळी मात्र 
साधारणच आहे. त्यातल्या त्यात गोंडांच्या उषाण्या- 
तील कल्पना हय आहे. 

[4 गाळणा) त ॥०४ काते गळू 
वाते 1०08: 816 1898 8 10] ता'९त थ्््ट्ड 
7 ण ७७४. - एत ] 

अन्य आदिवासींमध्ये खालील उखाणे प्रचलित 
आहेत, 

ग] छा जाणा 81 6४6७ 
७०० - 8815 ए७]॥118., 

- अ. 1181 18 81]ण8ए७ [उ] तं 
शॉ इभॅड ए ना पोक, तग. 
11 ॥18 0001011. -. 881119] अतुळ्ा 

गण ०७ ७8 पा. 
8 0प७०७० -- 3811181 


गा. ॥७' 


५६ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


वारल्यांचे उखाणे 


है. ॥७]७ ४४ 15 8 ठत छा गॉ8 
1001011. - ॥॥[॥1189, 

एए छावे व०्फ 1 ४०७७ 8110 131865 8 
गवेट्ठढ - ऐपयातछ, 

गुणा होणा प्या802ट्ट पशा, 818605 8 गाठपात. 
- एा80ा, 

झिवा ॥ए5 810 138017 010568 18 
(१००. - 137118. - 

मराठीत “ चोळून चोळून बारीक केले ठिद्र बघून 
आत सारेल ' ( एहोरा: ६.८८) हा उखाणा 
आढळतो. 

१३ 


ढाब्‌ढब्‌ नाच ना खोपात्‌ जानू उभा रह. 
(- मुसलू ) 

« ढाबूहूब्‌ नाचे आणि कोपऱ्यात जाऊन उभे 
राही, ? - मुसळ | 

वस्तुवणन व कृती या दोन्ही वेशिष्टय़ांवर आघार- 
लेळे मुसळासंबधी उखाणे प्रचारात आहेत. वारल्यां- 
प्रमाणे खडिया व उरावन जमातींच्या उखाण्यांत मुस- 
ळाचें नाचणे कल्पनेचा विषय झालेले आहे. 

[ पपा छांग ७१० १४॥०७१ 8 10 810 
९ ४0 8९0 11 8 0०णश.- परहीकछ, 

गृ॥७ 10180] 01.1. (180 110105 एला 
[तटोरळत णो ॥९1111.- पाऊल ] 

घाटावरील मराठी उलाण्यात थोडी साहित्यिक 
सफाई आढळते, 

[ रानातळे लाकूड आणले घरा, ते म्हणते मला 
बिंदूळी करा. एहोरा : ६'६७ ] 

१४ 

एक्‌ पोयूरी राजाळ जेवूं लाग; 

एक्‌ पोयू्री राजाळ रडूव, आ ( - मासूकी, चटनी) 

८ एक मुलगी राजाला जेवू घाली; एक मुलगी 
राजाला रडवे. ? - माशी, चटणी 

दोन विसंगत. घटनांतीळ विसंगतीवर आधारलेला 


प्रस्तुत उखाणा रचनेच्या दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. 
गोंडांमध्ये पुढील उखाणा आढळतो. | 4. 11016 
छाव शिल 1७९08 ती'0॥) 1110 ४1806 078 


तंग - 0०" ] 


१५ 
काठील धघरऱ्व नाय्‌ 

: फुलाहार नाडूग्‌व नायू . (- साप , बेळकड्‌ ) 

: काठी धरवे नाही. फुलाकडे. पहाववे नाही. ? 

- साप, खेकडे. 

सापासंवेधी उख्वांगे आदिवासींमध्ये आढळतात. 
एकतर साप हा त्यांचे दैवत असते आणि दुसरे कारण 
म्हणजे त्यासंत्रंधी बोलणे, त्याच्या नावाचा उच्चार 
करणे निष्रिद्ध ( (81000 ) असते. खेकड्या संत्रंधी 
उखाणे प्रचारात आहेत, परंतु त्यांतील कल्पना वैभव 
वारल्यांच्या प्रध्तुत उखाण्यापुढे फिके आहे. 

[ 4 1889801655 1181 8वृए७8 &, 1116 
व००', - ण8118 न 

पृणा७ गग 108त 8 तांटुड ७ 
भा. -॥पा09 - 

810 118४९5 ॥61 0008९ '100 ०0प- 
तपणा छात शा०फाऊ 6 88. 8 मा6 
0००॥, - 8381181 

8 10870 फ0010प 8 ॥68त, - 88781] 


१६ 
घाटावरून्‌ नार्‌ आली, लात्‌ साड्या नेस तरी पन्‌ 
गाण्डू दिस ती दिस ( -कोस्बडी ) 
८ घाटावरून नार आली; सात साड्या नेंसे. तरी 
पण ढुंगण दिसे ते दिसे, ' - कोंबडी । 
समान कल्पनेचे उखाणे कातकरी व ब्ैगांमध्ये 
प्रचारात आहेत. 
[ घाटावर्‌्ना आनी हिजूडी; तिनी बजाभर्‌ ढग्डी 
पन्‌ गाण्डू का उग्‌डी १ - कातकरी. 
है ॥॥॥७ फ०णचाा. शा. & ]1080 ठा 
728 ०1 ॥७ 080शर, - उिच्ां्टक ] र्‍ 
मराठीतही “ सतरा साडे तरी भागूबाईंचे .कुले 
उघडे ' असा उखाणा आढळतो, 
१७ 
गाय वेयू हाड; हाड वेय्‌ वास्रूं. - कोम्बूडी 
गाय विते हाड; हाड विते वासरू *, - कोंबडी , 
मिल्लामध्येही याच कल्पनेचा उखाणा प्रचलित 
आहे. 


५७ 


न, भा. ८ 


नवभारत 


शट 
वाकूडी डोसी धस्‌ चढ. ( - कोल्म्बी ) 
* पोकी म्हातारी डोंगराचा कडा चढते. !- कोलंब्री 
- कोळ्या रंगाची लहान आकाराची तुडतुडी कोलंती 
पाण्याच्या धारेवरून कडा चढून जाते. समान कल्पनेचा 
उखाणा कातकऱ्यामध्येही आढळतो. [. मोठे कडाला 
ढोड्डी डोशी चढ, ] 


१९ 
हात्‌ नाही पाय्‌ नाही नाक्‌ नाही डोल 
चिम्बीचा सावज चिम्बीत्‌ लोळ 
| ( - गाण्डोळ्‌ ) 
“ हात नाही, पाय नाही, नाक नाही, डोळे; 
चिंभोरीच सावज चिंत्रीत लोळे ? - गांडूळ 
चिंत्री म्हणजे बांबूचे झाड. याच्या बुंधाला गांडुळे 
राहतात. ह्यांना चिंभोऱ्या ठार करतात; म्हणून त्यांचे 
सावज | 
२० 
आव्यांपाट्यां सुय्‌दाट्यां  (-कासवू ) 
“ आट्यापाट्याचा खेळ खेळणारे, जमिनीत लपून 
राहाणारे ? - कासव 
कासव चालताना आट्यापाट्याच्या खेळातील 
चौकोनांसारख्या रेघा आखते; व जमिनीत ल्पून 
राहाते. कातकऱ्यांमध्ये समानाथी उखाणा “ खास 
खनी तपिली दपह ? म्हणजे खाच खणून तपेली लपते 
असा आहे. मुरियांमध्य पुढील उखाणा आढळतो. 
[ ७ 88700. 18 छठ, णा७ त 8 
गि 070ाट्यया 181 08 100, - ॥ए॥9 ] 
२९ 
आगाचे देवू जेवूळ तिच्या पड्'ग्‌ती 
कुठे टाकूल्या ! ( - मधीचा पोलां ) 
“ वाडवडिलांचे देव जेवळे त्याच्या पत्रावळी कुठे 
टाकल्या १ ' - मधाचे पोळे 
वारल्यांच्या देवत-कथेवर आधारलेला हा उखाणा 
आहे. देव लग्नाला जमले होते. ढोळ कहाळ्या वाजवत 
लयन लागले, लय्नानंतर जवणावळ झाली. नंतर त्यांनी 
लय़ासाठी वापरलेल्या सव गोष्टी विविध ठिकाणी 
विविध स्वरूपात लपवून ठेवल्या, 


देवांचे जवण अमृताचे. ते पत्रावळींना लागले, 
मधाचे पोळे पत्रावळीसारखे दिसते व मध अमृता- 
प्रमाणे गोड. 

समान कल्पनेचा उखाणा इतरत्र आढळत नाही; 


पण मधमाशा व गाय हा कल्पनाबंध इतरत्र रूढ 
दिसतो. 


[_ 00७ वणान] 1 ७ एपणाताचत 


60ए8, - ठिळा छे 

कै्ील' त्या १७] 81] 1]. 00178 

(116 08]080100 18 1111166. .- 131118. ] 
२२ 
आगाचे देवू जेवूल त्याचे कोटू टाकूळ ? 

क > ("7 हुम्बाचे घुडावर्‌) 

_ वाडवडिलांचे देव जेवळे त्याचे खरकटे कोठे 
टाकळे १? - हुम्बू नावाच्या वाटोळ्या फळांच्या एका 
वृक्षाच्या बुध्यावर, 

२३ 
भ्षागाचे देव्‌ जेवूळ त्यानी ढोळू्‌ कोठू दपव्‌ळ ? 


| _____ ( - मासूल्याचा काटा ) 
वाडवडिलांचे देव जेवले त्यांनी ढोल कोठे लपविले १? 


०) व - माशाचा काटा, 
दाढा, घोळ वगेरे माशांची मणक्याची हाडे ढोला- 
सारखी दिसतात, 


२४ 
आगाचे देवू जेवूळ त्यानी कहाळी कोट दपवूली ? 


्ि (- बाहाव्याची शेढूग 

क वाडवडिलांचे देव जेवले त्यांनी सनई क. र 
लपविली १  - भाब्याची शेंग, भाव्याची शेंग व सनई 
यातील साधम्य या उलाण्यात अभिप्रेत आहे न 


२५ 


२६ 
आगाचे देव्‌ जेव्‌ल त्याच्या क्टक्या 
र ऐुट्क्या कोठ 
> २ दपव्ल्या ? 


(- आलोम्‌ ) 


ष्ट 


बारल्यांचे उखाणे 


बाडवडिलांचे देव जवळे त्यांनी सांगुतीची हाडे 
कोठे लपविली १ ' - आळीम. 
आळीम नावाच्या भाजीचे तुकडे सागुतीच्या 
तुकड्यांप्रमाण दिसत!त. 
२७ 
काला राजा तरड्गत्‌ पाळुखेत्‌ जाय्‌ 
(-सावूरीची बी ) 
“ काळा राजा पालखीत तरसून तरंगत जाई? 
- साबरीची बी. सावरीचा कापूस ( म्हातारी ) त्यातील 
काळ्या ब्रीसकट हवेत तरंगतो. 
र्ट 
डोग्रावर झाडू त्याची दऱ्ह्यांत्‌ मुलां (-दीस्‌ ) 
८ डोंगरावर झाड त्याची दर्यात मुळे ? - सर्थ 
सूर्यासंत्रधी अनेक उद्लाणे आदिवासींत प्रचलित 
आहेत. कल्पना मात्र भिन्न आहेत. वारल्यांची वस्ती 
समुद्रकिनाऱ्याने असल्याने समुद्रात बुडणारा सूज त्याना 
दिसणे स्वाभाविक आहे ब त्यानुसार त्यांच्या उस्ला- 
ण्याची रचना झाली. पुढे ब्रैगा, ड्या; जुआंग व 
असुर जमातींचे उखाणे दिल आहेत. त्यातील कल्पना- 
वैचित्र्य चिन्त्य आहे. 
[ परळ लागण 05 8 07708, 16 1008 
गरळ & टांगा ठकषपफग्ड शध. - 18128 
गृ)॥० ४०१ छ0 198 10 1011010 प 
आ ल 8 शाण७ 00९१ काण शीएणा१2ट् 
७1१8 छापत. -अापाऱ. 
ग 6०00008, 0 ४०७३: फ0 0) लाठ 
18 8 ? उपा. 
पृ) १180010000 एग. एि७ अ 18 6 
कोर] 0 8एल'००१७?१७ ए०पाउ्वहय ॥10- 
शाहा, - &85पा' 
अनेक आदिवासी जमातीत 'धाकट्या भावजयीला 
स्पर्शी करणे निभ्रिद्ध आहे. डांगमधीळ मिल स्त्रिया 
मोळ्या दिराक्टी बोलत नाहीत, किंबहुना त्याचे तोंड 
पाहणेही निषिद्ध मानतात. ] 
२९ 
अस चरत्‌ जाय्‌ , वासरू बसत्‌ जायू, ( 
“आई चरत जाई, वातरू बसत जाई. ? - काकडी. 
काकडी जाग्यावर; पण वेल पसरतो, कुलाबा ब नाशिक 


-वाठुक्‌) 


अनुक्रमणिका 


जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांत या उखाण्याचे अनुक्रमे 
खालील पर्याय आढळतात. 

£ म्हैस राहिली बोडणात. दाबा गेला चरायला, 

( एहोरा : ६-८५ ) 

* ब्रेळ बसतो, कासरा चरतो. ( एहोरा : ६-९३ )? 

कातकरी व ब्रेगांमध्येही समान कल्पनेचे उखाणे 
रूढ आहेत. ी न 

[ गायू रहनी बिशीन्‌ आन्‌ दावा ग्यां चरूला. 
- कातकरी 

गृ॥७ ०८ 18 060 1). 8 हाहा, ७पा 
४७ ४०1७ फ़]. - 138188 

३० 

अस्‌ धारालळी, ेकीस्‌ गाराली. ( -सोरा ) 

८ आई धारदार, लेक वाटोळी. ' - सोरा नावाचे 
गवत, या गवताचे पाते धारदार असते ब फळ वाटोळे 
असते. 

३१ 
अस्‌ झाव्राझाव्री, लेकीस्‌ टाभ्राट्भ्री. 
- ( ताडाचा फळ ) 

* आई झिंझोटी, लेक बटाटी ! - द्िंदी-ताडाचे 
फळ, शिंदीच्या झाडाला काटेरी झावळे असतात व 
फळे बाटोळी आणि आकर्षक असतात. 


३२ 
घुब्‌डी वाडूघीन्‌ धस्‌ फोडुन्‌ निड्ध. 
( वांहाकळ ) 

“ पोकी म्हातारी टेकाड फोडून निघे. ? 

-बांबूचा कोंभ. गोंडांच्या उखाण्यात जमिनीतून 
शिंग बाहेर येते अश्ली कल्पना आहे. [ उतूतुतू भुईला 
तुतू - गोंड ]. भिछ ब खडियांमधीळ कल्पना वेगळ्या 
आहेत. 

[ 726 18 8 लत, 10 ]प5 01 8 
1०० ००७, पा; 10 18 1181760 1061 110 
ट्टा'०७8 0. - ठिप8 

पृ छां1] ७110 0101185 10180) 11 8 
580१७९७. - ७8 ] 


५९ 


"करखगघरच््नसज, 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


निवडक संदभ 3००, लाघ]85 1, 7021807 0१ 47१016 ' 
भागवत, दुर्गा. * लोकसाहित्याची ख्परेखा. ! कढववा८8: 4 ॥,ढाय११०॥७ 0९४०८ 
मुंबई. १९५६. 40700८७ ० (५0८ 1)९९१८१४४०॥८. 
* एण॥८ढ "ढवळ ४७ 1१११४७ 1.9; ाविपाचर्गि0ा 8] गप] ठी 
17075 ०7८५ ॥1४6८7८४६८7८ ' 801108987४. कैपाद्याठछ | गगडपाहणिळड एल 81, 
1965, ॥० 4, (७ा800, $, उ. ' ए॥८९ 
सावे, के. जे, ' ॥॥८ ७८७1728) 3ल09४. पढ 7२१ ७०” 
1945, य. र पाट 41111017010७1०81 
नारगोलकर, कुसुम आणि नारगोलकर, वसंत, 30टंळ'7 ०1 13०0099. ७७ 80108 
€ जंगल्चे राजे ? गारगोटी. १९५५. शग ७०, 2, एक्काला, 1955 
* कळ ४८ केळ एग क्या बाजर, सरोजिनी, ( संपा. ) “ एक होंतायाना ! 


० 4 1)800111061, 1943. ( १९६४) 
नाईक टी, बरी. ' ॥॥८ 107178 - 4 &कका कुळकणी, सु. बा. ' कातकऱ्यांचे उखाणे * 
126111. 1956, नवभारत, नोव्हेंमर, १९६५ 


9 
0.6 
च 
94 
३ 
.& 
.& 
शी 


कळा कोशल्यका कलश 
क हर. ह. द्ध च्छ भ्र 
सेन्चुरी मिल्सके प्रसिद्ध फेशन फेनरिक्स 
जो हरेक कला प्रेमियोंको पसन्द है । 
' परमसुख ' धोती; छपीहुई “ लेक्स ब्यूटी ” मलमल ी 
४७. च्छ / 


“सेन्चुराइज्ड” प्रीश्रंक शटींग ओर पॉप्लीन; चदरें; तोलिआ; सम्बल इत्यादि 


निर्माता 
“> ३ 


दि सेन्चुरी स्पीनिंग एण्ड मेन्य ८ 
कंपनी ठि०, बम्बई 


र 
३३४४४७७४७७ ३३७७ केक कक ककककककककककककया 
२२4५५ 


६० 


**१२११२१२११११११११५१५ **१२१११२१२१२१२१२११५१२३२१२११ 
३११९ उर रर3?२?२०२०%*१११११११०००१०००११०० ५ क 


वाचकांचा पत्रव्यवहार - 


संपादक नवभारत यासी, । 

आपल्या मासिकाच्या डिसेंबर ६६ व जानेवारी 
६७ च्या अंकात माझे वडील के. मो. वि. पटवर्धन 
ह्यांचे भगवट्गीतार्थाच्या समन्वयावर दोन लेख प्रसिद्ध 
झाले आहेत. त्यावर नंतर जी थोडीशी जुजत्री चर्चा 
झाली त्यामध्ये वरील लेखातील मुख्य म्हणजे समन्व- 
याच्या मुद्यावर कोणी फारशी चर्चा केली नाही ही 
खेदाची गोष्ट आहे. श्रीदंकराचार्य व लोकमान्य टिळक 
ह्यांचे “ ज्ञान ',.  ज्ञानकमंसमुच्चय ? किंवा ' ज्ञानी 
लोकांनी आचंरण्याचा मार्ग ! ह्याबद्दह काहीही मतभेद 
जरी असले तरी श्रीदंकराचार्यानीही सर्वसामान्य 
संसारी माणंसाकरता म्हणजे हलछीच्या जमान्यातील 
९९.९९ टक्के लोकांकरिता कमेमा्गींच अर्थ गीतेतून 
काढला आहे हे. शांकरभाष्य वाचल्यास कोणाच्याही 
सहज लक्षात येळ, तेव्हा सवसामान्य माणसाकरिता 
ईश्वरपूजनात्मक निष्काम कम असाच गीतेचा सवेमान्यं 
अर्थ असून तोच हिंदुघर्माचा गाभा ठरेल अक्ते के. 
मो. वि. पटवधन ह्यांचे मत होते. 

डॉ. वा. दा. गाडगीळ ह्यांनी निष्काम कर्माच्या 
कल्पनेत्रद्दलच मूंलयूत प्रश्न उपस्थित केंला आहे. त्यावर 
माजे एक सामान्य अभ्यासू ह्या नात्याने खालील- 
प्रमाणे मत आहे. “काम? या शब्दाचा गीतेच्या 
संदर्भात निश्चित अर्थ न केल्याने डॉ. गाडगीळ हे 
निष्काम कम ह्याचा अर्थ नि्हेतुक कमे असा करतात. 
निहेतुक कम शक्‍य नाही हे गीतेलाही मान्य आहे 
कारण गीतेने * अधिष्ठान ) हे कुठल्याही कर्माचे एक 
प्रमुख अंग मानळे आहे. ' काम? ह्या शब्दाचा अर्थ 
गीतेच्या संदर्भात इंद्रियांना प्रिय असलेल्या विप्रया- 
बद्दल आसक्ती ( नुसती आवड नव्हे ) असा करावा 
लागतो. तसेच यश्ञाथ कर्म ह्याचाही अर्थ श्रीरंकरा- 
चार्यांनीच * ईश्वराकरता केलेळे कम” असा केला 
आहे. ( जिज्ञासूनी अध्याय ३ छोक ९ वरील 
श्रीशंकराचार्यांचे भाष्य पहावे ). तेव्हा कुठल्याही 
कर्माचे अधिठ्ठान ' विषयाबद्दल आसक्ती? हे असू 
नये तर लोकसंग्रह, इंश्ररापंणबुद्धी किंवा कर्तव्यबुद्धी हे 
असांवे म्हणजे ते निष्काम कम होते असा गीतेचा 


मथिताथ आहे, ह्याच दृष्टीने आपले धार्मेक लोक 
उदरभरणालादेसखील यज्ञकर्म म्हणतात. कर्माचे 
अधिष्ठान विषयासक्ती असेळ तर त्यात पापी प्रवृत्ती 
येणे अपरिहाये आहे हे आजच्या लाचलचपतीच्या व 
दारूबंदीच्या काळात निराळे सांगायळा नको. तेव्हा 
साध्या शब्दात सांगायचे झाल्यास शांत मनाने इोंद्रेय- 
प्रवरत्ती ताब्यात ठेवून व उत्साहाने (गीता अध्याय १८ 
'छोक २६ ) आपल्याला झेपेल असे काम करून 
आयुष्य व्यतीत करावे असा गीतेचा सामान्य माणसा- 
करता अर्थ आहे व॒ बहुतेक सव लोक अनुभवान्ती 
हाच मार्गे आचरण्याचा प्रयत्न करीत असतात तेव्हा 
तो भ्रान्त असगे गाक्‍य नाही. 

मनुष्यजातीची हली झाळेली सव प्रगती फलाकांक्षी 
कर्मामुळे झाली हे डॉ. गाडगीळ ह्यांचे मतही अर्धसत्य 
आहे. हछीच्या प्रगतीचा पाया विज्ञानद्यासत्राची वाढ 
हा आहे ब हा पाया ज्यानी घातला त्या शास्त्रज्ञ 
लोकांच्या जीवनाकडे लक्ष दिळे तर ते सुखासीन 
प्रत्तीचे मुळीच नव्हते तर उलट गीतेत वर्णन केल्या- 
प्रमागे सात्त्विक प्रवरत्तीने काम करणारे होते. असे 
आढळून येईल. वैयाक्तेक सुखाकरता धडपडणारे 
“भांडवलदार? वंगेरेंनी केलेल्या राजस धडपडीतून गीतेत 
सांगितल्याप्रमाणेच अनिष्ट व इष्ट असे दोन्हीही परिणाम 
निर्माण झाळे आहेत. 

श्री. गवई ह्यानी के, मो. वि. पटवर्धन ह्यांच्या 
लेखाच्या शेवटी चातुवर्ण्याचा जो उल्लेख केला आहे तो 
अनाठायी आहे असे म्हटले असून त्याबद्दल लेखकाला 
प्रतिगामीपणाचा दोष दिला आहे. ' प्रतिगामी ? ह्या 
हली बऱ्याच वापरल्या जाणाऱ्या निरर्थक शब्दाबद्दल 
आमचे काही म्हणणे नाही पण चातुवर्ण्यांचा ह्या 
लेखात केळेला उछलेव मात्र अस्थानी नाही. कारण 
प्रत्यक्ष गीतेनेच चातुवर्ण्याची प्ररास्ती केळी आहे. 
चातुवेण्ये ह्या संस्थेचा के. मो. वि. पटवर्धन ह्यानी 
समाजशास्रीय दृष्ट्या बराच अभ्यास केळा होता पण 
तो स्वतंत्र विषय असल्याने त्याचा जास्ती विचार येथे 
योग्य नाही. क, लो. अ. आपला 

वि. मो. पटबधेन 


न::>><*0५०-२०-॥ण) 


६१ 


 £ -: 


पुस्तक परामश् | हा 
ह - 


पुस्तक पराम 


धर्मनिणेयमंडळाचे पंचांग, हाक १८८९ 

[. संपादक-- पं. भट्ट, सुळे, सोमणास्त्री, गोखले, 
देव इत्यादी दहाजण. प्रकाशक : धमनिणेयमंडळ, 
लोणावळे जि. पुणे; प्रे २३२ मूल्य ५० नवे पैसे ] 

मध्यवती सरकारने नेमलेल्या पंचांग सुघारणा 
समितीच्या अंतिम सूचनांस अनुसरून या पंचांगाचा 
मुख्य भाग तयार करण्यात आलेला आहे. या पंचांगा- 
तील सव कालनिदैशा तास मिनिटात आहेत. बाराही 
महिन्यातील विवाहमुहूत या पंचांगात तिथी तसेच 
तारखा देऊन छापलेले आहेत. यंदा सिंहस्थामुळे त्या 
अवधीत विवाहमुहूत फार करून इतर पंचांगात 
छापलेले नाहीत. या पंचांगात सिंहस्थात विवाह होऊ 
ठाकतात या प्रमेयाचे समर्थन धघर्मशासत्रीय आधार 
देऊन दशविणारा एक स्वतेत्र लेखच आहे, ' पंचांग 
सुधारणेची वाटचाल ? या लेखात महाराष्ट्रातील तसेच 
महाराष्ट्राबाहेरील्ही कित्येक पंचांगांच्या गुणदोषावर 
प्रकाशा टाकलेला दिसून येतो तो वाचनीय आहे. 
पंचांगसुघारणेतील अकरा तत्वे या लेण्यात पंचांगीय 
शास्त्रार्थात माजणारे मतभेद बाजूस सारून एकमुखी 
निणय कसा करावा हे दरशीविण्याचा प्रयत्न आहे. 
विद्वानांनी त्याचा परामडशा घेतला पाहिजे. ज्यावर्षी 
टिळक पंचांग सुरू झाले त्यावर्षी अमावास्येला पाडवा 
येत होता. त्या संदर्भात लोकमान्य टिळकांनी त्यावेळच्या 


केसरीत छापून प्रसिद्ध केलेल्या तीन लेखातील निवडक 
भाग या पंचांगात छापलेला आहे. त्यावरून पंचांगीय 
शास्त्रा थ विभागाची सुधारणा कशी करावी हे ध्यानात 
येते. शिवाय आरंमी टिळक पंचांग तेवीस अयनां- 
शांचेच निघत होते हेही स्पष्ट होते. सध्याची पंचांगे 
ज्या समविभागात्मक नक्षत्रपद्धतीचा पुरस्कार करतात; 
ती सदोष असल्यामुळे त्याऐवजी विषम विभागात्मक- 
पद्धती नक्षत्रगणनेत स्वीकारावी असे सुचविणार एक 
निवेदन या पंचांगात छापलेले आहे ते विचारणीय 
वाटते. सरकारी पंचांगाप्रमाणेच या पंचांगातील 
राशिचार सायन असून नक्षत्रचार मात्र निरयन 
आहेत. असे दुहेरी धोरण ठेवण्याचे समथन पंचांगात 
कोठेतरी द्यावयास पाहिजे होते. टिळक पंचांगाचे 
पुरस्कते पंचांगसुधारणेकड योग्य 'तबटे लक्ष देत 
नाहीत म्हणून हे पंचांग आर्थिक घस सोसून मंडळ 
प्रसिद्ध करीत असते अन्त निवेदनात म्हटले असून 
घर्मनि्णय मंडळाच्या पंचांगेतर कार्यास चालना 
मिळावी म्हणून दोन आबाहनेतही याच पंचांगात 
छापलेली आहेत. तत्त्वनिष्ठ सुधारणच्छूनी त्याकडे लक्ष 
देऊन सुधारणेचे पाऊल पुढे पडेल असे करावे से 
कोणीही सुघारणाभक्त म्हणेल. सुधारणाभक्त या नव्या 
पचांगास उदाराश्रय देतील असा विश्वास वाटतो 


7 एक चिकित्सक 


१र 


लाल चीनमध्ये शेतीविषयक क्रांतिकारक बदल, 
परंतु उत्पादनात घट, 
“ ळाल चीनने म्हणजे चिनी कम्युनिस्टांनी 
दोतीसंभधी गेल्या बीस वर्षात केलेले प्रयत्न व प्रयोग 
याचा निष्कषे पुढीलप्रमाणे आहे : 
एक अन्ने की, गेल्या ४ सहस वर्षांची शेतीची 
व्यवस्था व शेतकी जीवन यात संपूर्ण संस्थात्मक व 
सामाजिक परिवतेन घडून आले. 
दुसरे असे की, चिनी कम्युनिस्टांना इतके करूनही 
शेतीचा प्रश्न सोडविता आला नाही आणि सगळीकडे 
उत्पादन घटत आहे. 


चीनी प्रजेला जगविण्याच्या जत्ानदारीने चीनच्या 
शेतीला सर्व बाजूने घरळे आहे. ही जगाची चतुर्थांश 
प्रजा जगातील ७.८ टक्के शेतजमिनीवर जगण्याचा 
प्रयत्न करीत आहे. सोविएट यूनियन मध्ये माणशी 
२.२ एकर दोतजमीन पडते तर चीन मध्ये - ३६ टक्क 
(अर्ध्या एकरापेक्षा कमी) दोतजमीन माणशी पडते, 

प्रजा-शतजमीन अनुपात इतका मोठा असल्यामुळे 
कार्यक्षमता त्या प्रमाणात घटली आहे. याचा अर्थ 
असा की प्रजेच्या प्रमाणात अन्नोत्पादन चांगळे सुधार- 
ण्याची आज्या चीनला बाळगता येत नाही. प्रजाप्रमाण 
व हवामान यांच्याशींच याचा संबंध आहे, राजकार- 
णाशी नाही. 

शेतीवर ८० टक्के प्रजेचे जीवन चालते; जीवनोप- 
योगी उद्योगांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा 
शेती करते. या उद्योगातून निघणारा पक्का माल देशाला 
परदेशी चलन मुख्यतः मिळवून देतो. | 

इतके असूनही शेतीतील भांडवली गुंतवणूक अत्यंत 
मर्यादित आहे. शेतीवर खर्चाबयाच्या राज्यनिधीचा 
विनियोग पाट बंधारे, मशिनरी व इतर कामे यातच 
प्राधान्याने होतो. जमीन व पीक सुधारणा स्थानिक 
अथक्‍ययावरच अवलंबित युगानुयुगे राहिलेली आहे. 

कसावयास उपयुक्त जमिनीचा विस्तार करणे कठीण 
ब खार्चिक आहे. देशाच्या पश्चिमेकडील दोन तृतीयांश 
प्रदेशांतील प्रतिकूळ हवामान, हलकी जमीन व डखतर 


सार-संकळठन 


भोगोलिक परिस्थिती यांनी हताशपणा उत्पन्न होतो. 
या प्रदेशात पाऊस, लोक, वाहतुकीची साधने व 
दळणवळण यांचा अभाव आहे. | 

शेतजमिनीचा विस्तार करण्यात यश न आल्यामुळे 
कम्युनिस्टांनी उपल्ब्ध शेतजमिनीतीलळ अधिक 
उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केळे आहे. पाटबंधारे, 
रासायनिक खते, सुधारलेली कसणी, बीज सुधारणा व 
रोगजंतूंचे नियत्रण या गोष्टी यामध्ये अन्तभूत होतात. 

या कार्यक्रमाला मर्यादितच यश आले. चीनची 
एक तृतीयांश शेतीच सिंचनाखाली येऊ शकते. आज 
जवढी अवजारे व मानवशक्ती आहे त्यावर आज 
अस्तित्वात असलेले पाटबंधारेच सुरक्षित ठेवून वापरणे 
दाक्य आहे. 

नेत्यांनी शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनाकरिता पुष्कळ 
उत्तेजने दिली; समाजवादी ध्येयवादाचे खूप शिक्षण 
दिले; परंतु उत्पादनवाढ झाली नाही. 

कम्युनिस्ट सत्तेवर आल्यावर समाजक्रांतीकरिता 
कामगारवर्गाच्या ऐवजो शेतकरीवर्गावर त्यांनी भर 
दिला; युरोपमध्येही काही ठिकाणी असेच केले. 
जमीनदार वर्ग नष्ट करून दोतीचे फेरवाटप केले. त्यानंतर 
संघटनात्मक सुधारणांची मालिका लागली; व अखेर 
१९५७ साली दोती सामुदायिक केली. शेतकऱ्याला 
दोतमालक बनण्याची महच्वाकांक्षा असते; त्या ऐवजी 
तो सरकारी कूळ बनला, 

सामुदायिक डोतीव्यवस्थेचे चीनच्या ग्रामीण 
समाजावर गंभीर परिणाम झाले, सामुदायिक मालकी 
आली की त्याची काळजी वाहण्यात कुचराई होऊ 
लागते. शेतीच्या जनावरांच्या मृत्यूच्या संख्येचे प्रमाण 
वेगाने वाढले. 

१९६० पासून शेतीच्या उत्पादनाचा वेंग वाढलेला 
दिसतो. परंतु सुपीक जमिनीचा उत्पादक शक्तीचा 
स्तर उतरलेला आढळतो. शेतकीची जनावरे अपुरी 
आहेत. दोतीची साधी अवजारे - फावडी, कुदळी, 
कोयते, नांगर, गाड्या, पाणचक्क्या इत्यादी - जुनी 
होऊन झिजतात त्यांची भरपाई लवकर होत नाही. 
डुकरांची संख्या त्वेरेने घटत आहे त्यामुळे नैसर्गिक खत 


६३ 


अनुक्रमणिका 


क्य > जिव चिरत) 
"करगघन च 


ह 22/2222218 23 2 
ब: 27-02. ळव 
क्क प 


नवभारत 


ती कमी पडत आहेत. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे 
१९५८ मध्ये चिनी लोकांना माणशी मिळणाऱ्या 
अन्नाच्या परिमाणात आता घट झाली आहे. 

१९५० पासूनच्या दहावषांत दर माणशी उत्पन्नाचे 
प्रमाणातं वाढ दिसते परंतु सामुदायिक शोतीच्या क्षेत्रात 
उत्पन्नाचे प्रमाण घटलेळे दिसत. उलट, १९६१ पासून 
खाजगी क्षेत्रात उत्पन्नाचे प्रमाण वाढत आहे. १ ९६२ 
पासून शेतमालाची जी निर्यात होत आहे त्यात 
खाजगी रोेतकर्‍याचा वाटा मोठा आहे. तरी सरकारी 
पैसा मात्र सांवंजनिक क्षेत्रातच खरच होतो. सावजनिक 
शेती व सामुदायिक जीवनक्षेत्र (कम्यून ) यामध्ये 
सरकार अधिक बारकाईने लक्ष देऊन नियंत्रणे हढ 
करीत आहे; त्यामुळे तेथे आर्थिक प्रगती दिसते; याचे 
कारण ज्या व्यक्ती डुकरे, कोंबडी, अंडी इत्यादिकांच्या 
उत्पादनात प्रगती करून दाखवितात त्याना नफ्याचे 
प्रमाण वाढवून दिळे जाऊ लागले आहे; उसाचे अधिक 
उत्पन्न दाखविणाऱ्या शेतकामगाराला बोनसवाढ मिळू 
लागली आहे. 

चीनच्या वतेमान राजकीय रचनेत विशेष्र बिघाड 
झाला नाही तर शेतीच्य़ा उत्पन्नात सावकाश क्रमत्रद्धी 
होत राहील, अज्नीच अपेक्षा जास्तीत जास्त बाळगता 
येते. मांओत्से तुंगचा असा प्रयत्न सुरू आहे की 
सामुदायिक जीवनसंस्था ( कम्यून ) अधिक बळकट 
व्हावी आणि मागीलप्रमागे लांब्र उडीचा कार्यक्रम पुनः 
अमलात आणावा, याचा एवढाच परिणाम होईल; 
शेतीब्यवस्था बिघडेल व उत्पादन घरेल, 

लाल क्रांतीच्या योगाने अन्नोत्पादनात क्रांती झाली 
नाही, त्यातल्यात्यात ठालक्रांतीपासून एवढाच फायदा 
झाला की, अन्नोत्पादनात विदोष व पुरेशी वाढ झाली 
नसली तरी अन्नाचे वाटप व्यवस्थित रीतीने समान 
प्रमाणात होऊ लागळे, शेकडो वध खिळलला दुष्काळ 
गेला. फार थोड्यांची उपासमार होते परंतु सामान्य जनतेचे 
योग्य प्रमाणात शरीरपोषण मात्र होत नाही. कमीत- 
कमी आवडयक कॅलरींचाही पुरवठा होऊ शकत नाही, 
रोज २२५० कॅलरींची कमीत कमी गरज असते, चिनी 
माणसास २००० कॅलरींपेक्षा अधिक मिळत नाहीत, 
त्यामुळे साथीचे रोग लवकर पसरतात, * 


चायना र्पोटिंग सर्विस, १३/१५ गोंडनरोड, 
हॉंगकॉंग, 


चीनची सांस्कृतिक क्रांती 
माओ त्से तुंग विरुद्ध लिड शाओ ची 
“लिउ शञाओ ची हे लाळ चीनचे अध्यक्ष असून 
* सांस्कृतिक क्रांतिकारकांनी व्यक्तिदाः त्यांच्यावर 
हिरीरीने टीकेचा हला करून सांस्कृतिक क्रांतीच्या 
“ निर्णायक लढ्याच्या अवस्थेत ” प्रवेश केला आहे, 
चीनमधील गेल्या थोड्या वर्षांतील घटनांचे. व 
सांस्कृतिक क्रांतीच्या आंदोलनांचे गूढं यांमुळे 
तटस्थांच्या दृष्टीने उकळू लागलें आहे. लाल चिनी 
गणराज्याचे अध्यक्ष लि हेच प्रथमपासून सुरू अस- 


लेल्या लढ्यातील हकाल्पट्यांचे मुख्य लक्ष्य होत, हे 
उघडकीस आले. _' | 


लिऊने केलेल्या गुन्ह्यांतील मुख्य मुद्दा असा की, 
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा अध्यक्ष माओ याच्यां 
ऐकांतिक आर्थिक धोरणांचा विरोधक : बनून तो 
माओबर दडपण आणीत आहे. माओची १९५८ 
मधेऴ लांब उडी व जन सामुदायिक जीवन (कम्यून ) 
या गोष्टी फसल्या. तेव्हा लिऊने अधिक व्यबहाय 
धोरणांना पाठिंब्रा दिडा, खाजगी शेततुकड्यांचा 
पुरस्कार केला व त्यामुळे राष्ट्राला पायावर. उभे 
करून स्थिर केळे. माओला आता पुनः . महान 
प्रथाग करण्याची हुक्की आली आहे; स्वतःच्या 
हयातीतच पूर्ण कग्युनिझमच्या केंद्रावर उड्डाण कराव- 
याची इच्छा फल्टूप करायची आहे. लिड मात्र 
याला आडवा आहे. लिउ हा माओ इतकाच महान 
आहे, " सर्मापित ' क्रांतिकारक असून विरोधक आहे, 


बबन क क माओइतकाच समथ भाष्यकार 
ह 


चीनचा क्रश्नोव? आहे. तो 
(रिविझनिस्ट) नाही, तो 
हाताखाली प डवंत आहे, त्याने मांओच्या 

केळ वषे कामे केली आहेत; स्तालिनच्या 


उक 
पळ ह. एक 


"करखगघर निघ, 


अुनःसंमरशबादी १ 


सार-संकलन 


हाताखाली क्रुश्रोवने केली तशी. तो माओवाद नष्ट्ही 
करू शाकेल. लिउने “ चांगला कम्सुनिस्ट कसे बनावे 
या पुस्तकात, कम्युनिस्ट विश्वाचे दोनच देव मार्क्स व 
लेनिन, असे विधान केळे आहे; आता माओवादी 
यांनी या पुस्तकावर हत्यार धरळे आहे. माओ ह्याने 
या दोन देवांच्या आज्ञापत्राचा भंग केला आहे, असे 
लिउ म्हणतो तर उलट माओ लिवर पाखंडी म्हणून 
शिक्का मारतो. ? न | 
-करंटसीन, एप्रिल १५, १९६७, हाँगकाँग. 


चीनच्या नेतृत्वाचा प्रश्न 

म्हणजे नेतृत्वाचे सातत्य, नियत्रण व धोरण- 
निर्मिती यांचे प्रश्न 

५ गेळी १७ वषे माओत्से  तुंगने “' तऱ्हेवाइक ” 
६ राक्षसी  प्रतिक्रांतिकारक व भांडवलशाहीकडे कल 
असलेल्या निवडक लोकांना हाताशी धरून चीनचे 
राज्य चालविले असा पेकिंगवृत्तव्यवसायाच्या आघारे 
बोध होतो..यात्ररून चाळू सांस्कृतिक क्रांती व हाकाल- 
पट्ट्या यांच्यापासून प्रश्न निर्माण होतात की कोणत्या 
प्रकारच्या लोकांच्या हाती परिणामी सत्तेची सूत्रे 
राहणार १ ते कोण असणार ? त्यांना अनुभव कितीसा 
असणार १ 

क्रांतिनिष्ठमद्दळ शांकातीत मानले गेळेळ लोक एका 
पाठीमागून एक असे पुनःसंमशीवादी व प्रतिक्रांतिकारक 
म्हणून हाकळले जात आहेत. हली चाळू असलेल्या 
हकालपट्टीच्या तडाख्यात चिनी कम्युनिस्ट पक्ष, 
शासन, केन्द्रीय संघटना, नगरपालिकाशाखा इत्यादी 
झाडून निघत आहेत. पक्षीय,, मध्यवती नेतृमंडळ 
( पोलटिट ब्यूरो ) सदस्यही शांकातीत राहिलेले नाहीत. 


न, भा, ९ 


नवीन नेमणुका गेल्या ऑगस्ट मधील ११ व्या 
अधिवेशनात झाल्या आहेत. परंतु कोणाचेही सदस्यत्व 
रद्द केलेळे दिसत नाही; सदस्यांवर टीकेचा भडिमार 
मात्र जोगत चाळू आहे. 


गेल्या. सालापर्यंत चिनी नेतृत्व लक्षात भरण्या- 
सारखे स्थिर होते. नवे रक्त वाढीस लागण्याची नवी 
प्रववत्ती आणि लोकांना विशेष प्रशिक्षण देऊन विविध 
नेतृश्रेणींच्या खालच्या वरच्या स्तरात चढविण्याची 
प्रदरत्ती १९६१ पासून माघार घेऊ लागली. सांस्कृतिक 
क्रांतीच्या क्षेत्रातही जे नवे वर आले ते सुद्धा खरे नवे 
नव्हेत. ते खालच्या नेतृश्रेणीतून वर आले नाहीत 
ते वरच्या श्रेणीतच होते. ते जनतेच्या मुक्तिसेन्यातीलं 
लष्करी वा सुरक्षासंबेधी कार्यकतेंच होत. प्रांतिक व 
नगरपालिकीय प्रशासक - संस्थांच्या जागी क्रांतिकारक 
संघटनांचे त्रिमार्गीय मित्रमेळे, क्रांतिकारक कार्यप्रमख 
व जनतेचे मुक्तिसेन्य यांची स्थापना होत आहे. हे सव 
माओच्या हातातील हत्यारेच बनणार; खाळून वरपर्यंत 
आंदोलन चालविणाऱ्या संघटना बनणार नाहीत. 


खालच्या ज्रासनसंस्था अशा रीतीने बाद केल्यामुळे 
धोरण अमलात आणण्याकरिता लागणारे निर्णय 
खालच्या थरावर कोण घेणार आणि त्याचप्रमाणे वरच्या 
श्रेगीतील नेत्यांमध्ये मतभेदाचे वातावरण पसरल्यामुळे 
खरे घोरण काय या गोष्टी संदयात पडणार, वरिष्ट 


' पांतळीवरील नेत्यांची संख्या रोडावत चालल्यामुळे 


खालच्या थरावरील नेतृत्वाच्या उमेदवारांच्या गटाचा 
व वरिष्ठ नेतृत्वाचा सांधा शिथिल होत जाणार, ” 
- करंटसीन, एप्रिल ३०, १९६७ हॉगकॉग. 


यी 
1] 
! 
* 
! 
! 
* 
! 
! 
* 
! 
] 
ठे 
! 
* 
! 
! 
! 
* 
र] 


फ्राझफाड्छाळामंडळ घंककाळा 


(१) धरमकोरा- व्यवहारकाण्द भाग . १ तते ३ किंमत 
साथी बांधणी ... *-> नयी ८०.०० 
कापडी बांधणी... . .:. :. ... १०४.०० 
(२) धममकोदा - उपनिपत्काण्ठ भाग १ ते ४. | 
1.1) 0 दी 00. त. हिवा 
कापडी बांधणी... . ....... .... ._ १८२.०० 
(३) धमक्रादा- संस्कारकाण्द भाग १९ ला कुळ कळ 
कापडी बांधणी... .... व दत दळ 


(४) मीमांसादशन 
(५) मीमांसाकोश  -.. भाग १ ते ७ (संपूर्ण ) 
(६) कोंपीतकित्राह्षणारण्यकविषयकोश 
(७ ) बोद्धागमाथंसंग्रहः 
(८ ) नवमानवतावाद 
(९ ) मानवाचा आदश 
(१०) चाबोक - इतिहास आणि तत्त्वज्ञान 
( प्रा, सदाशिव आठवले ) 
(११) गोता-प्रवश (डॉ. गो. वि. देवस्थळी ) 
(१२) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ घ त्यावरील उपाययोजना 
हे ( श्री. चा, अ. दाभोलकर ) 
(१३) सिंधु संस्कृती, क्रग्बेद व हिंदु संस्कृती 
( प्र. रा. देशमुख ) 
(१४) इतिहासाचे तत्तरज्ञान (प्रा, सदाशिव आठवले ) गुना 


०"--/"ब-काा य्य 


0 -4*०-०**" ॥*कक 
0७४0४१0१११ ७१0१९क0 १-५७१-१-४७९-५४९- १७००-०० १४७५४४१0/७१00२00४१0५॥१२१॥७फ१0१क कक 0१क१ 0११0७ >९॥५क*९१२१0५५४७०-*२*- क... 


>५>६७-५०-०-५७-५ ५०५०-५०-७० -७.. ३७ ७-००७-७-०२ ५-७... ७७५७-७०-५०. "*५९--६..- ६००६-०६-००... ६०. ०६७. 
५६०... 


र) 1 
0 
७ 
७९०६-०७-०५ ५० प --५--२०--५०-०-०५७५०००-०-०५०--२६०-०-०५०--०५०- ०-७ ०५०. ५०-५-०६५-०-०००- ७०-०० ०-५ ०-७ ०-०५०--०५५--०६०--०६५-७०-०-०-०६५-->६५--०६७- .००६७-२७७-.०-०६७---०६७- ०-० १०- 


न. "५६०., 5-७ ५ 


नबभारत 


(हे2>०2/२२७७०५८२२७७५-/२२७७५०/२%२२७७० २९.८१ 


द्द य्द्व्ट ५&८८४५८८०८०/०८ दट 


तिरपा. 


[त ळााघटाा25 विा”टशाा त लाहाखा 0॥ 80.४ 


/ 
| 
/ 
| 
; | | 
/ 
| 
/ 
। 
| 
। 


ची 


र 
१ 
र 
(312९1 1200श* (»६७ | 
र 
१ 
अ 
१ 


कषघातक्षा त्०188, 370 ॥100, 
87 70. ॥1. 1२०8त, 


| 
। 
। 
| 


11204 51.72 [ 7म०३४8: 254440)256240 
का 9 ?0पप 031370 ] 


२०८०० ्ा्ाम्प्ट्व्रसरग्पन्ल्न्ट््च् ९--*<&£> 


अनुक्रमणिका 


२६९४५०. ४०. 8. 5127 


"(७):०- ८ ३ न्स क “६ 35. ०८०... » >>> ->>>. 
८०७०००७. ज्ट्् ७०७. 


पष 
न 
जत १९ 


-> 
व्या 
> 


१.४) 
टी 
२ आका 


् 


८2042 “य.>:25.. ७८० 
व्क्ट 


| कॉ 
णा क यांतरतणा5 | 
| क|, गं 


सय. व्या 
“मट 


२१ ; 
५ च र 
ग्ध शीर 


कन 
> नव 
क्य 
टर 


८-3 


र्या 22 “वटा ० 
5 अक... 
व 
भ््््< 


त 
ग 


टक 


«४५८ 
आळ "जा... 
2 के --2 
ऱु 
शिण“) 


४०॥5, षः 
रर _्शिं ा 5, 20 9) 115, वि 


१॥॥८ 
प; 36त $॥86(8, पब'1ला€ $प्रा[॥2$, /) 
र. नप ठिद्वणाटताऱूड, दाद्रात 0नाव €ट. 8 
शीं 0 
1 ग 
प ढु 1 
ली छि 1 
शी शं द 
१0 1 
शी ्ीः 
र षी 
| 9 
शग गवत 4 ७७15. ', 
0 1२3१031115 57 
१॥,« | ह 
8 गार मा शिवराया १, 1.(त., की 
ऱं १09 उेपा]वश, 13811 31186, १ 
श्र 309113 ३» 1. शी 


हो, द २. ९८५, 
च < क. 
> क२५---- > 22224 "यक “७ 
धन्य ५६.9 2०३०-- श्र शिर >... चक 


